मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


ल्‌ 


महाराष्ट्र शासन 
तह मराठी भाषा विभाग 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वता 

नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥0७0५://॥॥४५.1॥80131011.50४.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥1081(89%/5100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेलळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


नृवभाती 


महाराष्ट राज्य साहित्य संस्कृति मडळ पुरस्कृत 
प्राज्ञपाठशयाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


गुंवभार 


वर्ष ३२॥ अंक ६। माचे १९७९ 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक मंडळ 

मे. पुं. रेगे । कार्यकारी संपादक 
वसंत स. जोशी 

रा. ग. जाधव 

अ. ना. ठाकूर 

सु. र. देशपांडे 

अ. र. कुलकर्णी 

रंगनाथशास्त्री जोशी 

रा. पु. कोल्हटकर 

भा. ग. सुर्वे । निमंत्रक 


धणी 0ी000000000---- 


निर्मेती सल्लागार 
श्री. सर्जेराव घोरपडे 


टळळ 
पत्रव्यवहार : 


संपादकीय : भा. ग. सुर्वे 
प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई-४१२८०३ 


व्यवस्थापकीथ : पां. गो. आपटे, 
व्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि. सातारा ) 


नवभार|| 


माचे १९७९ 
अनुक्रम 
संपादकीय : अज्ञेय $ साहित्यिक कतैत्वाचा एक आलेख ४१ 
। चंद्रकांत बांदिवडेकर 
बखरलेखन $ एक नवचिंतन र) 
गं. ब. ग्रामोपाध्ये । तद्हा की ऱ्ड्डे 
| म. अ. मेहेंदळे 
इहवाद, धर्म आणि नीती ९ । व 
मे. पुं. रेगे अंथपरीक्षण झ्५ 
रा. ग. जाधव, पंडित टापरे, पंडित 
परात्मता २८ आवळीकर, एस्‌. डी. इनामदार 
प्रभाकर पाध्ये विवा 
सारसकलन ण्‌ 


लेखक-परिचय 


(] गं. ब. ग्रामोपाध्ये : मराठीचे प्राध्यापक व समीक्षक, पणजी (गोवा). [मे. पं. रेगे : 
तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, कीति कॉलेज, मुंबई, [_] प्रभाकर पाध्ये : मराठी साहित्यिक, सौंदर्यमीमांसक 
पत्रकार व विचारवंत, पुणे. (_] चंद्रकांत बांदिवडेकर : हिंदी साहित्याचे साक्षेपी समीक्षक व पुणे विदा 
पीठातील हिंदी विभागात प्रपाठक. [] म. अ. मेहेंदळे : संस्कृतचे प्राध्यापक, डेक्कन कॉलेज, पुणे, 
ए रा. ग. जाधव : मराठी समीक्षक, मराठीचे माजी प्राध्यापक व विश्‍वकोल्ञाच्या मानव्यविद्या कक्षेचे . 
प्रभारी विभाग संपादक, वाई. (_] पंडित टापरे : मराठीचे प्राध्यापक, मानव्य व वाणिज्य महाविद्यालय, 
वाई. (1 पंडित भावळीकर : मराठी समीक्षक, मराठीचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, कर्नाटक आटस 
कॉलेज, धारवाड. (- एस्‌. डी. इनामदार : मराठी कथाकार व विश्वकोशातील विविध कला विषयांचे 
संपादक, वाई. 


८2 ्र्क्डय्या 


संपादकीय-- 


: ते काय करीत आहेत हे. त्यांना कळत नाही. ' -बायबळ 

कालं मातेच्या ध्येयवादाने प्रेरित अशी ' कामगार क्रांती ' स्थिरावलेल्या राष्ट्रांचे परस्परसंबंध 
जगातील इतर कोणत्याही राष्ट्रांच्या परस्परसंबंधांपेक्षा अधिक बिघडले आहेत; परंतु कालं माक्‍संच्या 
ध्येयवादाप्रमाणे हे मुळीच अपेक्षित नव्हते; कारण कामगार हे राष्ट्रवादी नसतात; ते विशवबंधुत्वाने 
एकात्मक बनलेले असतात; असे माक्‍संवादाचे एक' महत्त्वाचे सूत्र आहे. माक्‍संवादाप्रमाणे राष्ट्रवाद हे 
स्पर्धाशील भांडवल्शाहीचेच फलित आहे. कामगाराला सर्वच राष्ट्रे सारखीच असतात, हा संदर्भ 
ध्यानात घेतला असता रक्षिया व चीन या माक्‍संवादी राष्ट्रांचे वेर उलगडू शकत नाही; ते गूढ बनते. 


काले माक्‍पंने आपल्या फॉयरबाख-थीसिसमध्ये त्याच्या पूर्वीच्या तत्त्वज्ञांवर अशी टीका केली 
आहे; की आतापर्यंतच्या तस्वचितकांनी जग कसे आहे, या संबंधाच्या उपपत्त्या सांगितल्या आहेत. 
परंतु खरा प्रश्‍न म्हणजे हे जग कसे बदलावे, हा आहे. हा प्रश्‍न त्याने आपल्या * कम्युनिस्ट पक्षाच्या 
जाहीरनाम्या'त सोडविला आहे; जग बदलण्याचा कार्यक्रम दिला आहे आणि कामगारक्रांतीने राष्ट्रीय 
ब सामाजिक विग्रहाचे सगळे प्रश्‍न सुदून एक सामंजस्यपूर्ण मानवी विश्‍व निर्माण होईल, असे निश्‍चित 
भौशवासन दिले आहे. काल माक्‍संनंतर लेनिनलाही असेच वाटत होते. परंतु हे कालं माक्‍्संचे भाकित 
त्याच्या अनुयायांनीच फोल ठरविले आहे. लाल चीन व रश्षिया किवा यू. एस्‌. एस्‌. आर्‌. ह्यांच्यातले 
वैर १९६० सालापासून वाढत जाऊन विकोपास गेले आहे आणि ही दोन शास्त्रास्त्रसंपन्न राष्ट्रे 
एकमेकांना खलास करण्याकरता युद्धाचा पवित्रा घेऊन ठामपणे एकमेकांच्या पुढे उभी आहेत. व्हिएत- 
नाम हे माक्स-लेनिनवादी राष्ट्र रशियाच्या मित्रकक्षेत सामील झाले आहे. या राष्ट्राने कंबोडिया 
(किवा. कांपोचियामध्ये असलेले लाल चीनच्या मँत्रीतले राज्य उलथून स्वतःच्या बाजूची राज्यक्रांती 
घडविली आहे. त्यामुळे लाळ चीन डिवचला गेला आणि त्याने व्हिएतनामवर आक्रमण सुरू केले 
आहे. जगातली लहान-मोठी राष्ट्रे आणि ' संयुक्‍त राष्ट्रे' यांनी लाल चीनला रस्त्रसंन्यास करून 
परत फिरण्याचा आदेश दिला आहे; परंतु हा आदेश कसला ? हा केवळ उपदेश आहे. उपदेश हा 
मन शांत असेल, तरच कोणीही ऐकतो. अशा वेळी बलिष्ठाचा उपदेशच ऐकला जातो. 


तत्त्वज्ञ व्हाइटहेड यानी आपल्या ' भॅडव्हेंच्स ऑफ आयडियाज्‌ ' या ग्रंथात म्हटले आहे-- 

* रानटी मनुष्य बलाच्या भाषेत बोलत असतो. त्याच्या कल्पनेतील श्रेष्ठ मानव म्हणजे मूठ आवळून 

उभा राहिलेला माणूस होय, या रानटी मनुष्याच्या अभिलाषेला कार्लाइलच्या भावनाप्रधान नैतिकतेचा 

मलामा चढविलेला असतो. आपली इच्छा दुसर्‍यावर लादण्यात यशस्वी होणे हीच त्याची परम 

श्रेयाची संकल्पना असते. यालाच बौद्धिक रानटीपणा म्हणतात, उलट निसर्गाच्या तरल भव्यतेसमान 

पेरीक्लसचा' ध्येयवाद आहे. हा ध्येयवाद म्हणजे माणसांची मने बदलण्याकरता जो विचारविनिमय 
होत असतो व जे प्रयत्न होतात त्यांचे सौंदये होय, ” 

विदव म्हणजे मानवी संस्कृतीचे विदवव निर्माण व्हावयास बलापेक्षा विचारपरिवतंनाची प्रक्रियाच 

यशस्वी होते, असे प्लेटोने म्हटले. परस्परांची भने वळवून शांती प्रस्थापित करण्यात जेव्हा अपयक्ष 

जेते..तेव्हा संस्कृतीचा. पराभव होतो मणि रानटीपणाचा विजय होतो* व्यास आणि ख्थरिस्त यांनाः क 


(२) 


जगात मानवामानवांमध्ये पूर्ण सामंजस्य निर्माण होऊन कालं माक्‍संच्या भाषेत बोलायचे म्हणजे वग 
विग्रह व मानवी विग्रह संपलेले विश्‍व निर्माण होईल, अशी आश्या नव्हती. म्हणून व्यासमते सध्या 
कल्यृंग सुरू आहे आणि हे कलियुग अनेक लाख वर्षांचे आहे आणि अनेक लाख वर्षे चालणार आहे. 
कलियुगास सुरू होऊन नुकतीच पाच हजार वर्षे झाली आहेत. ख्त्रिस्त म्हणाला, की मानवांनो ! जगाचा 
अंत फार जवळ आहे. लगबगीने त्वरीत पडचात्तप्त व्हा ; आणि देहाच्या उपाधीने निर्माण झालेल्या 
पापातून मुक्‍त व्हा. जे पइचात्तप्त होतील, त्यांच्याकरता स्वर्गाचे द्वार. सताड उघडे केले जाईल; जे 
पश्चात्तप्त होणार नाहीत, त्यांना प्रखर ज्वालांनी. भडकलेला नरक 'चुकविता येणार नाही. हे प्राचीन 
द्रष्ट्यांचे व प्रेषितांचे मत एकोणिसाव्या शतकातील तत्त्ववेत्त्यांना अमान्य झाले. त्यांना मानवी इतिहासाकडे 
पाहून असे दशन झाले, की एकंदर मानवाचा इतिहास प्रगतीचाच आहे. इतिहासाच्या शक्‍ती या अनि- 
वायेपणे प्रगतीचाच मार्ग आक्रमीत आहेत. कालं माक्‍संने आपल्या ऐतिहासिक भौतिकवादाच्या सिद्धां- 
ताधारे हा प्रगतीचा सिद्धांत सोपपत्तिक सांगितला. यावेळी म्हणजे एकोणिसाव्या शतकात विज्ञानाची 
प्रचंड उड्डाणे चाळू झाली होती. आथिक संपन्नंतेचे स्पर्धाहीन व सामंजस्यपूर्ण भावी विश्व दिसू लागले 
होते. या विश्वाच्या निमितीचा कायंक्रमही निश्‍चितपणे आखला गेला होता. त्यामुळे या ध्येयवादाने 
भारलेली माणसे क्रांतीकरिता उद्युक्त होऊ लागली होती. या विसाव्या शतकात या ध्येयवादाच्या 
प्रेरणेने निर्माण झालेल्या मावसंवादी क्रांत्या झाल्या. परंतु या माक्‍संवादी क्तांत्यांतूत प्रचंड संघषेच आता 
उत्पन्न झाला आहे. त्या संघर्षाचे अक्राळ-विक्राळ स्वरूप आता जगाच्या डोळयांना स्तिमित करीत आहे. 
पहिल्या महायुद्धाच्या वेळो वरील प्रगतिवादाबद्दल इतिहासज्ञ विचारवंत साक्षंक झाले ; परंतु 
हा सिद्धांत खरोखरीच एक आभास, किंवा भुरळ आहे असे वाटले नव्हते. याचे उदाहरण म्हणजे 
ब्रिटिश तत्त्ववेत्ते ए. एन्‌. व्हाइट्हेड होत. यांनी त्यांच्या वर निदिष्ट केलेल्या ग्रंथात ( प्रकाशनकाल 
सप्टेंबर १९३२ ) म्हटले आहे, की प्लेटोचा हृदयपरिवर्तनाचा विचार जगामध्ये प्रभावी ठरू लागला 
आहे. ' लोग ऑफ नेशन्स ' आणि * गांधी-आयविन समझोता ! ही त्याची उदाहरणे होत. 
दुसर्‍या जागतिक युद्धापासून वरील प्रगतिवादावरचा 
कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे आथिक संपन्नतेचे मानवी 
कारण र]; 
आत आरा सीन ते द लाग अहे, हो वाड प्रिम दे 
नी र आवर घातला, तरी या पूवकडील 
देशांमध्ये सु. साठ टक्के असलेली प्रजा कितीही प्रयत्न केला, तरी दारिद्रचाच्या पातळीवरच जीवन 
कू शकेल. (पहा : ' भारतीय अथंव्यवस्थेतील अंतर्गत वसाहतवाद ' डॉ. वि. म. दांडेकर, ' अर्थसंवाद ' 
ऑक्टोबर- डिसेंबर १९७८ ) . टा १ क 
् तिसरे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्ह्णजे जगातील सगळ्या राज्यसंस्था. सत्ता हेच परम श्रेय 
मांनणाऱ्या सत्ताधिकार्‍्यांच्या हातातील यंत्रणा या राज्यसंस्था बनल्या आहेत आणि चौथे तितंके' 
च शि च 
महत्त्वाचे कारण असे, की या बलिष्ठ सत्ताधिकाऱ्यांना अणुशक्ती वश झाली आहे. अणर्बांबने नवी 
विद्ववाचे आणि किंबहुना प्राणिविश्वाचे धुळीत, अणु-रेणूंमध्येच पर्यवसान होण्याचा धोका डले झाला 
आहे. हा धोका न टळेल्यास व्यास आणि ख्थिस्त यांचे भाकितच खरे ठरणार. व्यासाने कलिय' 
अनेकं लाख वर्षांचे मानले आहे; परंतु मानवजात यापुढे या पृथ्वीवर राहील की नाही, नड 


विश्वासच साफ उडला आहे. याची अनेक 
वी विश्व निर्माण करता येणे शक्‍य नाही; 


उत्पन्न झाली आहे: पतीत" आका 
स्वामी विवेकानंद व योगी अरविद घोष यांनी सांगितले आहे, की मानवी विश्‍वात शांती 
नांदविणारां अध्यात्मवादाचा संदेश भारतापालीच आहे. शाती 


पण तो भारतापाझी आहे काय ? आहे; पवित्र 
बा सध्याचे भारतीय राज्यकतेसुद्धा वि 
आहोत. खरोखरच तशी वस्तुस्थिती आहे काय 


भ्रंथांमध्ये व -धाभिक ' प्रवचनॅकारांच्यां. उंपदेज्षामध्ये 
आहेत; “को-आम्ही' मं: गांधींच्या मार्गाने चॉललो : 


"(श) 


शाब्दिक उपदेक्ापेक्षा कृतीत उतरलेला उपदेशच चांगला पटतो. तो कृतीत उतरला, तंर' जग जरूर 
भारताचे अनुकरण करील. परंतु जे राज्यकते आम्ही गांधीमार्गाने चाललो आहोत, असे म्हणत आहेत, . 
त्यांच्यातील स्पर्धा व संघर्षे हे गांधीमार्गाने चालले आहेत, याचे दशलंक मुळीच नाहीत, अनेक प्रादेशिक 
राज्यांमध्ये एकाच पक्षातीळ कार्येकतं एकमेकांना सत्तास्थानावरून खाली ओढण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे 
करीत आहेत. 

डॉ. एयर यांनी अनेक शास्त्रज्ञ आणि विज्ञानी यांच्या मानवतावादावरील लेखांचा संग्रह प्रसिद्ध 
केला आहे. त्यात विशञाननिष्ठ मानवतावादाने पारलौकिक धर्मनिष्ठा विसरून मनुष्य शहाणा होईल ब 
लोकझाही जीवनपद्धती अंगीकारलेले चांगले जग निर्माण करू शकेल, असा समर्थ आज्यावाद प्रकट केला 
आहे. त्या लेखसंग्रहातील विज्ञानपद्धतीचा मोठा पंडित डॉ. कालं पॉटर याचा लेख अखेर छापला आहे. 
तो म्हणतो, की आजपर्यंतचे सगळे इतिहासवाद तर्कशुद्ध पद्धतीने तपासले असताना चुकीचे ठरतात; 
परंतु मनुष्यजातीला आपले थोर भवितव्य निश्‍चित करावयाचे असेल, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाळगून 
विज्ञानाचीच आराधना केली पाहिजे, विज्ञानच मानवास मुक्‍त करू शकते. 


निवेदन 


* नवभारत ' मासिकाचा डिसेंबर -जानेंवारी महिन्यांचा अंक * धर्म आणि समाजसुधारणा 
विशेषांक * म्हणून यापूर्वीच प्रकाशित व्हावयाचा होता; तथापि काही अपरिहायं कारणास्तव त्याचे 
प्रकाशन वेळेवर होऊ शकले नाही. ह्या विशेषांकाचे प्रकाशन आता या महिन्यात ( मार्च ) होत 
आहे. हा अंक प्रकाशित होताच वगंणीदार, जाहिरातदार, हितचिंतक यांच्याकडे पाठवला जाईल, 
गैरसोयीबद्दल अत्यंत दिलगीर आहे. 


- का. संपादक 


जबभारत माचे, १९७९ 


दे शं च्तति डे क 
.. शततदेक चित्त 
संपादक : 
' डॉ० वसंत स० जोशी 
> ____ ___ _  प्रेस्तावना: 
र वर अली बेभी तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
र; मुल्य वीस रुपये. 
भ 'लिहा.: 
* चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ, बाई 


प्रच्या याव्या ्या>्य्याण्य्या ्य्का्य्या्याय्यान्य्या्य्याय्यान्यक 


ए००यूधण्य्यूणय्य पेव 


2 


ण्> 
* 


4 


नकमफारत मासिक 


प्रकाशन स्थळ : ३१५ गंगापुरी वाई, 
प्रकाशन दिनांक : दरमहा एक तारीख. 
मुद्रक : पांडूरंग गोपाळ आपटे, 
जात : हिंदू. 
पत्ता : दि प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी वाई. 
फॅकोशक': में. पु: रेगे. 
'जात: हिंदू. 
पत्ता : ३१५ गंगापुरी वाई. 
-- प्रा. मे. पुं. रेगे. 
जात : हिंदू. 
पत्ता, : प्राध्यापक निवास, कोति कॉलेज दादर, मुंबई ४०० ०२८. 
“मालक : प्राज्षपाठशाळा मंडळ गंगापुरी, वाई. 


[ रूल नंबर ८, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूजपेपर सेंट्रक्न रूल्स १९५६ अन्वये 


न्वये प्रकाशित, ] 


गं. ब. प्रामोपाध्ये 


बखरलेखन : एक नवर्चितन 


बखरलेखनाची प्रकृती व त्याचे प्रयोजन यांच्या- 
कडे पूर्ण दुलेक्ष करून वखरलेखनाला इतिहास वा 
'इतिहाससदृश लेखन का म्हटले जाऊ लागले? आणि 
अद्यापही का म्हटळे जाते? त्याचे कारण, माझ्या 
मते, जसे १९ व्या शतकातील महाराष्ट्रातील एकूण 
राजकीय, धाभिक, सामाजिक किंबहुना सर्वच सांस्कु- 
तिक परिस्थितीत आहे. तसेच ते इतिहास वा 
इतिहाससदृश्य लेखन यासंबंधीच्या प्राचोन व परंपरा" 
गत भारतीय संकल्पतेतही आहे. या दोन्ही कारणांचे 
विवेचन करून आणि तदंतर्गत गेरसमज दूर करून 
बखरलेखनाच्या मूळ प्रकृतीकडे व उद्देश्याकडे पाहिले 
म्हणजे मगच त्यासंबंधीची आवली कल्पना स्पष्ट व 
स्वच्छ होऊ शकेल. तसेच वखरलेखनाचे हे आदर्श 
इतिहासाहून कसे भिन्न आहेत, इतकेच नव्हे तर 
त्याचे प्रयोजन इतिहासाहून कसे वेगळे आहे, हे कळू 
शकेल; आणि मगच या लेखनाकडे एक स्वतंत्र 
लेखनप्रकार म्हणून का पाहाता येते हेही समजू 
शकेल, 

मला येथे एक गोष्ट कबूल केली पाहिजे. आणि 
ती गोष्ट म्हणजे मी स्वतःही बखरलेखनाकडे 
इतिहास वा इतिहाससदृश लेखन याच दृष्टीने 
अगदी परवापरवापर्यंत पाहात होतो. माझे १९७३२ 
पर्यंतचे बखरविषयक लेखन याला साक्ष आहे त्याचे 
अलीकडचे उदाहरण म्हणजे रा. श्री. जोग संपादित 
“मराठी वाड्मयाचा इतिहास, खं. ३ प्रकरण १२ वे 
“बखर?” या प्रकरणाच्या प्रास्ताविकातील पृ. 
४९०-४९१ वरील विवेचन. परंतु अधिक विचारान्ती 
माझे ते मत्त चुकीचे होते, इतकेच नव्हे तर ते ज्या 
आधारावर आधारले होते त्याचा अन्वयार्थ चुकीचा 
होता, हे आता प्रत्ययाला आले आहे, आणि 
म्हणूनच बखरलेखनाविषयीचे हे नवचितन. 

न. भा. १ 


बखरलेखनाला चुकीने इतिहास समजण्याबाबत 
जी दोन कारणे वर नमूद केली आहेत, त्यांपैकी 
दुसऱ्या कारणाकडे, म्हणजे इतिहासाविषयीच्या 
प्राचीन वा परंपरागत समजुतींकडे प्रथम वळू. 

मला असे वाटते की आपण जिला भारतीय 
इतिहास-लेखनपरंपरा म्हणत होतो ती मुळात इति- 
हासलेखनपरंपरा नव्हतीच. वैदिक वाडूमयात 
* गाथा' आणि ' नाराझंसी ? यांचे उल्लेख मधून 
मधून येतात : त्यांचे स्वरूप ऐतिहासिक असले तरी 
ते इतिहास सदृशही नव्हते. अइवमेध यज्ञाच्या वेळी 
क्षत्रिय वीणावादक राजप्रशस्तीयुक्‍त जी गाणी गात 
त्यात राजाच्या प्रशस्तीनिमित्त जरी काही चरित्रा- 
त्मक म्हणजे ऐतिहासिक भाग आला तरी चरित्र 
सांगणे हे काही त्याचे प्रयोजन नव्हते. प्रशस्ती हेच 
प्रयोजन, शिवाय जो काही चरित्रात्मक भाग 
येई तोही स्तुतिसुमनांनी नटलेला, आलंकारिक 
अतिदयोक्तीने भरलेला आणि काव्याकडे झुकणार 
किंबहुना काव्य हाच त्याचा प्राण वा आदश 
( ४७1० ). जी गोष्ट * गाथा ' संबंधीची तीच 
गोष्ट ' नाराशंसी ' संबंधीची, नाराशंसी म्हणजे 
नराची प्रशंसा. त्यातही उत्सवमूर्ती अशा नराची 
प्रशंसा. ही प्रशंसा सामान्यपणे भूतकालीन पूर्वजांची 
असे. म्हणजे अखेरीस “गाथा ' व “ नाराशंसी 
यांची जात एकच. शिवाय त्यांचा संबंध धर्माशी 
होता हेही लक्षात ठेवले पाहिजे, 

वेदकालाच्प्रा उत्तरभागात “गाथा ' व 'नाराशंसो १ 
प्रमाणे ' आख्यान ' व “ इतिहास ' म्हणून संबोधिले 
जाणारे लेखनप्रकारही होते ' आख्यान * म्हणजे 
ऐतिहासिक कथाकविता. ' शुन:शेपाख्यान', “यम-यमी 
संवादाख्यान' ही आख्यानाची काही उदाहरणे. 
शतपथ ब्राह्मणात आख्यान व इतिहास यांना वेगळे 


२ नवभारत 


मानले असले आणि निरुकक्‍्ताच्या परंपरेतही तोच 
अभिप्राय असला तरी आख्यानात ऐतिहासिकता 
अंतर्भूत होती, इतकेच. 

त्या मानाने “ पुराण ' ही संज्ञा अधिक व्यापक 
आहे. तिच्यातही इतिहास अंतर्भूत होता. तद्वत्‌ 
* गाथा ' आणि “ आख्यान ! यांचाही अंतर्भाव त्यात 
होत असे. महाभारत आणि रामायण यांना नंतरच्या 
काळांत पुराणाहून वेगळी ' महाकाव्य ' ही संज्ञा 
मिळाली, तरी त्यांचा मूळ अंतर्भाव पुराणातच होई. 
महाभारत म्हणजे “ जय ' नावाचा इतिहास म्हणून 
लिहिला गेलेला “ भारत ' ग्रंथ; तसाच तो अनेक 
गाथा व अनेक आख्याने यांनी संपृक्त झालेला 
महान्‌ भारत ग्रंथ, म्हणजेच महाभारत. रामा- 
यणाचा समावेशही याच सदरात करता येतो. 
वाल्मीकीने रामाचे माहात्म्य सांगण्यासाठी गाथा 
आणि आख्यानांचा जसा उपयोग केला तसाच 
त्यात इतिहासही अंतभूत केला. याचाच अर्थ असा 
की इतिहास व पुराण यांच्या परंपरा या रीतीने 
एकमेकात गुंतत वाढत गेल्या तरी आपण आज 
ज्याला इतिहास म्हणतो- खरे म्हणजे आपली 
आजची इतिहासाची संकल्पना पाइचात्यांपासुन 
घ्रेतकेली आहे आणि तीही १८ व्या शतकातील - तो. 
या. भारतीय पु्वपरंपरागत इतिहास, आख्यान, 
गाथा वा पुराण यातील आडयाहूनच नव्हे तर 
परंपरा व प्रकृती या दोन्ही दृष्टीने वेगळा आहे. 

। परंतु गमतीची गोष्ट अशी की या आख्यान 
पुराणादींच्या परंपरेतुनच इतिहासाचा श्योध घेण्याचे, 
नव्हे त्यातुन इतिहासाची पुनरवांधणी (1000117 
80101) करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पा्गिटरच्या 
ग्रंथांची येथे. आठवण व्हावी. या प्रयत्नांच्या अनु- 
करणाने बाणाचे हर्षचरित्र, बिल्हणांचे विक्रमांकदेव- 
चेरित किंबहुना कल्हणाची राजतरंगिणी. यांना भार- 
तीय इतिहासलेखनाचे पुर्वस्रोत मानले जाऊ लागले. 
तसे पाहिले तर कोणत्याही कथाकादंबरीनाटकात वा 
काव्यग्रंथात तत्कालीन जीवनाचे वा इतिहासाचे 
अंश आढळणारच. पण म्हणून तेवढ्याने त्यांना 
इतिहास 'म्हणणे, कितपत बरोबर. आहे ? ' राजत- 


, _ १. पाहा: श्री. मा. व्यं. लेले राजतर॑रि 
प्रस्तावरनेच्या, आधारे प्रास्ताविक, 


रत मार्च १९७९ 


रंगिणी ' सारख्या ग्रंथात किवा पृथ्वीराजरासा ' या 
सारख्या ग्रंथात ऐतिहासिक भाग अधिक. असेल, पण 
तेवढ्याने त्यांना इतिहास म्हणणे योग्य होणार नाही. 
येथे उदाहरण म्हणून “ राजतरंगिणी'चा थोडा 
अधिक विचार केला तर वरील मुद्दा.अधिक स्पष्ट 
होईल. शिवाय राजतरंगिणी हा भारतीय इतिहास- 
ठेखनाचा प्रारंभ मानण्याची प्रथा असल्याने त्याचीच 
परीक्षाफलदायीठरावी. 711111: 
वस्तुतः कल्हणाने राजतरंगिणी हा ग्रंथ काव्य 
म्हणून लिहिला आहे, इतिहास म्हणून नव्हे. प्रास्ता- 
विक इलोकात त्याने कवींना सृष्टी उत्पन्न करणाऱ्या 
ब्रह्मदेवाच्या योग्यतेला बसविले, ते याच दृष्टीने हे 
लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. त्यावरूनही त्याची दृष्टी 
सुल्यतः काव्य रचण्याची असून ऐतिहासिक वर्णन 
येते ते केवळ अनुषंगाने हे लक्षात येते. आणि म्हणूनच 
एक सुंदर महाकाव्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेच 
कल्हणानेही या ग्रंथातील विषयांचे निरीक्षण व 
प्रतिपादन केळे आहे.' आणि म्हणूनच प्रस्तुत ग्रंथात 
महाकाव्याला शोभणारी रचना पुष्कळ प्रसंगी व 
स्थळी आढळते, असे “राजतरंगिणी किवा काश्मीरचा 
इतिहास ” लिहिणारे व त्या ग्रंथाचा उपोदघात डॉ. 
स्टीनकृत राजतरंगिणीच्या प्रस्तावनेच्या आधारे 
लिहिणारे मा. व्यं. लेले यांनी म्हटले आहे. ( पाहा 
उपोद्घात पू. १७. किंबहुना हा. साराच उपोद्घात 
व ग्रंथ या दृष्टीने वाचण्यासारखा आहे. ) अर्थात्‌ 
मूळ काव्यग्रंथ- वा महाकोव्यग्रंथ- लिहिण्यांचा 
उद्दश कल्हणांचा असला व त्या दृष्टीने उत्तम 
आलंकारिक वर्णन करता येण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी 
विषयांतरही होत असले तरी हषंचरित वा विक्रमांक- 
देवचरित अशा ग्रंथांच्या मानाने असले प्रकार कमी 
आहेत हे खरे. परंतु असे आढळत असले आणि 
म्हणूनही कदाचित एकूण संस्कृत वाडूमयात ऐति-. 
हासिक म्हणण्याजोगा असा हा ग्रंथ असल्याचे काहींना. 
वाटत असले तरी महाभारत व रामायण या ग्रंथांचा' 
आदशेवत्‌ आधारही त्याने घेतलेला होता हे विसरता 
येत नाही. एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की त्याच्य़ा: 
वर्णनशेलीवरून व विशेषत; तो ग्रंथ ११ डट-४९, 


गणी किंवा काश्मीरची इतिहास डाँ. स्टीनकुत 


बखरलेखन : एक नेवचितन ड्ॅ 


साली लिहिलेला असल्याने त्यातील वणित राजे वा 
सैनिक यांविषयांचे त्याला प्रत्यक्ष ज्ञान असावे असेही' 
अनुमान काढता येते. परंतु इतिहासकाराला आवश्यक 
ती दृष्टी आणि विवेचकपणा त्याच्यापाशी नव्हता 
हेही त्याने दिलेल्या काही दंतकथा व अद्भुत गोष्टी 
यांवरून सिद्ध होते. खरे म्हणजे कल्ह्ण काय किवा 
त्याच्याच पद्धतीने लिहिणारे अन्य संस्कृत ग्रंथकार 
काय, किंबहुना मराठी बखरकार वा फारशी तवा- 
रिखाकार काय त्या साऱ्यांना दंतकथा आणि खऱ्या 
इतिहासातील कथा यांतील भेदांची स्पष्ट कल्पनाच 
नव्हती. ( बखरीत काय किंवा तवारिखात काय 
इतिहासदृष्ट्या भाकडकथाच अधिक असतात असे 
एल्फिस्टनसारख्याला वाटते व त्यादृष्टीने मरा- 
ठ्यांचा इतिहास लिहिताना खबरदारी घेण्यास 
ग्रॅट डफला तो सांगतो ते माहितगार वाचकांना 
आठवेल. ) काल्णनेच्या बाबतही कल्हणाने 
घोटाळे केलेले आहेत. उदा. युधिष्ठिराच्या राज्या- 
भिषेकाचा मानीव व कृत्रिम काल त्याने खरा धरला 
आहे व एका राजाने- रणादित्याने- तीनशे वषे 
राज्य केले असेही मानले आहे. हे तर इतिहास- 
दृष्ट्या विल्क्षणच आहे. 

सारांश, राजतरंगिणी हा ग्रंथ, बाणाचे हुर्ष- 
चरित, वा ब्रिल्हणाचे विक्रमांकदेवचरित यांच्या 
मानाने इतिहासाला जवळचा वाटला तरी तो 
मूलतः एक काव्यग्रंथ म्हणूनच लिहिलेला आहे, आणि 
कल्हणही तेच मानतो हे लक्षात घेतले पाहिजे, कदा- 
चित इतिहास 7600187100, करणाच्या कामी 
त्याच्या या ग्रंथाचा थोडासा अधिक उपयोग होत 
असेल. तरी तेवढ्याने तो इतिहास ठरत नाही. त्याचे 
आदर्श जसे काव्यग्रंथच होते तसेच काव्यलेखन हेच 
त्यांचे उद्दिष्टही होते हे येथे स्पष्ट होते. 

बखरलेखताला इतिहास वा इतिहाससदृश लेखन 
समजले जाण्याला ज्याप्रमाणे इतिहासासंबंधीची 
प्राचीन भारतीय संकल्पना कारण झाली त्याचप्रमाणे 
१९ व्या हतकातील महाराष्ट्रातील राजकोय, 
सांमाजिक, धार्मिक किंवहुना सर्वच सांस्कृतिक 
परिस्थिती कारण झालेली दिसते. १८१८ साली 
पेशवाईचा अस्त होऊन कंपनी सरकारचे राज्य सुरू 
झाले. पेशवाईत ' त्राहिभगवन्‌ करणार्‍या जनतेला 
हायसे झाळे आणि इंग्रजी राज्याचे सवंत्र स्वागत 


झाले, नव्या राजवटीमुळे पाइचात्यांशी एतद्देशीयांचा 
प्रथम परिचय झाला, कायद्याचे राज्य सुरू झाले; रेल्वे, 
टपालखाते वगैरे दळणवळणाची नवी साधने उपलब्ध 
झाली; नवीन शिक्षणाचा प्रसार झाला, अल्पशिक्षि- 
तांनाही नोकऱ्या मिळू लागल्या; जन्म, जात इत्यादी 
बावत रूढ कल्पनांना आळा बंसला आणि इंग्रजी 
राज्य म्हणजे दैवी वरदान अशी कल्पना रूढ झाली. 
ज्योतिबा फुळे, लोकहितवादी, विठ्ठल रामजी शिदे 
वगैरेंनी या कल्पनेला खतपाणी घालून ती वाढवली. 
अक्या परिस्थितीत ग्रँट डफचा “मराठ्यांचा इतिहास” 
(१९२६ ) प्रसिद्ध झाला. हा सिद्ध करण्याला 
त्याने सातारा दरवारची कागदपत्रे वापरली होती 
तदृत्‌ चिटणीसादी माहितगारांकडून ल्हिन घेतलेल्या 
बंखरींचाही उपयोग केला होता. या बखरीत 
इतिहासापेक्षा भाकडकथाच अधिक आहेत याची 
त्याला एल्फिस्टनने जाणीव करून दिलेली होती; 
आणि त्यालाही ती झालेली असली तरी त्याने 
त्यांचा भरपूर आधार घेतलेला होता. याचा अर्थ 
बखर म्हणजे अस्सल इतिहास नव्हे हे त्याला 
माहीत होते तरी तो बखरीला इतिहाससदृश लेखन 
समजत होता, हेही तितकेच खरे आहे. केपिन आणि 
बाबा साने यांनी ग्रँट डफच्या “' मराठ्यांच्या 
इतिहासाचे जे मराठी भाषांतर केले त्याचे नाव 
“ मराठ्यांची बखर ” असेच दिले होते. म्हणजेच 
त्या काळी इतिहास व बखर हे समान लेखनप्रकार 
आहेत, अशी समजूत होती. 

डफला मराठ्यांच्याबद्दल आत्मीयता होती. 
* मराठ्यांचा इतिहास ” हे नाव बदलून “ डाउन- 
फॉल ऑफ्‌ दि मोगल्स अँड दि राइज ऑफ्‌ दि 
इंग्लिश " अथवा अशाच आशयाचे अन्य नाव देण्याची 
सूचना प्रकाशक मरे आणि कंपनीने केली ती डफने 
मान्य केली नाही. “ हा मराठ्यांचा, अगदी केवळ 
मराठ्यांचाच इतिहास आहे, ” असे त्याचे म्हणणे 
होते. 

ग्रँट डफचा इतिहास हा मराठीतला पहिला इति- 
हास. त्याच्या गुणदोषांसह तो विद्याखषात्याने मान्य 
केला होता. परंतु त्याच्यावर टीका सुरू झाली ती 
१८६८ साली डेक्कन कॉलेजातील बी. ए. च्या वर्गात 
शिकत असलेल्या नीळकंठ जनादेन कौतने नावाच्या 
' ज्यूनिअर स्टूडंट'ने पूना .यंग मेन्स असोसिएशनपुढे 


1. नवभारत 


आपले सडेतोड विचार मांडणारा निबंध वाचला 
तेव्हा. “ मराठ्यांच्या बखरीवर टीका ” अथवा 
“मराठ्यांच्या इतिहासाविषयी थोडेसे निरूपण ” हे 
त्याच्या निबंधाचे शीषंक होते. खरे म्हणजे डफला 
मराठ्यांच्य़ाबद्दल आत्मीयता होती. त्याने आपला हा 
इतिहास लिहिण्यासाठी अपार कष्ट घेतले. नोकरीच्या 
निमित्ताने सातारचा दप्तरखाना त्याना उपलब्ध 
झाला असला व त्याने त्यातील अनेक कागदपत्रांच्या 
इंग्रजी नकला करवून घेतल्या असल्या तरी त्याला 
* बखर ' म्हणून त्या काळी ओळखल्या जाणाऱ्या 
लेखनावर भिस्त ठेवावी लागली होती. किंबहुना एक 
जाहीरनामा काढून बखरी, तांब्रपत्रे, जुन्या सनदा, 
वतनपत्रे,इनामपत्रे वर्गरे इतिहासळेखनाला लागणारी 
साधनसामग्री लोकांनी त्याला द्यावी असा जाहीर- 
नामा त्याने काढला होता ( पाहा. कुलकर्णी अ. 
रा.- “' जेम्स कनिंगहॅम ग्रॅंट डफ” पृ. १३३ ) त्याला 
जी साधनसामग्री मिळाली तिच्यात बखरीही होत्या. 
पेशवेदप्तराच्या ४२ व्या खंडातील प्रतापसिहाच्या 
रोजनिश्ीत बखरींच्या देवाणघेवाणासंबंधी अनेक 
उल्लेख आढळतात. त्यात “ चिटणीस यांनी 
बखर करून दिली होती ” असेही एक वाक्‍य 
आहे. फारसी तवारिखांच्या मानाने मराठी बखरी 
काठय़रमयतेत व अतिशयोक्त वर्णनात कमी असल्या 
तरी त्यात इतिहासदृष्ट्या भाकडकथा अधिक 
असतात अश्शी त्याचीही- एल्फिस्टनप्रमाणे- खात्री 
झाली होती. वस्तुस्थिती अशी आहे को ज्या 
बखरी लिहिल्या गेल्या होत्या त्या मुळी इतिहास 
म्हणून नव्हेतच वीरपुरुषांची गुणगौरवात्मक चरित्रे 
हे त्यांचे रूप होते. जुन्या पौराणिक वंशानुच रितांचे 
आदश बखरकारापुढे होते हे अर्थात्‌ ग्रॅंट डफला 
काय किंवा एल्फिन्स्टनला काय माहीत असणे अशक्‍य 
होते. त्यामुळे स्वतः डफ बखरींता दुय्यम तिय्प्रम 
दर्जाचा का होईना इतिहासच मानीत होता. जी 
गोष्ट डफची तीच गोष्ट तत्कालीन नवीन 
इंग्रजी शिकलेल्यांची. केपिन-बाबा साने यांनी ग्रँट 
डफच्या मराठ्यांच्या इतिहासाच्या मराठी भाषां- 
तराला “* मराठ्यांची बखर ' असेच नाव दिले 
होते. याचा अर्थ बखर म्हणजे इतिहास वा इति- 
हासवजा लेखन असाच सार्वत्रिक समज होता. 
१८६८ साली कीतंने या ज्यूनिअर स्टूडंटने डफच्या 


मार्च १९७९. 


इतिहासाचे महत्त्व मान्य करूनही तिच्यावर जी 
टीका केली तिच्यातही इतिहासाचे साधन म्हणून 
बखरीतील न्यूनता दाखवली असली व बखरीवर 
पुराणे व तवारिखा यांचा अधिक प्रभाव पडला 
असल्याचे नमूद केळे असले तरी त्यांच्या व्याख्या- 
नाचा विषयच मुळी ' मराठ्यांच्या बखरीवर टीका ! 
हे असल्याने ते बखर म्हणजे इतिहास असेच समजून 
चालले होते, असे अनुमान काढले तर वावगे 
ठरू नये. किंबहुना- डफने आपल्या इ तिहासात 
वखरकाराचे वाजवी म्हणणे मुळी जमेसच धरले 
नाही, अशी जी कीतंन्यांची तक्रार होती त्या 
तक्रारीवरूनही कीर्तने इतिहास व बखर यात फारसा 
फरक करत नसावेत हे अनुमान अधिकच पक्के होते. 

विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी लोकहितवादी व 
तत्सम विचाराच्या मंडळीवर जी झोड उठवली 
होती आणि स्वधर्म, स्वदेश व स्वभाषा इत्यादींच्या 
अभिमानाची जी नवी जागृती ते करू पाहात होते 
तिला कीतंन्यांच्या निवंधाने व त्यांनी डफतर 
केलेल्या टीकेने खतपाणीच घातले, कारण डफच्या 
ग्रंथातील उणीव दाखवतांना कीतंन्यांनी असे म्ह्टले 
आहे की “ हिंदू लोकांच्या धर्माविषयी, व हिंदूंच्या 
देवतांविषयी काहीच लिहिले नाही. ” इतकेच नव्हे 
तर “या देशाचा अभिमान नसल्यामुळे त्याने 
(म्हणजे डफने ) व्य़क्‍्तीसंबंधो शोर्याच्या, युक्‍्ति- 
प्रयुवतीच्या, धूततेच्या चटकदार गोष्टी बहुतेक 
वगळल्या आहेत. ” ... तसेच ते पुढे असेही म्हणतात 
की “ हे महापुरुषांच्या चरित्रांचे एक साधन नष्ट 
केल्यासारखे होते. तसे होणे इष्ट नाही कारण तो 
चरित्रे म्हणजे इतिहासाचे केवळ हृद्गत होत, ” या 
त्यांच्या वाक्यात “ चरित्र म्हणजे इतिहासाचे हुद्‌- 
गत ” असे म्हटले असले तरी बखरीत चरित्रे आहेत, 
किंबहुना वखरी म्हणजे चरित्रेच होत अशी अस्फुट का 
होईना पण कौतंन्याना जाणीव झालेली असावी असा 
तक करता येतो. परंतु असे असले तरी ते इति- 
हासाच्या अन्य साधनाप्रमाणेच बखरींनाही केवळ 
साधन नव्हे इतिहासतदृश लेखनच सानताना दिसतात 
हेही खरे. 

कीतेने यांनी आपला निबंध वाचला तो १८६८ 
साली. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी '* एक उष्कृष्ट 

> ३१ व 
निबंध ” म्हणून त्याची निबंधमालेत भलावण केली, 


बखरलेखन : एक नवचितन षद 


( पहाः-निबंध माला आ. ३ री. १९२६ पृ. ९० ) 
परंतु ग्रँट डफला मराठ्यांच्याबद्दद कितीही 
आत्मीयता असली तरी काही झाले तरी तो 
परका आणि त्यामुळे मराठ्यांचा इतिहास लिहि- 
ताना त्याने मराठ्यांनी लिहिन ठेवलेल्या साधनांचा 
पुरेसा उपयोग केला नाही ही तर त्यांची 
खरी तक्रार होती. “भौतिक तसाच आत्मिक 
इतिहास” म्हणून इतिहासाचा राजवाडे संबोधतात 
तसा मराठ्यांचा इतिहास लिहावयाचा झाल्यास तो 
मराठ्यांच्या साधनांच्या आधारेच लिहिला पाहिजे 
हेही त्यांच्या विवेचनावरून स्पष्ट झाले, इतकेच नव्हे 
तर स्वतः कीतंने यांनीच ' विविध ज्ञान विस्तार 
मधून मल्हार रामराव चिटणीस यांनी लिहिलेल्या 
“श्री शिवछत्रपतींचे सप्तप्रकरणात्मक चरित्र” १८८२ 
साली प्रसिद्ध करावयास सुरुवात केली होती. परंतु 
त्याच्या आधीच म्हणजे १८७८ साली का, ना. 
सान्यांना “' ऐतिहासिक जुने लेख प्रसिद्ध करण्या- 
करता एक स्वतंत्र मासिक पुस्तकच ” काढावे असे 
वाटले व ज. ना. मोडक व स्वतः मालाकार 
वि. कृ. चिपळूणकर यांच्या संपादकीय मदतीने 
त्यानी 'काव्येतिहाससंग्रह'* सुरू केले. “काव्येतिहास 
संग्रह” १ जाने. १८७८ साली निघाले आणि ! डिसें- 
बर १८८८ साली बंद पडले. परंतु येथे वि्षेषत्वाने 
नमूद करावयाची गोष्ट म्हणजे “ “ काव्येतिहास- 
संग्रहा 'च्या इतिहासविभागात- आणि हळू हळू 
त्यालाच प्रस्तुत मासिकांत प्राधान्य मिळाले-सर्वा- 
धिक्याने प्रसिद्ध झाल्या त्या बखरीच. किंबहुना हे 
मासिक काढण्यामागची मुख्य कल्पना होती तीही 
ऐतिहासिक बखरींचे प्रकाशन करावे हीच होय. 
या सार्‍यांचा इत्यथे असा की खुद्द साने यांनासुद्धा 
बखरीचे मूळ प्रयोजन, त्यांच्या मागच्या प्रेरणा 
व त्यांना आलेले वास्तव स्वरूप लक्षात आले 
नव्हते व तेही बखरींकडे इतिहासलेखनाचे एक 
साधन किंबहुना इतिहाससदृश लेखन म्हणूनच 
पहात होते असे दिसते; किंबहुना हीच धारणा 
त्या काळच्या मी मी म्हणणार्‍यांची होती. 
काव्येतिहाससंग्रहावर जे अभिप्राय प्रसिद्ध झाले 


& ' काव्येतिहा 
हवा ख पाहावा. 


आहेत ( पाहा काव्येतिहास संग्रह पु. १० वे 
मलपृष्ठ ३ ) त्यात शंकर पांड्रंग पंडित म्हणतात 
की “... 1 8लण)81]0ए ४७]08 ७० ० 
उघ्घाकळाड 0 लार्‍०ाढ68 0 1४७1४० 
पा8ण'ए.” तर लोकहितवादी गोपाळराव देशमुख 
म्हणतात की “118 81 1101001911 00]60 
४० 80७1४ ॥1801108] 108101 0 ४॥6 
7९8ताग३2्ट एपी 8त ॥०१र्‍य8३2्ट 18 8 
0168611, 1061 801९0 1017 10 ]0]प]0260 
1871 110 0 लो7०॥०]७8 081166 135- 
1818 फ1॥(61 0४ 0110860 ७10 फ़७'6 
०] 8०१०१॥॥०(०त फणा शा 6४67118 
॥]]९9 18171"96. ? 

म्हणजे स्वतः काव्येतिहास संग्रहकत काय किवा 
त्यावर अभिप्राय लिहिणारे ख्यातनाम विद्वान काय 
सारेच बखरींना इतिहासलेखनाचे एक साधन 
म्हणूनच केवळ मानीत होते असे दिसते. म्हणजेच 
बखरीमागची खरीखुरी प्रेरणा काय होती, तिचे 
प्रयोजन कोणते होते, त्यांचे आद्शे काय होते 
आणि अखेर बखरीना जे रूप आले त्याचे वास्तव 
स्वरूप काय होते याचा विचार त्यांच्याकडून 
झाला होता असे दिसत नाही. जी गोष्ट कीतंने, 
चिपळूणकर, साने, पंडित, लोकहितवादी वगरे 
मंडळींची वा त्या काळी असलेल्या इतिहास वा 
बखर यासंबंधीची मते मांडणार्‍्यांची तीच गोष्ट 
न्यायमूर्ती तेळंगांची व न्यायमूर्ती महादेव गोविद 
रानडे यांची. येथे न्यायमूर्ती रानडे यांच्या “ 12186 
णी णा १1६1811198 10७०७! ” या ग्रंथातील 
विवेचनाची व त्या ग्रंथाला जोडलेल्या परिशिष्टाची 
आठवण होते. तत्कालीन सर्वेच सुशिक्षितांप्रमाणे 
तेलंग-रानडे यांचे लक्षही मराठ्यांच्या इतिहासाकडे 
व इतिहास!ची साधने गोळा करण्याकडे होती. हे कार्य 
तेलंगांच्या जोडीने करावे असा रानडे यांचा विचार 
होता. तेलंगांनी त्या दृष्टीने इतिहासाची साधने गोळा 
करून “ ]687117128 1001) ॥॥6 ]158181118 
010१018683” या नावाचा निबंध १८९३ 
साली लिहिला. हा सवे निबंध वाचला आणि 


ससंग्रहा 'संबंधात प्रस्तुत लेखक!चाच * *काव्येतिहास-संग्रह आणि मराठी बखर” 


हं नवभारत 


त्यासाठी घेतलेले बरेचसे आधार पाहिले तर 
त्यातील बहुसंख्य आधार निरनिराळ्या बखरीतील 
आहेत, हे स्पष्ट होते. ग्रॅंट डफनेही तेच केले होते. 
तेलंगांच्या निबंधाचे पहिले वाक्यच मुळी हे कवूल 
करणारे आहे. ते म्हणतात, “ 1 158 प] 
]त्ण०फ 18; 1७ 8810810 1180019 
र्ण ॥0९ ॥॥817811188 ( तेलंग ग्रँट डफच्या इति- 
हासाला 819110१810 मानतात हेही येथे लक्षात 
घेतले पाहिजे ) 097 09४ ठ911]68 (जा 8 
1) 18 09860. ४७० 89 001810९0190160 6£- 
१९. 0) ॥॥8॥81189 138]708183 01 लाठ्पां- 
०९8 8 ०षट्टांण8] 081९8 & 0001९18 
0० एल 1110 81181 1180 80००688. येथे 
डफने अन्य साधनांच्या जोडीने बखरींचाही उल्लेख 
केल्याचे तेलंगांनी मान्य केळे आहे. शिवाय तेलंगांनी 
स्वतःच्या निबंधातही बखरींचाच प्रामुख्याने आधार 
घेतलेला आहे. त्यात सभासदी बखर आहे, चिटणिशी 
बखर आहे, मराठी साम्राज्याची बखर आहे, चित्र- 
गुप्ताची बखर आहे, रघुनाथ यादवाची पानिपतची 
बखर भआाहे. पेशव्यांची वखर आहे, आणि अन्यही 
बखरोंचे उल्लेख मुख्य मजकुरात व तळटीपांतही 
दिलेले आहेत. याचा सरळ अर्थ एकच आहे, आणि 
तो म्हणजे तेलंगांसारखे मराठ्यांच्या इतिहासाकडे 
साक्षेपाने आणि आत्मीयतेइतक्याच वस्तुनिष्ठेने 
पाहणारे विद्वान बखरींता केवळ इतिहासलेखनाचे 
सांधन मानत होते. 
तेलंगाचे अपुरे राहिलेले कार्य रानड्यांनी “मराठी 
सत्तेचा उत्कषे ” ( 1188 0 ॥॥]6_॥181811& 
1०17७1 ) ह्या ग्रंथाने पुरे केले. ग्रँट डफने आपल्या 
मराठ्यांच्या इतिहासाच्या प्रारंभी एक विधान केले 
होते आणि तेच जणू त्याच्या सबंध इतिहासाचे सूत्र 
होते. रानड्यांना ते मंजूर नव्हते. ग्रँट डफने म्हटले 
होते कौ “ संह्याद्रीच्या वनसृष्टीत ज्याप्रमाणे 
एकाएकी वणवे पेटतात आणि विझतात, त्याप्रमाणे 
या पवेतराजीत बसलेल्या मानवसृष्टीमध्ये यदृच्छेने 
पराक्रमाचा वणवा एकदा पेटला आणि काही काळ 
जळत राहून तो विझला.” त्याचे मूळ वाक्‍्यच 
येथे उद्धृत करणे इष्ट ठरेल, तो म्हणतो, 
6 [6 ४॥७॥]०0॥ ]९१७(०1॥४ ओफाऱगा 
ली णि पावणे खी ॥818190179, 


मार्चे १९७९. 


पा0पं2ट्टा, 80101]110'60 107 8 06, 0186 
ऑड ]ह्ॉाभ्ा, 600005 हणत ७]. णा 
ठप प्रखा& 0 शिळ शलाोख्या6त8 
ब्यावृप&0785 ॥])]), ॥॥]७ 0॥० 81000१ 
"२७8 ]रागातढत छाणांत पढ 9९83 ठी 
पा 8६ वत" 1008118, 0169 0018 
णिप्ी गि प"्पा९९ताय02१ट 18110 ते 61 
कळा ठरि फ़णातेशा6ते ६ 8 ७लपीधष्टा9- 
101 ” म्हणजे मराठेशाहीच्या उदयास्ताला आगा- 
पिछा नाही, मराठ्यांच्या स्वराज्यामध्ये कार्यकारण- 
भाव नाही असा डफचा ठाम संमज झाला होता व 
जो त्याने वरील वाक्यातुन व्यक्त केला होता 
तो रानड्यांना खोडून काढावयाचा होता. इतकेच 
नव्हे तर मराठ्यांचा उदय झाला तो सृष्टिक्रमा- 
नुसारच हेही त्यांनी आपल्या लहानशा पण आझयाने 
मोठ्या अद्या " छांऊ 0 1७ [8७15 
7०61 “या ग्रंथातून सिद्ध केले. डफचा इतिहास 
म्हणजे केवळ मोहिमांचा इतिहास होता. त्यातून शौय 
व रणकोदल्य एवढेच व्यक्‍त होत होते. या उलट 
रानड्यांनी शिवाजीच्या उदयकाळचो मराठ्यांची 
परिस्थितो, शिवाजीच्या उदयाला तिचा हातभार 
कसा लागला, शिवाजीने राज्यकारभार कसा केला. 
सामान्य माणसांची मनाची घडण शिवाजीच्या 
कार्याशी अनुकूल होईल अशी पुवंतयारी महा- 
राष्ट्रातील साधुसंतानी कशी केली वगैरे गोष्टींचा 
त्यांनी ऊहापोह केला. रामदासांनी योजलेल्या 
ह महाराष्ट्र धमं' या शब्दाचेही विवरण केले व 
रानड्यांना आपल्या या निबंधरूपाने वाचलेल्या 
व नंतर पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकाच्या 
लेखनात तेव्हा खुळे झालेल्या पेशवे दप्तरातील 
काही कागद वाचावयास मिळाले असले आणि 
वाडांनी निवडलेले कागदही पाहता आले असले 
तरी त्यांनी आपले सर्वे विवेचन बखरींच्या आधा- 
रानेच केले आहे, हे स्पष्ट आहे. याचे प्रत्यंतर 
अफजलखानाच्या वघासंबंधाने त्यांचा श्री. वि. 
आठल्य नावाच्या एका इतिहाससंशोधकाशी जो वाद 
झाला त्यात येते. आाठल्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात 
त्यांनी तंजावरहून मिळालेल्या एका बखरीचा उल्लेख 
केला आहे. माधवराव रानड्यां 


नी येथे ' वखर ! 
म्हटले असले तरी तो निदेश ' शिव भारत ' या 


बखरलेखन :-एक नव्चितन ७ 


संस्कृत ग्रंथाचा असांवा असा रानडच़ांचे चरित्रकार 
प्रा. न. र. फाटक अंदाज करतात. [ पाहा : फाटक 
'न. र., न्यायमूति महादेव गोविद रानडे यांचे चरित्र 
( १९६६ ) पृ. ३७५ ] रानडे यांनी आठल्यांना 
लिहिलेल्या उत्तरात या तंजावरहून त्यांना मिळा- 
छेल्या बखरीतील ( म्हणजेच शिवभारतातील ) 
माहिती सभासद व चिटणीस या दोघांच्या 
बखरीहून भिन्न आहे, असे म्हटले आहे. प्रस्तुत 
आपल्याला त्या वादात पडावयाचे नाहीः तर 
फक्त एवढेच पाहावयाचे आहे की रानडे हेही 
आपल्या 110180 01 ॥16 ॥॥178019 1?0पश' 
या ग्रंथात आधाराला घेतात त्या बखरीच, आणि 
तेही साहजिक आहे. कारण त्या वेळपावेतो 
अद्याप पत्रयुगाळा सुरुवात व्हावयाची होती. 
आणि ज्या बखरींच्या आधारे डफने आपला 
इतिहास लिहिला होता तोही बखरींच्याच आधारे 
खोडून काढणे अगत्याचे होते. सारांश रानडेही 
बखरींकडे इतिहासाचे एक साधन म्हणूनच पाहात 
होते. बखरींना काही वेगळ्या प्रेरणा वा वेगळे 
प्रयोजन व स्वरूप असेल असा विचार त्यांनाही 
सुचला नसावा. 

क्विंबहुना तो काळच इतिहासाकडे विवक्षित दृष्टीने 
पाहण्याचा व त्या दृष्टिकोनाला पोषक. असे जे जे 
असेल त्याचा उपयोग करण्याचा होता आणि म्हणून 
त्या काळात बखरींचे अनन्यसाधारणत्व कुणाच्या 
लक्षात आले नसावे. आणि त्यात भर पडली असावी 
ती - नव्हे पडली - ती चिपळूणकरांनी निबंधमालेतून 
मराठ्यांच्या अस्मितेसंबंधी जे लेखत केले होते आणि 
त्याचा परिणाम तत्काळीन वाचकवर्गावर जो 
झाला' त्याचीही. इतिहासाबद्दल लिहिताना तर ते 
चक्क असे म्हणतात की, “ केवळ स्वार्थसाधू मिशनरी 
लोकांच्या किंवा अजाणत्या हटवादी इंग्रज ग्रंथ- 
कारांच्या म्हणण्यावरून आपली पारख करून घेणे 
हे अप्रयोजकपणाचे व आपणास अत्यंत लज्जास्पद 
कृत्य आहे.” (पाहा : विष्णुपदी प्रथमखंड पृ. ११०) 
आणि म्हणूनच त्यांनी कोर्तेन्यांनी ग्रॅट डफवर जी 
टीका केली त्याची भलावण केळी, 

किंबहुना १९ व्पा शतकाचा उत्तरा्ध' आणि 
२० व्या ज्ृतकाचा पूर्वाधे हा कालखंडच मुळी काही' 


चिपळूणकरी परंपरा चालवणारे राजकारणात जसे 
टिळक दिसत तसेच गतेतिहासाबद्दलचे मराठ्यांच्या 
साधनांच्या आधारे दर्शन देऊ पाहणारे राजवाडे 
दिसत होते. तर या उलट फुले, लोकहितवादी, 
रानडे यांची परंपरा चालवू पाहणारे आगरकर 
आढळत होते. पण सामान्यपणे बहुजन समाजावर 
व शिक्षितांवरही अधिक प्रभाव पडलेला दिसतो तो 
चिपळूणकरी परंपरेचा. प्रस्तुत विषयाच्या संदर्भात 
अन्य विषयापेक्षा इतिहासक्षेत्रात साने-राजवाडे, 
उत्तरार्धात तर विशेषतः राजवाडे यांची परंपराच 
जोरावलेली दिसते. राजवाडे म्हणजे इतिहासाचार्य, 
ग्रँट डफवर सपाटून टीका करणारे; व एखादे अस्सल 
चिटोरेही वखरींना मागे सारील असे ठामपणे 
सांगणारे. आणि जन्मभर वणवण करून मराठ्यांच्या 
इतिहासाची अस्सल साध्रने-कागदपत्रे-घुंडाळून त्यांचे 
२२ खंड प्रकाशित करणारे पत्रयुगाचे प्रवतक, 
त्यांच्या प्रत्येक खंडांची प्रस्तावना म्हणजे स्वतंत्र 
मौलिक विचारांचे दर्शन, “ मानवी इतिहास काल 
व स्थल यांनी वद्ध झालेला असतो ... स्थल, काल 
व व्यक्‍ती या त्रयींची जी सांगड तिलाच प्रसंग व 
ऐतिहासिक प्रसंग-ही संज्ञा-देता-येते;“” [-ऐतिहासिक 
प्रस्तावना ( १९२) पृ. २८० ] ही त्यांचोच वाक्ये. 
ज्या शिवचरित्राच्या बखरी. त्यांनी तुलनेस घेतल्या 
आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या त्यातील चुका दाखवल्या 
त्यात आणि त्याचप्रमाणे डफच्या इतिहासातही वरील 
त्रयींपैकी एकाचा वा अनेकांचा वेळोवेळी लोप झाला 
असे त्यांनी साधार प्रतिपादिले. इतिहास हा भौतिक 
तसाच आत्मिक असला पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे. 
( कित्ता पृ. २७ ) परंतु इतिहासविषयक त्यांच्या 
मतांपेक्षा बखरींच्या संबंधाने त्यांचे म्हणणे काय आहे 
याचा विचार करणे प्रस्तुत अधिक अगत्याचे आहे. 
चौथ्या खंडाच्या प्रस्तावनेत बखरींची स्थूळ वर्गवारी 
करून शिवचरित्रविषयक ज्या सभासदादी बखरींची 
तुलना त्यांनी केली आहे आणि पुन: काही शंका- 
स्थळे दाखविली आहेत त्यावरून त्या इतिहास म्हणून 
कश्या व किती अप्रमाण आहेत हे तर सिद्ध केलेच 
आहे; पण पुनः त्यांना दुय्यम वा तिय्य़म दर्जाचा का 
होईना पण इतिहासच मानले आहे. त्यांच्या मते 
बखरींचे ळेखनच मुळी फारशी तवारिखांच्या अनुक- 


चित्रविचित्र... धाग्यांनी......वरिणला---जातव--होता,...-रणाचे झालेले आहे. त्यामुळे तवारिखांचे- दोष- त्यात 


द नवेभारतें 


उतरणे स्वाभाविकच होते. हिंदुस्थानांत इतिहास 
काय तो दोन भाषात लिहिलेला आढळतो : एक 
फारश्ीत व दुसरा मराठीत. ” असे जेव्हा ते 
सांगतात व पुनः “ मुसलमानांच्या सहवासाने 
त्यांच्या तवारिखा पाहून मराठ्यांनीही बखरी 
लिहिल्या” असेही जेव्हा ते म्हणतात, तेव्हा बखरींना 
दुय्यम तिय्य़म दर्जांचा कालविपर्यास, स्थलविपर्यास 
इत्यादी अनेक विपर्यासांच्यासह्‌ का होईना पण 
त्यांना इतिहासच ते मानतात हे स्पष्ट आहे; 
आणि म्हणून तर त्यांनी बखरींची तपासणी करून 
त्यातील चुका दाखवल्या आहेत. राजवाडे यांच्या 
सारख्या जबरदस्त इतिहासाचार्याने एकदा एक मत 
मांडले व ते आपल्यापरी सप्रमाण सिद्ध केले 
कौ त्याचा उत्तरपक्ष करणे सामान्य नव्हे. आणि 
म्हणूनही असेळ पण अद्यापपावेतो बखरींची वेगळी 


मार्च १९७९ 


व स्वतंत्र पाहूणी-तपासणी करणे, त्यांच्या मूळ 
प्रेरणा प्रयोजनांचा विचार करणे, आणि त्यांच्या 
खास आदर्शानुसार त्यांना काही एक वेगळे स्वतंत्र 
व स्वयंपूर्णे रूप आले असणे शक्‍य आहे असा विचार 
करणेही आजवर अशक्‍य झाले आहे. बखरींचा 
पुनविचार जो व्हावयास हवा होता आणि जो 
आजवर झाला नाही त्याचे कारण यात सापडावे. 

परंतु राजवाडे काय किवा तत्पूर्वीचे वा त्यांच्या 
तोलामोलाचे लेखक काय, ह्यांच्या विचारांचा 
पुनविचार होत राहणे अगत्याचे असते. बखरींच्या 
वाबत पुनविचार होणे आज अगत्याचे वाटते ते 
त्याचमुळे आणि असा जर वखरींचा पुनविचार 
झाला तरच वखरींचे अनन्यसाधारण असे जे स्वरूप 
आहे, त्यावर प्रकाश पडेल. प्रस्तुत लेखनाचा उद्देश 
व प्रयत्न तोच आहे. 


(२) सेप्टिक टॅक्स व वॉटर टँक्स. 


(३) व्ही टाईप गटरस॑, हाफ राउंडस्‌ व कंपौंड पोल्स. 
(४) काँक्रीटचे टॉलोब्लॉक्स, दरवाजा फ्रेम, खिडकी फ़ेम छावण्या, 
(५) मजबूत, टिकाऊ, गुणवत्तेत सरस माल माफक दरात मिळेल. 


व्य क का 
कोयना सिमेंट कस्तुकिर्मिती सहकारी 
संस्था ठिमिंटे 


६२ शिवाजीनगर, हौसिंग सोसायटी, 


& आमची उत्पादने & 
(१) ४” व्यासापासून ४८” व्यासापर्यंतचे प्रेशर नाँनप्रेशर पाइप्स, 


इ, कराड 


कराड (जि, सातारा ) 


तुळया व इतर सामान. 


(६) लिफ्ट इरिगेशन स्किम्स सव्हें करून पूर्ण करून देण्याची खास सोय. 
(७) पूर्वरचित घरांचे सुटे भाग, तसेच स्वस्तात घरे बांधून देण्याची सोय. 
7: पत्रव्यवहाराचा पत्ता :- 
९२ शिवाजीनगर, कराड ( जि. सातारा) फोन नं. ५२०, ७५४ 


शा. ग. पवार रा. श्री. कोटणीस 


मॅनेजिंग डायरेक्टर 


मॅन क्क होत .. 
हणण ण णा यन नक 


४२४0 


इहवाद, धर्मे आणि नीती 


पुंगे विद्यापीठाच्या गुरुदेव रा. द. रानडे स्मारक 
उप्राख्यानमालेंत प्रा. श्री. ह. दीक्षित ह्यांनी १९७७ 
मध्ये दिलेले व्याख्यान * इहवाद, धर्म आणि नीती * 
ह्या नावाच्या, विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तिकेत 
ग्रथित करण्यात आले आहे. महत्वाच्या सामाजिक 
प्रइंनांविषयी स्वतंत्रपणे विचार करून स्वतःची अशी 
निश्चित मते बनविण्याची प्रेरणा आणि कुवत 
ज्यांच्या ठिकाणी आहे अक्षा महाराष्ट्रातील काही 
मोजक्या व्यक्तींमध्ये दीक्षित मोडतात हे प्रसिद्धच 
आहे. प्रचलित, मान्य मतांहून ही मते कितीतरी 
वेगळी, कधीकधी विक्षिप्त वाटावीत इतकी वेगळी 
असली तरी स्वतः केलेल्या विचाराचा परिपाक 
म्हणून प्राप्त झालेली ही मते ठामपणे मांडायला ते 
कचरत नाहीत. हे बौद्धिक गुण आज दुमिळ झाले 
आहेत; सामाजिक जबावदारीची उत्कट जाणीव 
असल्याशिवाय किवा सत्याविषयी अतिशय कदर 
असल्याशिवाय प्रचलित मतांच्या आधारांचे किवा 
त्यांच्यामागील कारणांचे मुळापासून परीक्षण करा- 
यला माणसे प्रवृत्त होणार नाहीत. त्यापेक्षा प्रस्थापित 
मतांचा सौम्य आवेशाने अनुवाद करणे किवा उच्चार 
करणे अधिक सोयीचे असते. माणसे अनास्थेने असे 
करतात किवा प्रस्थापित मते स्वीकारणे त्यांना 
अशक्‍य असले तर आपला मतभेद खाजगी राखतात. 
पण ह्यामुळे मूलभूत वैचारिक समस्यांची मोकळेपणे, 
अटीतटीची चर्चा होऊ शकत नाही. बौद्धिक जीव- 
नाच्या कसाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर सामाजिक कृती 
दृढपणे उभारण्यासाठी साध्यांचे आणि साधनांचे जे 
बरेचसे स्वच्छ असे दर्शन आवश्यक असते त्याच्या 
दृष्टीनेही ही परिस्थिती अनिष्ट आहे. “इहवादाच्या 
या अर्थाशी मला झोंबाझोंबी करायची आहे ' असे 
दौक्षितांनी ह्या व्याख्यानात एके ठिकाणी म्हुटळे 

न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


आहे. ही योग्य वृत्ती आहे. इहवाद, नीती आणि धर्मं 
ह्याविषयीच्या अनेक ख्ढ॒ मतांना ह्या व्याख्यानाद्वारा 
दीक्षितांनी आव्हान दिले आहे. ते गंभीरपणे दिलेले 
आव्हान आहे असे मानून त्याची गंभीर दखल घेणे 
योग्य ठरेल. 

ह्या व्याख्यानातून दीक्षितांनी मांडलेला मध्यवर्ती 
सिद्धांत असा की “ ... इहवाद हा नीतीला विरोधी 
आहे. आणि धमंवृत्ती अथवा धामिकता ही गोष्ट 
नीतीला पोषक आहे... नैतिक आचाराचे समथन 
करणे इहवादाला तकंतः अशक्य आहे आणि नोतीचे 
तात्त्विक समर्थन आणि व्यावहारिक प्रेरणा ही 
दोन्हीही धर्माकडून आणि, बहुधा, केवळ धर्माकडून 
होऊ शकतात. ह्या निष्कर्षाच्या समथंनाथं दीक्षितांनी 
लढविलेला युक्तिवाद थोडक्यात असा मांडता येईल. 

१. मानवी जीवनाची मूल्यात्मक चिकित्सा असे, 
स्थूलमानाने, नीतिक्षास्त्राचे स्वरूप म्हणून सांगता 
येईल. व्यक्तीचे प्राप्तव्य काय असते, म्हणजे व्यक्तीचे 
हित कश्यात असते आणि ते तिने कसे साधावे हा 
प्रश्‍न आणि व्यक्‍तीव्परक्‍तीमधील संबंध कसे असावेत 
हा प्रश्‍न हे नीतिशास्त्रातील प्रमुख प्रश्‍न होत. 

२. व्यक्‍तीच्या ठिकाणी ज्या अनेक प्रवृत्ती आणि 
क्षमता असतात त्या सर्वांची निबंध वाढ होण्यात 
त्य़ा व्यक्तीचे कल्याण असते असे इहवादाचे मत 
असते. अर्थात्‌ व्यक्‍तीच्या ठिकाणी परस्परविरोधी 
प्रेरणा असणे शक्‍य असल्यामुळे अशा विरोधाचे 
शक्‍य तितके निराकरण करून, शक्‍य तितक्‍या अधिक 
प्रेरणांचे समाधान होईल अश्या रीतीने त्यांच्यात 
एक सुसंगत व्यवस्था निर्माण करावी लागते. तसेच 
माझ्य़ा ह्या स्वरूपाच्या कल्याणाचा पाठपुरावा 
झी करत असताना इतर व्यक्ती स्वत:चे कल्याण 
साधण्याचा जो प्रयत्व करीत असतील त्याच्यात 


१० 


मी व्यत्यय आणता कामा नये. ही मर्यादा अशी 
मांडता येईल. माझे कल्याण साधण्याचे जेवढे 
स्वातंत्र्य मला असले पाहिजे तेवढे स्वातंत्र्य असण्याचा 
प्रत्येक व्यक्तीला हक्‍क असतो हे मी मान्य केले 
पाहिजे. ह्यामुळे * वाईट प्रवृत्ती'चा, जिचे दमन 
केले पाहिजे किवा जिला आळा घातला पाहिजे 
अशा प्रवृत्तीचा एक दुहेरी निकष प्राप्त होतो. 
माझ्या अधिकात अधिक प्रवृत्तीचे समाधान होण्याच्या 
आड जी प्रवृत्ती येत असेल ती त्या प्रमाणात 
वाईट असते. तसेच माझी जी प्रवृत्ती स्वत:चे 
कल्याण साधण्याचा इतरांचा जो समान हक्‍क 
असतो त्याच्या आड येत असेल ती त्या प्रमाणात 
वाईट असते. पण हे एखाद्या प्रवृत्तीचे समाधान 
केल्यामुळे निष्पन्न होणाऱ्या परिणामांवर आधारलेले 
निकष आहेत. एखादी प्रवृत्ती स्वरूपतःच चांगली 
किवा वाईट असते असे ठरविणारे निकष इहवादात 
बसत नाहीत. व्यक्‍तीच्या ठिकाणी ज्या, ज्या प्रवृत्ती 
असतील त्या सर्व तिच्या ठिकाणी आहेत एवढ्याच 
केंवळ कारणावरून त्या सर्वांचे स्थान, दर्जा किवा 
मूल्य समान असते असेच इहवादाला मानावे लागते. 
उंदा. इतरांचा निष्कारण द्वेष करणे ह्यासारखी 
एंखादी प्रवृत्ती अनैसर्गिक आहे म्हणून ती वाईट 
आहे असे इहवादी म्हणू शकत नाही कारण जी, जी 
प्रवृत्ती आहे ती नर्सागकच आहे. किवा व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्य असे एक मूल्य आहे असे इहवादी म्हणू 
शॅकत. नाही कारण ह्या स्वातंत्र्याला स्वतःचा 
अंसा' :काही आशय त्याला देता येत नाही. 
व्यक्‍तीच्या सवे ' किंवा जास्तीत जास्त प्रेरणांचे 
समाधान एवढाच ह्या स्वातंत्र्याचा आशय असतो. 
तेंव्हा! व्यक्तीने स्वतःच्या ठिकाणी ज्या काही प्रेरणा 
अंसतील़ त्यातील जास्तीत जास्त प्रेरणांचे समा- 
धान करावे एवढेच. इहवादी म्हणू शकतो. अमुक 
एक प्रेरणा चांगळी आणि अमुक एक प्रेरणा वाईट 
अंसा निर्णय देणारा मूल्यात्मक निकष इहूवादामध्ये 
बसत नाही, * 

३. उलट धार्मिक माणूस शुभ' जीवन नावाचा ' 
काही जीवनप्रकार आहे, व्यक्तीच्या काही ' प्रवृत्ती 
चांगल्या असतात, काही 'वाईट असतात, उदा. 
प्रेमप्रंवृत्ती 'चांगळी ' आणि ेषभ्रवृत्ती' वाईट असे' 
म्हणू शकतो. “अत्यूत्तमं जींवनांची काही ऐके ' रीतं 


नवभारत 


मार्च १९७९ 


आहे, जीवनाचे परमप्राप्तव्य म्हणून काहीं एक 
निश्चित गोष्ट आहे ' असा धर्माचा दाव असतो. - 


४. जीवनाचे हे परमप्राप्तव्य म्हणजे जीवनाचा 
परमार्थ होय. धामिक माणूस परलोकवादी असतो 
असे म्हणण्याऐवजी तो परमार्थवादी असतो असे 
म्हणणे योग्य ठरेल. “ पारलौकिक कल्याणासाठी 
इहलोकिक जीवनाचे नियंत्रण आणि मार्गदर्शन घम 
करीत असतो * हे म्हणणे मूलतः वरोबर नाही. 
जीवन अखंड आहे, आणि ह्या अखंड जीवनाचे 
असे एक परमप्राप्तव्य असते, ह्या प्राप्तव्याची सिद्धी 
इहलौकिक जीवनातही करता येते अशी धर्माची 
भूमिका आहे. 


५. जीवनाचे परमप्राप्तव्य म्हणून धर्म ज्याचा 
पुरस्कार करतो-ह्याला मोक्ष किवा निर्वाण म्हणू. 
त्याच्या प्रामाण्याचा आधार अलौकिक किवा अदृष्ट 
असतो, ईश्वराच्या आज्ञेमुळे किवा एखाद्या प्रेषि- 
ताच्या गूढ अनुभवाच्या आधारावर काय परम- 
प्रप्तव्य आहे हे ठरते हा इहवाद्यांचा आक्षेपही 
योग्य नाही. एकतर जन, बौद्ध, सांख्य इत्यादि 
दशशनांनी ज्या धाभिक जीवनाचा पुरस्कार केला 
आहे त्याच्यात ईश्वराला स्थान नाही. शिवाय जरी 
परमप्राप्तव्याच्या संकल्पनेचे प्रामाण्य ईश्‍वराच्या 
संकल्पनेवर आधारलेले असते असे मानले तरी 
ह ईश्‍वर आहे हे विधान अस्तित्ववाचक नसुन 
क्रियाप्रेर आहे. म्हणजे असे की एका विशिष्ट 
स्वरूपाची वस्तु किवा व्यवती आहे असे. निवेदन 
करणे हे ह्या विधानाचे प्रयोजन नसते; तर अमुक 
एका प्रकारे जगा असे सांगण्याचे, अमुक एका. 
प्रकारच्या जीवनमार्गाचा पुरस्कार करण्याचे कायं 
हे विधान करते. ' इश्वर ही. संकल्पना अनेक नैतिक 
हुकाराची एक सांडिलष्ट संरचना दर्शविते. 


* इश्वर आहे? हे विधान जगण्याच्या ज्या प्रका- 
राचा-ज्या धामिक जीवनाचा-पुरस्कार करते त्याची' 
वैशिष्ट्ये कोणती ? () एकतर ह्या जीवनात आत्यं- 
तिक लीनता असते, अहंकाराचे पुर्ण विसर्जन असते. 
स्वत:च्या वेगळ्या व्यक्तित्वाचा परिपोष करणे हे' 
इहवादी मूल्यं आहे तर व्यक्तित्वाचे विसर्जन करणे.हे 
धामिक जीवनाचे मूल्य आहे. ह्या 'अहंकारविसंजेनामळे* 
व्यक्ती साविक जीवनाशी एंकरूपं होते, ती जीवंनांला र 


इहवाद, धर्म आणि नीती 


एक होकारात्मक हुंकार0)0910170 ५१७७-४७ ७]ग्ट) 
देते (11) अहंकाराच्या विसर्जनामुळे व्यक्‍ती स्वतःशी 
पुर्णपणे प्रामाणिक बनते. समाजात वावरताना 'अहं' 
टिकवून धरण्यासाठी व्यक्‍तीला जे मुखवटे धारण 
करावे लागतात ते 'अहं'चे विसर्जन केल्यानंतर ती 
स्वाभाविकपणे फेकून देते. स्वतःचे खरेखुरे जीवन. 
कृतार्थ व्हावे अशी आत्यंतिक तळमळ तिच्या 
ठिकाणी निर्माण होते. (111) ह्या तळमळीतुन' 
व्याकुळता निर्माण होते. ' सभोवतालच्या सवे वस्तू 
विनाश्यात विरघळत आहेत, चोहोकडून मृत्यूचे थैमान 
चालू आहे हे लक्षात येऊन व्याकुळतेची...परिसीमा 
गाठली जाते. (1४ ) पण धर्माकडून माणसाला 
आश्वासनही मिळते. नैतिक मूल्ये वस्तुगत आहेत, 
चिरंतन आहेत असा त्याचा विश्‍वास असतो. (४) 
ह्याशिवाय दीक्षितांनी धाभिक दृष्टिकोनाच्या आणखी 
एका विश्ेषाचा उल्लेख केला आहे. हा दृष्टिकोन 
मानवी व्यवहारावर पावित्र्याचे आरोपण करीत 
असतो. इहवादी * पवित्र आणि अपवित्र या कल्प- 
नांना...अंधश्रद्धा मानतो. . .पावित्र्याचा कुकुमतिलक 
लाविल्यावर दिसणारे जीवनाचे रूप हे शुभ आणि 
त्याच्या अभावाने प्रत्ययास येणारे जीवन हे अभद्र 
अशी धर्मवाद्याची धारणा असते. 


६. आता ' मूल्यांची ही जी संरचना आहे 
तिच्यातून पावित्र्य ही कल्पना जर वगळली तर 
उरलेल्या मूल्यरचनेला अनुसरून इहवादी जगू शकेल 
पण इहवादाकडे एका प्रश्‍नाचे उत्तर नसते. ' मी 
माझे कर्तव्य का करावे? ” ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर इह- 
वाद्याकडे नसते. जी कृत्ये समाजाच्या धारणेसाठी 
मी करणे आवश्यक असते ती कृत्ये म्हणजे माझी 
कर्तव्ये होत हे मान्य केळे तरी माझ्य़ा हिताच्या 
विचाराच्या पलीकडे जाऊन समाजाच्या धारणेची 
कांळजी मी का करावी हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 
आणि ह्या प्रश्‍ताला इहवाद उत्तर देऊ शकत नाही. 
पण धर्म त्याचे उत्तर देतो. खऱ्याखुऱ्या धार्मिक 
अवस्थेमध्ये, जिच्यात अहंकार गळून पडलेला असतो 
अश्या अवस्थेमध्ये व्यक्‍तीला तिच्या जास्तीत जास्त 
खऱ्या स्वरूपाची जाणीव होते आणि ह्या स्वरूपातील 
व्यक्तीचे कतंव्य हे प्राप्तव्यच ठरते. ह्या स्वरूपातील 
यक्ती सहजप्रेरणेने कतंब्य करते. ' मी माझे कत्तंव्य 


श्र 


का करावे ? “ हा प्रश्‍नच उरत नाही. मी स्वाभा-. 
विकपणे माझे कतंव्य करतो. 

७. धर्म आणि विज्ञान यांच्यात विरोध येण्याचे' 
कारण नाही कारण विज्ञान काय आहे ते सांगते 
तर धर्मे माणसाने कसे जगावे ते सांगतो. त्यांची. 
कार्येक्षेत्रे भिक्न आहेत. धर्माचीही अप्रगल्भ आणि. 
प्रगल्भ रूपे असतात. आपल्याला हव्या असलेल्या. 
गोष्टी अलौकिक मार्गाने साधण्याचा प्रयत्न असे 
आदिम, अप्रगल्भ धर्माचे स्वरूप असले तरी धामिकः 
वृत्तीचा माणूस स्वत:च्या ह्या वृत्तीला अधिकाधिक 
शुद्ध स्वरूप देत देत ' ज्ञानी भक्‍ता'ची अवस्था 
प्राप्त करून घेऊ शकतो. 'प्रभो तुझ्या इच्छेला येईल 
ते कर, माझी इच्छा तुझ्या इच्छेते विरघळून जाऊ 
दे ' अश्ली प्राथना करणारा हा भक्‍त कुतार्थ जीव- 
नाचा अनुभव घेतो. अंधश्रद्धा हे आदिम धर्माचे 
स्वरूप असले तरी ' अंधश्रद्धेतुन विवेचक श्रद्धेकडे 
जाण्यास वाट आहे. अश्रद्धेतून मात्र कुठेच जाता 
येत नाही. ' 

८. प्रमाण जीवनपद्धती ( 1071018) रूढ करणे 
हे धर्मांचे काये आहे. आज इहृवादाने धर्म अप्रति- 
ष्ठित केल्यामुळे समाजजीवनात 1017118 उरले 
नाहीत. ते परत प्रस्थापित करण्यासाठी इहवादाची 
कास सोडून देऊन धर्माचा परत स्वीकार केला 
पाहिजे. 

हा सबंध युक्तिवाद एका व्याख्यानात दीक्षि 
तांना मांडावा लागल्यामुळे त्यांनी तो संक्षेपानेच 
मांडला आहे. ( आपण वर संक्षेपाचा संक्षेप केला 
आहे ) स्वाभाविकच तो अनेक ठिकाणी अस्पष्ट 
आणि संदिग्ध उतरला आहे. त्याच्यात ठामपणे 
करण्यात आलेल्या अनेक विधानातून जे प्रश्‍न उप- 
स्थित होतात त्यांना स्पर्श करण्याइतकाही अवधी 
दीक्षितांना नव्हता. तेव्हा त्यांची दखल घेण्याची 
गोष्ट दूरच राहिली. ह्या प्रश्‍नांचा परामशे धेऊन 
जर दीक्षितांनी आपली भूमिका परत विस्ताराने 
मांडली तर ते उपयुक्‍त ठरेल, 

पहिला प्रश्‍न असा की एखादी प्रेरणा, प्रवृत्ती, 
इच्छा, इ. चांगली किवा वाईट आहे असे ठरवि< 
ण्याचा मूल्यात्मक निकष इहवादामध्ये तत्त्वतः बसत 
नाही हे विधान टिकण्यासारखे आहे का? ' नीती 
ही माणसाच्या केवळ या जन्मीच्या कल्याणा« 


स्यद विन र 
-पफनभम सरल 
(3 €>..> 


% 


वर आधारलेली असली पाहिजे आणि त्यासाठी 
ईइवर अथवा मरणोत्तर जीवन यांपासुन निष्पन्न 
होणारे सर्व विचार बाजूला ठेवले पाहिजेत * हा 
इहवादी नीतीचा मुख्य सिद्धांत आहे असे दीक्षितांनी 
म्हटले आहे आणि ते योग्यच आहे. पण हा सिद्धांत 
इहवादी केवळ स्वेरपणे (90७1७४1117), 
निष्कारण स्वीकारीत नाही. समजा उद्या असे सिद्ध 
झाले कौ माणसाला आत्मा असतो, शरीराचा 
नाश॒ झाल्यावरही आत्मा टिकून राहतो, 
आत्म्याचे देहात असतानाचे जीवन आणि देह नष्ट 
झाल्यानंतरचे जीवन यांच्यामध्ये सातत्य असते, 
म्हणजे शरीरात जो आत्मा वसत होता त्याचेच हे 
नंतरचे जीवन आहे हे ओळखता येते, ह्या नंतरच्या 
अशरीर अवस्थेत आत्मा सुस्थितीत किवा दु:स्थितीत 
असू शकतो आणि आत्मा शरीरात वसत असताना 
इपरक्तीने जी कृत्ये केलेली असतात किंवा नसतात 
त्यांच्यावर आत्म्याची नंतरची सुस्थिती किवा 
दु:स्थिती अवलंबून असते-समजा हे सारे सिद्ध झाले 
तर * माणसाच्या केवळ ह्या जन्मीच्या कल्याणा- 
वर नीती आधारलेली असली पाहिजे' हा इहवादी 
सिद्धांत एकांगी आणि अदूरदृष्टीचा म्हणून त्याज्य 
ठरेल. इहवादी नीती ही आत्मा, ईश्वर, इ. पार- 
लोकिक पदार्थांना अस्तित्व आहे असे मानायला काही 
आधार नाही ह्या मतावर आधारलेली आहे आणि 
हे मतही एका विचार करण्याच्या पद्धतीवर आधा- 
रलेले आहे. ह्या पद्धतीचे मूलभूत सूत्र असे की 
इंद्रियानुभवापासुन प्राप्त होणाऱ्या पुराव्याच्या 
आधाराने ज्या वस्तूंचे अस्तित्व सिद्ध करता येते 
तेवढ्याच वस्तूंना अस्तित्व आहे असे मानायचे, 
अन्य बस्तूंचे अस्तित्व अमान्य करायचे. ह्या तत्त्वा- 
प्रमाणे आपल्या नेहमीच्या अनुभवाचे विषय असलेल्या 
टेबल, झाड, इ. वस्तू, तसेच इलेक्ट्रॉन, जीन्स, इ. 
वैज्ञानिक पदाथे ह्यांचे अस्तित्व मान्य करावे लागते. 
कारण वैज्ञानिक पदार्थांचे अस्तित्व सिद्ध करणारी, 
अखेरीस इंद्रियानुभवावर आधारलेली अशी रीत 
आहे. पण आत्मा, ईश्‍वर, परब्रह्म, इ, पदार्थांचे 
अस्तित्व मान्य करायचे कारण नाही. 

येथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. कोणत्या 
पदार्थांना अस्तित्व आहे हे अखेरीस इंद्रिपानुभवाच्या 
निकषावर ठरवावे लागते अशी ही भूमिका आहे; 


नवभारत 


मार्च १९७९ 


पण अस्तित्वात असलेल्या पदार्थांच्या ठिकाणी कोणते 
गुण किवा धर्म आहेत, त्यांच्यामध्ये कोणते संबंध 
आहेत हे इंद्रियानुभवाच्या आधारावरच ठरविले 
पाहिजे असे ह्या भूमिकेत अंतर्भूत असायचे कारण 
नाही. म्हणजे वस्तूंच्या ठिकाणी असू शकतील असे 
सर्वे गुण किंवा संबंध घेतले तर ते इंद्रियगोचर 
असतात किंवा इंद्रियगोचर गुणांमध्ये त्यांचे निःशेष 
विइलेषण करता येते हा सिद्धांत इहवादी भूमिकेचा 
भाग असायचे कारण नाही. उदा. कारणघटना आणि 
कार्यघटना ह्यांच्या दरम्यान अनिवाये असा एक 
संबंध असतो असे मानू या. हा काही इंद्रियगोचर, 
इंद्रियानुभवाला प्रतीत होणारा असा संबंध नाही. 
पण म्हणून माणसाला अक्षा संबंधाचे ज्ञान होऊ 
शकणार नाही असे मानायचे कारण नाही. 
विधानांमधील व्यंजन (1101101080 ) हा 
संबंधही असाच इंद्रियगम्य नसलेला संवंध आहे 
पण सर्व निगमन ( 0७१0०७ ) त्याच्यावर 
आधारलेले आहे. विवेक ( 168801 ) अश्ञी एक 
शक्‍ती माणसाच्या ठिकाणी आहे, अनुभवापासून 
लाभणाऱ्या पुराव्याने प्रस्थापित करता येत नाहीत 
अशी अनिवार्य आणि सावंत्रिक सत्ये ( ४11४७18891 
81त 100608881'ए 170118 ) तिला प्रतीत 
होतात, त्यांचे प्रामाण्य माणूस स्वीकारू शकतो, 
ह्या सत्यांमध्ये जे इंद्रियगम्य नसलेले असे धर्म किवा 
संबंध अनुस्यूत असतात त्यांचा माणसाला परिचय 
असतो ह्या गोष्टी इहवादाशी विसंगत नाहीत. 
माणसाच्या ठिकाणी कोणत्या ज्ञानशक्ती आहेत 
आणि कोणत्या प्रकारचे ज्ञान माणसाला प्राप्त 
होऊ शकते हे माणसाने कोणत्या प्रकारचे ज्ञान 
प्राप्त करून घेते आहे आणि ते कसे प्राप्त करून 
घेतले आहे ह्याचा विचार करूनच ठरविता येते. 

इहवादाचा असा अर्थ घेतला- ह्याला विश्ववा- 
विषयीचा इहवादी दृष्टिकोन म्हणू या- तर जी, 
ई. मूर, डब्ल्यु. डी, रॉस ह्यांच्या वळणाचे नीति- 
शास्त्र इहवादात बसू शकते हे उघड आहे. ह्या 
नीतिशास्त्राप्रमाणे कित्येक गोष्टो, उदा. ज्ञान, 
सोंदर्यानुभव, सुख, इ., स्वरूपतः चांगल्या असतात. 
* चांगले” ह्या पदाने वस्तूंच्या ठिकाणी असू 
शकलेला, इंद्रियगोचर नसलेला असा एक गृण 
निदिष्ट होतो. एखाद्या गोष्टीच्या, ( वस्तूच्या, 


इद्दवाद, धर्म आणि नीती 


अवस्थेच्या, इ. ), ठिकाणी हा गुण आहेकी नाही हे 
आपल्याला साक्षात्‌ प्रतिभानाने (11(पापर्‍या ) 
समजते. तसेच कित्येक प्रकारच्या कृत्यांच्या ठिकाणी 
“ योग्यता ' किंवा “* विहितता ' हा इंद्रियगोचर 
नसलेला पण प्रतिभानाने ज्ञान होणारा गुण असतो. 
ज्या कृत्याच्या अंगी हा गुण असतो ते कृत्य करणे 
आपले कतंव्य असते हे ज्ञान प्रतिभानाने आपल्याला 
होते. चांगल्या गोष्टींना अस्तित्वात आणण्याच्या 
कुत्याच्या ठिकाणी ' विहितता ! हा गुण असतो असे 
आपले प्रतिभान आपल्याला सांगते. तेव्हा चांगल्या 
वस्तूंना अस्तित्वात आणणे हे आपले कतंव्य असते. 
ह्या नीतिशास्त्रात कोणत्या प्रवृत्ती चांगल्या 
* मूल्यवान ? असतात आणि कोणत्या नसतात हे 
ठरविणारे निकष आहेत; चांगल्या गोष्टीसाठी 
असलेली प्रवृत्ती चांगली. आणि हे नीतिशास्त्र 
इहवादी आहे. 

आता हे नौतिशास्त्र कितपत मान्य होण्याजोगे 
आहे हा सध्याचा प्रश्‍न नाही : कोणत्या प्रेरणा 
चांगल्या व कोणत्या वाईट हे ठरविण्याचे निकष 
उपल्ध करून देणारे हे नीतिशास्त्र इहवादात 
बसते की नाही हा आपल्यापुढील प्रश्‍न आहे. ह्या 
वळणाच्या नीतिशास्त्राचा विचार दौक्षितांनी 
केलेलाच नाही. पण समजा ह्या प्रकारचे नीतिशास्त्र 
वगळले तरी निश्‍चितपणे इहवादी म्हणून मान्य 
होतील अशी दोन नीतिशास्त्रे-गेतिक दशंने-इति- 
हासात रूढ आहेत. एक ऑरिस्टॉटलच्या वळणाचे 
आणि दुसरे “ उपयुक्ततावादी '. अँरिस्टॉटीलियन 
नीतिशास्त्राची भूमिका थोडक्यात अक्ली मांडता 
येईल: माणसाला त्याचे माणुसपण देणारी अशी 
त्याची एक विशिष्ट प्रकृती- मानवी प्रकृती- 
असते. ह्या प्रकृतीच्या साफल्यात, परिपूर्तीत 
माणसाचे कल्याण सामावलेले असते. माणसाच्या 
गरजा, वासना, इच्छा आणि शक्‍ती यांची मिळून 
ही प्रकृती बनलेली असते. ह्या प्रकृतीची परिपूर्ती 
होणे म्हणजे माणसाच्या गरजांचे, इच्छांचे, 
यथोचित समाधान होणे आणि त्याच्या शक्‍तींचा 
विकास होऊन त्यांचा आविष्कार होणे. उदा. विवेक 
ही माणसाची एक शक्‍ती आहे आणि ज्ञान ग्रहण 
करण्यात आणि नवीन ज्ञान प्राप्त करून घेण्यात 
ह्या शक्‍तीचा विकास आणि आविष्कार होतो. 


4: 


माणसाच्या इच्छांचे योग्य समाधान म्हणजे माण- 
साच्या सबंध प्रकृतीच्या परिपूर्तीत व्यत्यय येणार 
नाही अशा प्रमाणात आणि अशा पद्धतीने त्याचे 
झालेले समाधान. ह्या नीतिशास्त्राच्या संदर्भातही 
चांगली प्रवृत्ती आणि वाईट प्रवृत्ती ह्यांच्यात भेद 
करणारे निकष लाभतात हे उघड आहे. दुसरे 
इहवादी नैतिक दशन म्हणजे 'उपयुक्‍्ततावादी' नैतिक 
दशन होय. अनेकदा उपयुक्ततावादी नीती ही 
सुखवादाच्या स्वरूपात मांडण्यात येते. म्हणजे 
माणसाला केवळ स्वत:चे सुखच हवे असते, स्वत:चे 
सुख हेच त्याच्या कृत्याचे एकमेव साध्य असते ह्या 
सिद्धांतावर ती आधारलेली असते. पण असे अस- 
ण्याचे कारण नाही. माणसाला सुख हवे असते 
त्याप्रमाणे इतरही अनेक गोष्टी हव्या असतात, उदा. 
कोर्ती, प्रतिष्ठा, प्रवास करणे, ज्ञान, इत्यादी. हे मान्य 
करूनही “ उपयुक्ततावादी ' नीतिशास्त्राचा विकास 
करता येतो. ह्या दृष्टिकोनाप्रमाणे माणसाला जे हवे 
असते ते त्याचे इष्ट असते आणि इष्ट वस्तूचा लाभ 
होणे हा त्याच्या कल्याणाचा भाग असतो. माणसाला 
जशा काही गोष्टी हव्य़ाशा असतात तशा काहीं 
नकोझाही असतात; ह्या गोष्टींना अनिष्ट म्हणू. 
अनिष्ट गोष्ट म्हणजे माणसाला हवीशी नसलेली 
गोष्ट नव्हे तर जी गोष्ट त्याला नकोशी असते 
अश्ली गोष्ट; जिचा अभाव त्याला हवासां 
असतो अशी गोष्ट. एखादी इष्ट गोष्ट कृती करून 
प्राप्त करून घेताना ( आणि त्यापुरते स्वतःचे 
कल्याण साधताना ) आपण किती किमत 
देत आहोत ह्याचाही विचार करावा लागतो. 
ती इष्ट गोष्ट साधण्यासाठी इतर कोणत्या 
आणि किती इष्ट गोष्टींना फाटा द्यावा लागतो 
आणि किती अनिष्ट गोष्टी पदरात घ्याव्या लाग- 
तात ह्यावरून ही किंमत ठरते. एखादी इष्ट गोष्ट 
साधण्यासाठी किती किमत देणे योग्य आहे, ती 
साधण्याच्या प्रयत्नात आपले एकंदरीत अकल्याण 
तर होणार नाही ना हे सारासारविवेकानें ठरवावे 
लागते. 

माणसाच्या कल्याणाबिषयीची अँरिस्टॉटलच्या 
वळणाची संकल्पना किवा उपयुक्ततावादी! संकल्पना 
ह्या ' माणसाचे कल्याण ह्या एका स्वाभाविक 
संकल्पनेची दोन भिन्न रूपे भाहेत आणि मुख्य प्रश्‍न 


अनुक्रमणिका 


१४ 


असा आहे की ह्या स्वाभाविक, मूलभूत संकल्पनेला 
“विद्वाविषयीच्या इहवादी दृष्टिकोनाच्या' चौकटीत 
अर्थ देता येतो की नाही ? आता सामान्यपणे असे 
म्हणता येईल को कोणतीही सजीव वस्तु घेतली- 
एखादे झाड किंवा प्राणी-तर ती सुस्थितीत (किवा 
दु:स्थितीत ) आहे, तिची अवस्था चांगली ( किवा 
वाईट) आहे असे अथंपुर्ण रीतीने म्हणता येते. उदा, 
एखादे झाड पाण्याअभावी वाळत चाललेले असेल, 
त्याला पाणी दिल्याने ते तरारून वाढले तर आता 
त्याची अवस्था सुधारली आहे असे आपण म्हणू. 
एखादा प्राणी जखमी, रोगट, खंगळेल। असेल. त्याची 
जखम बरी झाली, रोग नाहीसा झाला, तो पुष्ट 
झाला की त्याची दक्षा आता चांगली झाली आहे 
असे म्हणता येते. आयुधे किवा अवजारे सुद्धा 
चांगल्या ( किंवा वाईट ) स्थितीत आहेत असे 
आपण म्हणतो. आयुध चांगल्या अवस्थेत असणे 
म्हणजे चांगल्या प्रकारे काम देईल अश्या अवस्थेत 
असणे. पण एखादे झाड किवा प्राणी वेगळ्या अर्थाने 
चांगल्या स्थितीत असतो. जे काम देण्यासाठी म्हणून 
तो घडविण्यात आला आहे ते काम चांगल्या प्रकारे 
देण्यासारख्या अवस्थेत तो आहे ह्या अर्थाने तो 
चांगल्या अवस्थेत नसतो. कारण त्याचे असे कोण- 
तेंही विशिष्ट काम नसते. उदा. एखाद्या लांडग्याचीही 
दुःस्थिती किवा सुस्थिती असू शकते. 

आता माणूस हाही प्राणी असल्यामुळे त्याची 
सुस्थिती, स्वास्थ्य, कल्याण, हित ह्याची कल्पना 
अर्थपूर्ण ठरते. प्राण्याच्या सुस्थितीच्या संकल्पनेत 
त्याचे शरीर निरामय, रोगमुक्‍त असणे ही कल्पना 
अंतर्भूत असते. त्य़ाला जखम झालेली असली किंवा 
काही रोग झालेला असला तर तो दु:स्थितीत असतो, 
ही दुःस्थिती वेदनेशी संबंधित असते. तेव्हा वेदने- 
पासून मुक्‍त असणे, शरीर निरामय असताना 
प्रसन्नतेचा जो अनुभव येतो तो येत असणे हाही 
प्राण्याच्या स्वास्थ्याचा एक घटक असतो. त्याच्या 
सुस्थितीचा आणखी एक घटक म्हणजे त्याचे हात- 
पाय इ. अवयव धडधाकट असणे, डोळे, इ. इंग्रिये 
कार्यक्षम असणे आणि त्प़ांनी आपापली कामे चांगल्या 
प्रकारे पार पाडणे. आता माणसाला शरिराशिवाय 
मनही असल्यामुळे ह्या सर्वे कल्पना मनालाही लावता 
येतात. माणसाच्या स्वास्थ्याच्या, कल्याणाच्या 


नेवभांरते 


मार्च १९७९ 


संकल्पनेत त्याचे मन निरोगी आहे, म्हणजे त्याच्यात 
कोणती विकृती नाही, ते समाधानी आहे, इच्छा 
तृप्त न झाल्यामुळे जे दुःखद वैफल्य येते त्याने ते 
ग्रस्त नाही, त्यांच्या सवे मानसिक शवती कार्यक्षमतेने 
आपली कार्ये पार पाडतात आणि मानसिक शक्‍तींच्या 
सुरळीत व्यापारांमुळे होणारा आनंद त्याला होत 
असतो हे सर्व घटक असतात. मानवी कल्याणाची 
अँरिस्टॉटलप्रणीत संकल्पना किवा उपयुक्ततावादी 
संकल्पना म्हणजे मानवी कल्याणाच्या स्वाभाविक 
संकल्पनेला देण्यात आली दोन नेटकी, सुव्यवस्थित 
रूपे आहेत असे म्हणता येईल. 

मानवी कल्याणाची ही संकल्पना इहवादी आहे 
कारण कोणत्याही पारलौकिक पदार्थाचा निदेक्ष न 
करता तिच्या आशयाचे वर्णन आपण करू शकतो. 
ईश्वर किवा आत्मा ह्यासारखे पारलौकिक पदार्थ 
ज्यांचे विषय आहेत अश्या इच्छा-आकांक्षांचे समा- 
धान ह्या कल्याणात घटक म्हणून अंतर्भूत नाही 
अशा रीतीने ह्या कल्याणाची संकल्पना आपण 
केली आहे. 

आतापर्यंत आपण मानवी कल्याणाची इहवादी 
संकल्पना कशी असू झकते एवढेच पाहिले आहे. 
नैतिक संकल्पनांना आपण स्पर्धे केलेला नाही. नेतिक 
संकल्पनांचा उगम दोन प्रकारे होतो. माझे कल्याण 
साधताना, स्वतःचे कल्याण साधण्याच्या इतरांच्या 
प्रयत्नात मी अयोग्य व्यत्यय आणता कामा नये. 
म्हणजे स्वतःचे कल्याण साधण्याच्या प्रत्येकाच्या 
हकक्‍काशी सुसंगत ठरेल असा स्वत:चे कल्याण साध- 
ण्याचा कुणाचाही जो हक्‍क असतो त्याची कदर मी 
केली पाहिजे. दुसरी गोष्ट अश्नी की सहकार्यांने केलेल्या 
सामूहिक प्रयत्नातुन जे सामायिक कल्याण साधले 
जाते त्यातील माझा हिस्सा उचलताना ह्या सामूहिक 
प्रयत्नात माझ्य़ा वाट्याला जे काम आलेले असेळ 
ते मी केले असले पाहिजे; सामायिक कल्याणातील 
माझ्य़ा हिशशाची ही किमत आहे आणिती मी दिली. 
पाहिजे, नैतिक कतंव्याची ही दोन रूये आहेत. 
नैतिक कतंव्य़ हे इतरांसंबंधीचे कर्तव्य असते आणि 
कतंव्य़ाची ही संकल्पना पूर्णपणे इहवादी आहे. 

मानवी आचरणाविषयी आणखी काही गोष्टी 
ध्यानात घेणे आवश्यक आहे, 


ी भाचरणाला एक 
सोंदर्यात्मक अंग असते. कित्येक 


प्रकारची कृत्ये 


इहूबाद, धर्म आणि नीती 


“* शोभून ' दिसत नाहीत असे आपण म्हणतो. रीत- 
भात ( 1181110138 ), विनय, इ. गुण हे ह्या 
सोंदर्यात्मक अंगात मोडतात. ' सुसंस्कृत ' माणसाला 
आचरणाच्या सौंदर्यात्मक अंगाची कदर असते. 
दुसरी गोष्ट अश्ली: जरी नैतिक कर्तव्याचे स्वरूप 
इतरांशी केलेला अध्याह्त करार पाळण्याच्या 
स्वरूपाचे असले तरी माणसे कराराच्या पलीकडे 
जाऊन, इतरांविषयीच्या निःस्वार्थी आस्थेने, त्यांच्या- 
विषयीची आपली कतंव्ये करू शकतात. इतरांवर 
अतिक्रमण केळे नाही आणि आपले “* देय ' देऊन 
टाकले की माणसाने आपले कतंव्प केलेले असते. हे 
तो कोरडेपणे, कठोरपणेसुद्धा क्रिवा '“हिशोवीपणे 
करू शकेल. पण इतरांविषयीच्या जिव्हाळबानेही 
तो हे करू शकेल, इतरांचे कल्याण हे जणू काय 
स्वतःचे कल्पाण आहे असे मानून त्यांच्यासाठी झट- 
णाऱ्या माणसांना आपण सज्जन म्हणतो आणि 
संतजन ही सज्जनपणाची आत्यंतिक उदाहरणे होत. 
* माणसे असे नि:स्वार्थपणे कशी वागू शकतात ?' 
अस्ता प्रश्‍त आपल्याला पडला तर माणसाच्या 
प्रवृ्तीविषयी आणि क्षमतांविषयी आपल्या 
काही पूर्वकल्पना असल्यामुळे तो आपल्याला 
पडतो हे उघड आहे. माणसे अतिशस स्वाथी, कमी- 
अधिक स्वार्थी, अतिशय निःस्वार्थी अशी सवे प्रका- 
रची असु शकतात हे आपल्पाला अनुभवाने माहीत 
असते. तिसरी गोष्ट अशी को ज्याप्रमाणे करारापली- 
कडे जाऊन माणसे आपली कतंव्प़े जिव्हाळयाने करू 
शकतात त्याप्रमाणे क्तव्यांना सामावून घेणारे पण 
त्य़ांच्या पलीकडे जाणारे नैतिक आदशं, ठपक्‍्तीच्या 
सबंध जीवनाला ठ्यापणारे आदश माणसे निर्माण 
करून स्वीकारू शकतात, मध्ययुगीन शिव्हल्रीचा 
आदश, हिंदु स्त्रीचा पातिब्रत्याचा धर्म अशी ह्याची 
उदोहरणे देता येतील. 

हे सारे काहीसे विस्ताराने सांगायचे कारण असे 
की मातवी कल्याणाविषयोची इहवादी संकल्पना 
म्हणून जी दीक्षितांनी मांडली आहे ( पृ. ७-११ ) 
तिच्याप्रमाणे व्यक्‍तीला आपल्या ठिकाणी जी जी 
प्रवृत्ती आढळून येईल तिचा विकास करीत तिने 
सुटले पाहिजे असे निष्पन्न हीते. ' इतरांच्या समान 
स्वातंत्र्याचा. संकोच न करता माझ्य़ा कोणत्याही 
प्रवृत्तीचा: बिकास मी करावा- तव्हे, क्रेला पाहिजे. 


कारण तेच माझ्या कल्याणाचे स्वरूप आहें ' असे 
त्यांनी म्हटले आहे. (पृ. ९) पण वस्तुस्थिती 
अशी नाही असे मला वाटते. इहवादी दृष्टि- 
कोनाच्या चौकटीत मानवी कल्याणाविषयीची 
अनेक भिन्न दशंने वसू शकतात, शिवाय ह्या 
संकल्पनेप्रमाणे मानवी कल्याणाची एक घडण 
( छ'ए०एा8 ) असु शकते आणि म्हणून 
कल्याणाच्या आशयाज्ली कित्रा आकाराशी विसंगत 
असलेली प्रवृत्ती नैसगिक असळी तरी वाईट, 
त्याज्य ठरू शकते असे सकृहृशंनी तरी दिसते. 
दीक्षितांनीच घेतलेल्या उदाहरणाचा विचार करू या. 
*“आता अश्ली कल्पना करा की, एका व्यक्‍तीच्या 
ठिकाणी मनोमनी सवंध दुनियेचा द्वेष करावा अशी: 
प्रवृत्ती आहे, वेलीवर कळी उमलताना दिसली तर 
ती कुसकरून टाकावी अशी प्रेरणा आहे ... दुसर्‍या 
कोणत्याही मानवी व्यक्तीस उपसर्ग पोचणार नाही ' 
अशो सावधगिरी वाळगून या प्रवृत्ती, प्रेरणा ... यांची 
अप्रतिहत वाढ करून जे व्यक्तित्व निर्माण होईल 
त्याला अंतिम मूल्य आहे असे इहवादी म्हणणार 
आहे काय ?” (पृ. १०) दीक्षितांचे म्हणणे असे 
आहे को इहवादाच्या मूल्भूत सिद्धांताप्रमाणे कोण- 
त्याही प्रेरणेचे समाघान करणे योग्य असते, किवहुना 
बंधनकारक असते; ह्या तत्त्वाला मर्यादा एवढीच कौ 
एखाद्या प्रेरणेचे असे समाधात केल्यामुळे व्यक्‍तीच्या 
इतर प्रेरणांचे किवा इतर व्यक्तींच्या प्रेरणांचे 
समाधान करण्यात आडकाठी निर्माण होता. कामा 
नग्रे, ह्यामुळे, कोणतीही विशिष्ट प्रेरणा घेतली - 
उदा. जे सुंदर आहे त्याचा द्वेष करण्याची वृत्ती 
आणि ते नष्ट करण्याची प्रेरणा-तर ती स्वरूपत:च 
(91105108)]ए ) अमंगल, वाईट, निषिद्ध आहे 
अंस! निर्णय इहवादी भूमिकेला करता येणार 
नाही. ती निषिद्ध आहे असा निर्णय तिचे समाधान 
केल्याने इतर किती प्रेरणांचे समाधान करण्यात. 
अंतराय निर्माण होतो ह्या विचारावरच आधारावा' 
लागेल. 

पण सुंदर वस्तुचा द्वेष करण्याची वृत्ती ( 8७- 
(0९) स्वरूपतःच गैर, वाईट असते अशी भूमिका 
इहवादी स्वीकारू शकेल. कारण अशी वृत्ती विकृत 
किवा रोगट.आहे असे तो म्हणू शकेल, व्यक्‍ती -: 
विषयीच्या किवा वस्तूविषयीच्या आपल्या ज्या” 


न. 


निता 


"-ऐजः 
रेळग 


श्द्द 


वृत्ती किवा भावना असतात त्यांचे * उचित 
असे विषय असतात; उचित अश्या वस्तुस्थितीशी 
त्या निगडित असतात आणि त्यांच्यावर आधारलेल्या 
असतात. उदा. ज्या वस्तुकडून किंवा व्यक्तीकडून 
आपल्याला काही धोका संभवत असेल तिच्या- 
विषयी आपल्याला भीतीची भावना वाटणे 
योग्य आहे. माणसे कमी अधिक घाबरट असतात, 
ज्या वस्तूपासून धोका उद्‌भवलाच तर त्याचे प्रमाण 
फारसे असणार नाही आणि असा धोका उद्‌भव- 
ण्याची संभवनीयताही अतिशय कमी असेल अशा 
वस्तूलाही माणूस खूप घाबरत असेल तर त्याची ही 
भीती विचित्र, हास्यास्पद आहे असे आपण म्हणू पण 
त्याच्या भीतीचा विषय असलेली वस्तू धोकाटाथक 
असल्यामुळे ती भोती ' रोगट ' ठरणार नाही. पण 
समजा एखादा माणूस लांब नाकांच्या माणसांना 
घाबरत असेल तर त्याच्या ह्या भीतीला उचित 
असा विषय, “आधार ' नसल्यामुळे ती रोगट, 
विकृत ठरेल. एखादा मनोविरलेषक ह्या भीतीचा 
उगम कसा झाला ह्याची कारणे शोधून काढू शकेल 
आणि मानसोपचार करून ती दूरही करू शकेल. 
आता एका अर्थाने ही भीती * नेसगिक ' आहे 
कारण ती प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहे, काही कारणां- 
मुळे ती निर्माण झालेली आहे. पण तिला उचित 
असा आधार नसल्यामुळे ती विकृत आहे आणि 
ह्या अर्थाने अनैसगिक आहे. त्याचप्रमाणे सुंदर 
वस्तूचा, ती केवळ सुंदर असल्यामुळे, द्वेष करण्याची 
वृत्ती विकृत आहे; तिला उचित असा आधार नाही. 
तो मनात झालेला एक बिघाड आहे. अशी वृत्ती 
धारण करणाऱ्या माणसाचे मन, त्या प्रमाणात, 
सुस्थितीत नसते. 

ज्याचे वर्णन आपण * सर्वसाधा रणपणे निरोगी * 
असे करू असे शरीर अनेक लहानसहान इ्पाधींना 
सामावून घेऊन ' निरोगी ' असते आणि त्याचप्रमाणे 
सवेसाधारणपणे निरोगी, ' स्व-स्थ ', ' नॉर्मल! 
असलेले मन अनेक लहानसहान विकृतींना सामावून 
घेऊन नॉर्मल असते. पण क्षारीरिक व्याधी एका 
मर्यादेपलीकडे वाढल्या की ते शरीर निरोगी उरत 
नाही आणि मनोविकृती एका मर्यादेपलीकडे तौत्र 
झाल्या कौते मत नॉर्मल रहात ताही. निरोगी 
शरिराच्या संकल्पनेत शारीरिक अवयव आणि 


नवभारत 


माचे १९७९. 


इंद्रिये धडधाकट असणे, त्यांनी आपापली कामे 
सुरळितपणे करीत असणे, शारीरिक वेदनेच्या 
अनुभवाचा गभाव असणे आणि आरोग्याशी 
संबंधित असलेल्या एका विदिष्ट प्रसत्ततेचा 
अनुभव येत असणे इ. घटक असतात हे आपण 
पाहिलेच आहे. भन निरोगी, अविकृत, नॉर्मल 
असणे ह्यातही ह्याच स्वरूपाचे घटक अंतर्भूत 
असतात. नॉर्मल मानवी मनाचे जे स्वाभाविक 
व्परवहार असतात त्यांनी मानवी जीवनांचा एक 
विशिष्ट आकार (10110 ) निश्‍चित होतो आणि 
मानवी कल्याणाच्या संकल्पनेत, चांगल्या मानवी 
जीवनाच्या संकल्पनेत, त्या जीवनालाही विशिष्ट 
मानवी आकार आहे ही संकल्पना सामावलेली 
असते. उदा. समजा एखाद्या माणसाला आपण 
नेपोलियन आहोत असा भ्रम झालेला आहे; त्याला 
येणाऱ्या सर्वे अनुभवांचा, नेपोलिअनचे अनुभव, 
म्हणून तो अर्थ लावतो, त्याच्या भोवती निर्माण 
झालेल्या काल्पनिक जगात नेपोलिअन म्हणून तो 
कृती करतो, आणि समजा तो अतिशय सुखी आहे; 
त्याला काही चिंता नाही, व्यथा नाही, त्याची वृत्ती 
सर्दैव तुप्त आणि उल्हसित असते. हे चांगल्या 
जीवनाचे उदाहरण आहे असे आपण मानणार नाही. 
उलट त्याच्या आनंदी वृत्तीचे होणारे देन आप- 
त्य़ाला भयानक वाटेळ, कारण एक कर्ता, ज्ञाता 
हे त्याचे मानवी स्वरूपच ह्या जीवनातून उखडून 
निघालेले असते. अशी व्यवती माणूस उरलेली 
नसते. निरीक्षणाने, विचाराने आपल्या परिस्थितीचे 
स्वरूप ओळषणे, तिच्या संदर्भात आपल्या इच्छांचे 
समाधान करण्याचा प्रयत्न करणे, ह्यासाठी योजना 
आखणे आणि त्या पार पाडणे ही मानवी जीवनाची 
धाटणी, त्याचा ' अनिवार्य आकार आहे आणि 
मानवी मनाच्या स्वरूपावर, ह्या स्वरूपात अंतर्भत 
असलेल्या शक्‍ती आणि क्षमता यांच्यावर तो आधार- 
लेला आहे. मानवी जीवनाच्या ह्या अनिवार्य 
आकाराच्या संदर्भात हा आकार घडविणाऱ्या 
मूलभूत मन:शक्‍तींच्या स्वाभाविक सुरळित, 
व्यापारांच्या संदर्भात ' मनोविकृती ' ह्या संकल्पनेला 
अथ प्राप्त होतो आणि विकृत प्रवृत्ती किवा अनभव 
हा मूलतःच अनिष्ट असतो असा निर्णय करता येतो. 
भानवी जीवनाचा आणि म्हणून मानवी कल्याणाचा 


इहवाद, धर्म आणि नीती 


< चांगल्या मानवी जीवनाचा- एक अनिवाये असा 
आकार असतो हो “ ऑरिस्टॉटीलियन ' संकल्पना 
अनेक इहवादी नैतिक तत्त्ववेत्त्यांनी, उदा. सुखवादी 
उपयुक्‍ततावाद्यांनी, दृष्टिआड केली आहे ही गोष्ट 
खरी आहे. पण ह्यामुळे त्यांचे नीतिशास्त्र एकांगी 
व म्हणून विकृत झाले आहे असेच म्हटले पाहिजे. 
इहवाद्यांनी नीतिशास्त्रात उपयुक्ततावादी भूमिकाच 
स्वीकारली पाहिजे असे तार्किक बंधन त्यांच्यावर 
नाही. 

ह्या संदर्भात दीक्षितांनी इहवादी वैचारिक 
चौकटीत ठ्परक्तिस्वातंत्र्याचे एंक मूल्य म्हणून कोणते 
स्थान असू शकेल ह्याविषयी मांडलेल्या विचारांचा 
काही परामर्श धेणे योग्य ठरेल. दीक्षितांचे म्हणणे 
असे आहे की इहवादी भूमिकेश्रमाणे प्रत्येक व्यक्‍तीने 
आपल्पा ज्या काही इच्छा, प्रवृत्ती असतील त्या 
साऱ्यांचे समाधान करायचे असते. वेगवेगळ्या 
माणसांच्या प्रवृत्ती वेगवेगळ्या असु शकतील व 
म्हणून वेगवेगळ्या माणसांची साध्ये घेतली तर 
त्यांच्यात समान, एखाद्या वर्गवाचक तावाने ज्याचा 
निदेश करता येईल असे काही समान, आढळणारही 
नाही. तेव्हा, ' माणसाचे साध्य़ काय असावे ? ' ह्या 
प्रश्‍नाचे ' सत्यप्राप्ती, ' ' सौंदर्यास्त्राद ? ह्यासारखे 
विशिष्ट, त्या साध्याच्या आशयाचा निर्देश करणारे 
उत्तर इहवादी देऊ शकत नाही. व्यक्तित्व हेच 
अंतिम मूल्य आहे, स्वत:च्या व्यक्तित्वाचा जास्तीत 
जास्त विकास हेच साध्य आहे ह्यासारखे उत्तर 
त्याला देता येते किवा द्यावे लागत्ते आणि ह्या 
उत्तरात ह्या साध्पाच्य़ा आक्वययाविषयी काहीच 
सांगण्यात आलेले नसते. ' स्वतःच्या असतील त्या 
सर्वे इच्छांचे समाधान करा' एवढेच हे उत्तर सांगते. 
आता, ' व्यवितिस्वातंतरय हिच अंतिम मूल्य आहे ' 
ह्या शब्दांतही हे उत्तर मांडण्यात येते. पण हे 
शब्द वेगळे असले तरी उत्तराचा आशय तोच 
रहातो. स्वत:च्या असतील त्या सर्वे इच्छांचे समा- 
धान करणे हे माणसाचे अंतिम साध्य आहे” 
असाच ह्या वाक्‍्याचाही अर्थ असतो. ' स्वातंत्र्य हे 
अंतिम मूल्य आहे, तुम्ही स्वातंत्र्य प्राप्त करून 
घ्या' ह्याचा अर्थ “एखादी विशिष्ट इच्छा स्वरूवतः 
वाईट आहे म्हणून ती दडपून टाकण्याचे बंधन 
तुमच्यावर नाही, तुमच्या सवे. इच्छा तुप्त करा- 

न.भा. ३ 


१७ 


यला तुम्ही मोकळे आहात आणि त्या तृप्त कर- 
ण्यात तुमचे कल्याण असते, हे तुमचे अंतिम साध्य 
आहे किवा असणे योग्य आहे असा ” असतो. 
स्वातंत्र्य हे इहवाद्यांच्या मते एक विशिष्ट, स्वत:चा 
आशय असलेले, “ अनुभाव्य' असे मूल्य नसते. 
स्वत:च्या सवं इच्छांचे समाधान करणे हे जे इह- 
वादी मूल्य आहे त्याचाच निर्देश “ व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य 
ह्या शब्दानेही होतो. 

पण दौक्षितांच्या ह्या म्हणण्यात, (त्याचा मी 
बरोबर अर्थ लावला असेल तर, ) काही तरी घोटाळा 
आहे. समजा, व्यक्‍तीने तिच्या असतील त्या सर्व, 
किवा त्यांतील जास्तीत जास्त, इच्छांचे समाधान 
करण्यात तिचे कल्याण असते असे एखादा इहवादी' 
माततो. आता समजा, अ ह्या व्यक्‍तीच्या ठिकाणी 
एखादी विशिष्ट इच्छा ह्या क्षणी जागृत आहे पण 
तिचे समाधान तिने केले तर तिच्या अनेक भावी 
इच्छांचे समाधान करणे तिला अशक्य होणार आहे. 
असे असेल तरअने त्या इच्छेचे समाधान करणे हा 
मूखपणा किवा अविवेकर ठरेल पण समजा तिचे 
समाधान करण्याचा निर्णय अने घेतला आहे. ह्या 
परिस्थितीत अ ला हा निर्णेय अंमलात आणू न देणे, 
त्याची इच्छा तृप्त करायला त्याला प्रतिबंध करणे 
त्याच्या स्वतःच्या कल्ग्राणाच्या दृष्टोनेचे आवश्यक 
आहे. उलट त्याला त्याची ही इच्छा तृप्त करायला 
मोकळीक ठेवणे, स्वतःचे निर्णय घेण्याचे आणि ते 
अंमलात आणण्याचे त्याचे स्वातंत्र्य मान्य करणे 
तपाच्या कल्याणाला विघातक ठरेल. तेव्हा इहवादी 
अश्ली भूमिका घेऊ शकेलः व्यक्‍तीच्या ज्या काही 
इच्छा असतील त्यांतील जास्तीत जास्त इच्छाचे' 
समाधान होण्यात तिचे कल्याण असते. व्यक्ती जर 
अविवेकी असेल तर एखाद्या विशिष्ट इच्छेचे समा- 
धान केल्याने तिच्या इतर आणि भावी इच्छांच्या 
संदर्भात कोणकोणते अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणाम 
घडून येतील ह्याचे नीट आकलन तिला होणार 
नाही क्रिवा झाले तरी ह्या आकलनाला त्याचे योग्य 
ते महत्व देऊन, त्याला अनुसरून, त्या इच्छेचे समा- 
धान करण्याच्या बाबतीत योग्य तो निर्णय ती 
घेणार नाही. ह्यामुळे अशा व्यक्‍तीला स्वातंत्र्य देणे, 
आपण काय करावे हे ठरविण्याची आणि आपला 
ठराव अंमलात आणण्याची .मोकळीक तिला ठेवणे.- 


श्दः 


नवभारत 


मार्च, १९७९ 


तिच्या हिताच्या दृष्टीनेच हानिकारक ठरेल. उलट जे इ. विक्षिष्ट इच्छांप्रमाणे माणसांना वेगवेगळ्या 


शहाणे, तज्ज्ञ लोक असतील, कृत्यांचे समग्र आणि 
दुरगामी परिणाम काय होतील ह्याचे यथार्थ मोज- 
माप ज्यांना घेता येत असेल ते व्यक्‍तीने कोणत्या 
इच्छांचे किती प्रमाणात समाधान केले असता, 
कोणत्या इच्छांचे दमन केले असता तिच्या जास्तीत 
जास्त इच्छांचे समाधान होणे जास्तीत जास्त संभव- 
नौय ठरेल ह्याविषयीचे नियम घालून देऊ शकतील. 
आणि व्यक्तीला ह्या नियमांचे पालन करायला भाग 
पाडणे योग्य ठरेल, कारण ह्या नियमांचे पालन 
केल्याने व्यक्तीचे कल्याण साधले जाईल. असा 
विचार करणारा इहवादी व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य हे मूल्य 
म्हणून मान्य करणार नाही. उलट तो एक मोह 
आहे असे मानून त्याच्यापासून तो सावध राहील. 
दीक्षितांनी एके ठिकाणी ' धम हा ऑथॉरिटेरिअन 
म्हणजे हुकुमतवादी ( अधिकारवादी ) असतो. . .' 
असे म्हटले आहे. इहवादीही तितकेच अधिकारवादी 
असू शकतात. 

स्वातंत्र्य म्हणजे विशिष्ट क्षेत्रात व्यक्‍तीला जे 
करावेसे वाटते ते करण्याची तिला मोकळीक असणे, 
व्यक्तिजीवनाच्या त्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा, 
इप्रक्‍्तीच्या वर्तनाचे नियमन करण्याचा इतर कुणाला 
अधिकार नसणे आणि प्रत्यक्षात असा हस्तक्षेप 
क्रिवा नियमन न होणे असा जर स्वातंत्र्याचा अर्थ 
घेतला तर व्यक्‍तीला अश्या स्वातंत्र्याची इच्छा असू 
शकेल आणि हे स्वातंत्र्य एक विशिष्ट * अनुभाव्य * 
वस्तू आहे असे म्हणता येईल. ह्या प्रकारच्या 
स्वातंत्र्याचे वर्णन नकारी भाषेत, बाह्य हस्तक्षेपाचा 
किंवा नियंत्रणाचा अभाव, असे करावे लागते 
ही गोष्ट खरी आहे. पण म्हणून ही अभावात्मक 
परिस्थिती इच्छेचा विषय होऊ शकत नाही किंवा 
तिला व्यक्‍तीच्या दृष्टीने मूल्य असू शकत नाही 
असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. उदा. व्यक्‍तीला 
सुरक्षितता हवी असते आणि सुरक्षिततेचे वर्णनही 
नकारी भाषेत, अपाय होणार नाही किंवा संकट 
कोसळणार नाही अश्यी परिस्थिती अज्ञा भाषेत 
करावे लागते. पण म्हणून सुरक्षितता हा इच्छेचा 
एकं विशिष्ट विषय होऊ झुकत नाही किवा तिला 
मूल्य नसते असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा अन्नाची 
इच्छा, संपत्तीची इच्छा, प्रवास करण्याची इच्छा, 


क्षेत्रांतील स्वातंत्र्यांच्या इच्छाही असू शकतील 

आणि इतर इच्छांच्या बावतीत जे खरे असते तेच 

ह्या इच्छांच्या बाबतीतही असेल. म्हणजे ह्या 

इच्छांचा इतर इच्छांशी मेळ साधावा लागेल. इतर 

इच्छांच्या समाधानासाठी हा इच्छांना मुरड 

घालावी लागेल आणि हुधा इच्छांच्या समाधाना- 

साठी इतर इच्छांना मर्यादा घालावी लागेल. 

पण स्वातंत्र्याचा एक वेगळा, वरील अर्थाशी 

संबंधित पण वेगळा आणि नैतिक जीवनाच्या 
गाभ्याशी जाऊन भिडणारा असा अर्थ आहे. माणूस 
विवेकशील (7811011891 ) असतो ह्या म्हणण्याचा 
एक अथे असा की माणसाला स्वत:च्या हिताची 
कल्पना असते, आपले हित कशात आहेआणि ते 
कसे साधता येईल हे तो विचाराने ठरवू शकतो. 
माणूस ' स्वतःच एक साध्य ! असतो, ( झ्या 

भात 11 ॥1118९0]1 ) अशा शब्दांत माणसाविष- 
यीचे हे सत्य कधीकधी मांडले जाते. इतर प्राणी 
सुस्थितीत किंवा दुःस्थितीत असू शकतात आणि 
सुस्थितीशी संबंधित असलेले सुख-अनुकूल वेदना 
आणि दुःस्थितीश्ी संवंधित असलेले दु:ख-प्रतिकूल 
वेदना- ते अनुभवू शकतात. पण ही सुस्थिती किवा 
इु:स्थिती त्यांच्या ' स्वत:साठी ! नसते, ती इतरां- 
साठी असते. म्हणून ' स्वत:चे साध्य ' अश्ली कल्पना 
ते करू शकत नाहीत. आपल्या कल्याणाचे. ते 
* भाजन' बनू शकतात, “ साधक ? बनू शकत नाहीत. 
माणसाला स्वतःच्या हिताची कल्पना असते आणि 
स्वतःचे हित कह्यात आहे आणि ते कसे साधता 
येईल ह्याचा निर्णय तो करू शकतो हे ओळखणे, 

माणूस स्वत:च एक साध्य आहे हे ओळखणे म्हणजे 
स्वयंनिर्णयाचा, ' आत्मनिर्धारणा'चा ( 8०॥-त6(- 

भपणागद्वयठ ) त्यांचा अधिकार ओळखणे, 

स्वतंत्र कर्ता म्हणून त्याला असलेला विशिष्ट “दर्जा, ! 

त्याची * प्रतिष्ठा मान्य करणे. लहान मल हा 
केवळ एक अर्धामुर्धा माणूस असतो, त्याची विवेक- 
शक्‍ती पुर्णपणे विकसित झालेली नसते आणि म्हणून 

त्याचे कल्याण कशात आहे आणि ते साधण्यासाठी 

त्याने काय केले पाहिजे हे ठरविण्याची जबाबदारी 

इतरांवर, त्याच्या पालकांवर असते. एखाद्या प्रीढ 

माणसाला त्याचे खरेखुरे कल्याण कशात आहे; 


इहवाद, धर्म आणि नीती 


आणि ते काय केल्याने साधता येईल ह्याविषयीचा 
उपदेश किंवा मार्गदशन मी करू शकेन. पण असे 
केल्याने आपले कल्याण कशात आहे आणि ते कसे 
साधता येईल हे ओळखायला मी साहाय्य करीत 
असतो; अखेरीस ते त्याला ओळखावे लागते आणि 
ते त्याला ओळखता येते. ते ओळखायची त्याची 
क्षमता मी जर मान्य करीत नसेन, त्याला उपदेश 
न करता मी केवळ जर आदेश देत असेन तर मी 
त्याला लहान मुलाप्रमाणे वागवीत आहे, ' आत्म- 
निर्धारक कर्ता" हे त्याचे स्वरूपच मी नाकारीत आहे 
असा त्याचा अर्थ होईल, एखाद्या माणसाला जर मी 
पुरतेपणे गुलाम बनविलेले असेल, केवळ माझ्या 
आदेशांचे पालन करण्याची तेवढी कुत्ये तो करील, 
स्वत: होऊन कोणतेही कृत्य करणार नाही अशी 
व्यवस्था मी केली असेल तर त्याला केवळ एक 
साघन म्हणून मी वागवितो आहे, ' स्वतः साध्य 
असण्याचा त्याचा दर्जा मी नाकारला आहे 
असा त्याचा अर्थ होईल. समजा, त्या गुलामाचा 
मला लळा लागला, त्याला मी देत असलेले सवे 
आदेश त्याच्याच कल्याणाच्या दृष्टीने मी देऊ लागलो 
तरी मला आवडणाऱ्या एखाद्या पाळीव प्राण्यासारखे 
मी त्याला वागवीत आहे असे होईल, स्वतःचे निर्णय 
घेण्याचा त्याचा अधिकार जोपर्यंत मी मान्य करीत 
नाही तोपर्यंत एक माणूस म्हणून मी त्याला वागवीत 
नाही. माणसाची कृती त्याचा स्वतःचा निर्णय 
अंमलात आणीत असल्यामुळे, ती * आत्मनिर्धारित * 
असल्यामुळे ती त्याची स्वतःची कृती ठरते आणि 
तिच्याबद्दल तो नैतिक दृष्ट्या जवाबदार ठरतो. 
माणसाचे स्वातंत्र्य, स्वयंनिणेयाचा त्याचा अधिकार 
जर मी नाकारीत असेन तर स्वत:च्या कृत्यांविषयी 
जबाबदार असलेला एक नैतिक कर्ता हे त्याचे 
स्वररूपही मी नाकारीत असतो. 

स्वातंत्र्य, आत्मनिर्धारण, नैतिक जबाबदारी इ. 
संकल्पना इहवादी दृष्टिकोनात बसतात की नाही ? 
आपण वर पाहिले आहे त्याप्रमाणे मानवी प्रकृतीचे 
स्वरूप काय आहे, ह्या प्रकृतीत कोणत्या शक्‍ती 
आणि क्षमता आणि प्रेरणा आणि प्रवृत्ती अंतभूत 
आहेत ह्याविषयीचे निष्कर्ष मानवी अनुभव आणि 
मानवी कुती ह्यांचे निरीक्षण, चिंतन आणि विश्लेषण 
करूनच काढता येतील. निसर्गाविषयीची एक पूर्व- 


१९ 


कल्पना गृहीत धरायची उदा. निसर्गातील सर्वे 
घटना यांत्रिक कार्यकारण नियमांना अनुसरून घड- 
तात आणि माणूस निसर्गाचा भाग असल्यामुळे ह्या 
पुर्वकल्पनेच्या चौकटीत मानवी प्रकृती बंदिस्त 
करायची, ह्या पूर्वकल्पनेच्या चौकटीत मानवी प्रकु- 
तीचे निःशेष वर्णन करण्याचा प्रयत्न करायचा ही 
योग्य पद्धत नव्हे. मानवी प्रकृती समजून घेण्यासाठी 
साक्षात्‌ ह्या प्रकृतीपासुनच सुरवात केली पाहिजे, 
मानवी जीवनात मूर्त झालेल्या ह्या प्रकृतीच्या 
आविष्काराची सर्व अंगोपांगे न्याहाळली पाहिजेत, 
माणसांनी जे अनुभविळे आहे, भोगले आहे आणि 
घडविले आहे त्याचे आकलन केले पाहिजे आणि हे 
सारे शक्‍य व्हायचे असेल तर माणसाच्या ठिकाणी 
कोणत्या प्रवृती आणि शक्‍ती असल्या पाहिजेत ह्याचा 
निर्णय केला पाहिजे. ह्यातून मानवी प्रकृतीचे जे 
दर्शन आपल्याला होईल ते जर निसर्गाच्या स्वरूपा- 
विषयीच्या आपल्या काही कल्पनांशी विसंगत असेल 
तर ह्या कल्पनांना आवश्यक ती मुरड घातली 
पाहिजे किंवा त्यांचा अव्हेर केला पाहिजे. निसर्ग 
म्हणजे * जे आहे ते सर्वे! अशी जर निसर्गाची 
व्याख्या असेल तर माणूस अर्थात्‌ निसर्गाचा भाग 
आहे. पण माणूस जसा आहे तसा तो आहे आणि असा 
असलेला माणूस ज्याच्यात निर्माण होऊ शकतो 
किवा ( किंवा उत्क्रांत होऊ शकतो ) असाच निसर्ग 
आहे हे निमूटपणे मान्य केले पाहिजे. 

* स्वरूपतः चांगले जीवन ', ' जे स्वतःच चांगले 
असते असे जीवन? ही संकल्पना इहवादात बसत 
नाही हा दीक्षितांच्या भूमिकेचा एक भाग आहे. 
दुसरा भाग असा की ' शुभजीवन नावाचा काही 
जीवनप्रकार आहे. ... अत्युत्तम जीवनाची काही 
एक रीत आहे, जीवनाचे परमप्राप्तव्य म्हणून काही 
एक निश्‍चित गोष्ट आहे ' अशी धर्माची धारणा 
असते. ( पृ. ११, १२ ). पण धर्म जर असे मानीत 
असेल तर धर्माने स्वैरपणे किंवा निरंकुशपणे 
(9701797119 ) स्वीकारलेली ही भूमिका अस- 
णार नाही. ' शुभजीवतन असा एक जीवनप्रकार 
आहे' हा सामान्य सिद्धांत आणि 'अमुक एक जीवन- 
प्रकार शुभजीवन असते ' हा विशिष्ट सिद्धांत जर 
आपण स्वीकारीत असु तर त्याची काही कारणे 
असणार, आपण हे जे मानतो ते कोणत्यातरी 


२० 


आधारावर अधिष्ठित असणार. आता ह्याचा एक 
प्रकारचा आधार असा मांडता येईल : ज्या जीवन- 
प्रकारात मानवी प्रकृतीला तिचे खरेख्रे साफल्य 
लाभते, तिची खरीखुरी परिपूर्ती होते तो जीवन- 
प्रकार म्हणजे शुभजीवन. ( आपण वर पाहिल्या« 
प्रमाणे हा विचार इहवादी आणि धमंवादी ह्या 
दोहोंना समान आहे. ) आता एक विशिष्ट जीवन- 
प्रकार शुभजीवन असते हे मत जेव्हा धर्मवादी पुढे 
करतात तेव्हा मानवी प्रकृतीविषयीच्या एका 
विशिष्ट कल्पनेवर-दरशनावर-ते आधारलेले असते. 
म्हणजे इहवादी व धर्मवादी यांच्यामधील वाद मूलतः 
मानवी प्रकृतीविषयीच्या दोन भिन्न मतांमधील वाद 
आहे. धर्मवाद्यांचे म्हणणे असे राहील की मानवी 
प्रकृतीचे जे इहवादी दर्शन आहे ते एकांगी, खंडित 
असे दर्शन आहे. मानवी प्रकृतीमधील कित्येक मूल- 
भूत घटक ह्या दशंनातून वगळण्यात आलेले असतात. 
ह्यामुळे इहवादी ज्या जीवनप्रकाराचा शुभजीवन 
म्हणून पुरस्कार करतात त्याच्यात केवळ अशा 
छिन्न, अर्ध्यामुर्ध्या मातवी प्रकृतीचे साफल्य फार- 
तर सामावलेळे असते. समग्र मानवी प्रकृतीचे सर्वा- 
गीण साफल्य ह्या जीवनप्रकारात साधले जात नाही. 
शिवाय इहवादी शुभजीवनातून मानवी प्रकृतीतील 
ज्या घटकांना वगळण्यात आलेले असते ते मूलभूत 
महत्त्वाचे असतात आणि ज्या घटकांचा आदर कर- 
ण्यात आलेला असतो त्यांचे मानवी प्रकृतीतील स्थान 
दुट्य़रय, गौण असते. हे दुय्यम घटक मूलभूत घटकां- 
पासुन अलग केले असता त्यांचे जे स्वरूप असल्या- 
सारखे दिसते त्याच्याहून समग्र मानवी प्रकृतीच्या 
संदर्भात त्यांचे जे स्वरूप असते, मूलभूत घटकांशी 
असलेल्या त्यांच्या संबंधांनी त्यांचे जे स्वरूप 
सिद्ध झालेळे असते ते वेगळे असते. वस्तूच्या एका 
भागाला सबंध वस्तु मानल्याने आणि जे आधारित 
आहे त्य़ाला सारवंभोम मानल्याने मानवी प्रकृती- 
विषयीचे इहवादी दशन विकृत असते. ह्धामुळे ह्‌ 
वादी शुभजीवनात मानवी प्रकृतीचे जे साफल्य 
आढळून येते ते एकांगी तर असतेच, मानवी प्रकृती 
तीळ सर्वोच्च घटकांच्या साफल्याला तर त्याच्यात 
स्थान नसतेच, पण हे साफल्प़ काही अंशी विकृतही 
असते. शुभजीवनाच्या इहवादी कल्पनेचा असा 
निषेध धर्मवादी दृष्टीतून करता येईल. मानवी प्रकू- 


नवभारत 


मार्च, १९७९ 


तीच्या ह्या धर्मवादी दृष्टीला सोयीसाठी अतीतवादी 
(781180011061) दशन म्हणूया. 

ह्या संदर्भात एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, 
मानवी प्रकृतीविषयी जेव्हा आपण बोलत असतो 
तेव्हा ह्या बोलण्यात मानवी प्रकृतीचे विश्वात जे 
स्थान असेल त्याचा विचारही अंतर्भूत असतो. 
उदा. अज्ञी कल्पना कख्या की ईश्वर आहे, तो 
जगाचा तिर्माता आणि चालक आहे आणि मानवी 
आत्म्याचा आणि त्याचा एक विशिष्ट संबंध आहे. 
मानवी आत्म्याचा ईश्‍वराशी असलेला हा जो संबंध 
आहे तो मानवी प्रकृतीतील मूलभूत घटक आहे व 
म्हणून या संबंधाचा योग्य दिशेने जास्तीत जास्त 
परिपोष करण्यात मानवो प्रकृतीचे सर्वोच्च साफल्य 
असते. पण मानवी प्रकृतीतील इतर घटकही-उदा. 
शरीर आणि मन ईइवराकडूनच प्राप्त झालेले अस- 
तात, त्याही ईश्‍वराच्या ' देणग्या ' असतात आणि 
म्हणून त्यांच्या साफल्यालाही समग्र मानवी प्रकृतीच्या 
साफल्यात विधायव स्थान असते. मानघी प्रकृतीतील 
मूळमूत घटकाच्या साफल्याचे साधन म्हणून ह्या 
गौण घटकांच्या साफल्याला मूल्य असते आणि 
श्रिवाय ह्या गौण घटकांचे साफल्य मूलभूत घटकाच्या 
साफल्याशी जर सुसंगत असेल तर त्याला स्वत:चे 
असेही मूल्य असते. समग्र मानवी प्रकृतीच्या 
साफल्याविषयीचे हे संकल्पन मानवी प्रकृतीविषयीच्या 
एका संकल्पनेवर आधारलेले आहे आणि मानवी 
प्रकृतीच्या ह्या संकल्पनेत विश्वाचे एक दशन, मानवी 
प्रकृतीतीळ घटकांचे विश्‍वातील घटकांशी असलेल्या 
संबंधांविषयींचे काही संकल्पन अंतर्भूत आहे. 

सारांश, एक विशिष्ट जीवनपद्धती चांगळी, शुभ 
असते हा धमंवाद्यांचा दावा विश्वाचे स्वरूप, मानवी 
प्रकृतीचे स्वरूप, मानवाचे विश्‍बातीळ स्थान ह्या. 
विषयीच्या एका दर्शनावर आधारलेला असतो. तेव्हा 
ह्या दाव्याचे प्रामाण्य सिद्ध करण्यासाठी ह्या दशंनाचे 
प्रामाण्य सिद्ध करावे लागेल. पण एक विशिष्ट 
जीवनक्रम हाच स्वरूपतः: चांगला, शुभ जीवनक्रम 
असतो ह्या धर्मवाद्याच्या दाव्याचे प्रामाण्य वेगळ्या 
रीतीने सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करता येईल. धपं- 
वादी ज्याचा पुरस्कार करतो त्या जीवनक्रमाचा 
सोईसाठी * घापिक जीवनक्रम ' असा निदे 


रेंश करूया. 
आता असे म्हणता येईल की मानवी संस्कृतीत 


इहवाद, धर्म आणि नीती 


अनेक भन्न जीवनक्रम विकसित झालेले आढळतात. 
त्यांतील एका प्रकारच्या जीवनक्रमांना इहवादी 
जीवनक्रम म्हणूया आणि दुसर्‍या प्रकारच्या जीवन- 
क्रमांना धामिक जीवनक्रम म्हणूया. धर्मवाद्यांचा 
दावा असा आहे को माणसाला त्याचे खरेखुरे, 
टिकाऊ, सर्वांगीण आणि सर्वोच्च साफल्य धाभिक 
जीवनक्रमाद्राराच लाभते असा अनुभव आहे. ह्या वेग- 
वेगळ्या जीवनप्रकारांचे आंतून दर्शन घेतले असता, 
आणि विशेषतः त्यांना अनुसरून जगले असता 


धार्मिक जीवनक्रमच माणसाला सर्वोच्च आणि . 


स्थायी साफल्य प्राप्त करून देतो असा अनुभव येतो. 
धामिक जीवनक्रम हेच खरे शुभजीवन आहे हे मत 
विश्व आणि मानवी प्रकृती ह्यांच्याविषयीच्या कोण- 
त्याही पुर्वसंकल्पनेवर आता भाधारलेले नाही. ते 
प्रत्यक्ष त्या पद्धतीने जगण्याच्या अनुभवावर आधा र- 
लेले आहे. 

धमंवाद्यांच्या दाव्याचे प्रामाण्य पटवून देण्याचा 
हा दुसरा मार्गे दीक्षितांना आधिक पसंत आहे असे 
दिसते. ते म्हणतात “... ( जीवनाच्या ) कोणत्याही 
रीतीचे प्रामाण्य सिद्ध करण्याची पद्धत एकच आहे. 
ती म्हणजे त्या त्या रीतीने जगून दाखविणे. जी 
लोकमान्य होते, टिकून राहते ती सिद्ध झाली असे 
म्हणावयाचे, (पृ. १८) ह्या मार्गाचा अवलंब करा- 
य्रचा तर (१) धामिक जीवनक्रमाची, त्याला 
धार्मिक जीवनक्रम हे स्वरूप प्राप्त करून देणारी जी 
वैशिष्ट्ये असतील ती स्पष्ट करावी लागतील. (२ ) 
धाभिक जीवनक्रमात अंतभूत असलेले साफल्य इह- 
वादी जीवनक्रमाद्वारा लाभणार्‍्या साफल्याहून श्रेष्ठ 
असते हे दाखवून द्यावे लागेल, आणखी एक काम 
बौद्धिक समाधानासाठी करावे लागेल. ह्या स्वरू- 
पाच्या जीवनक्रमाद्वाराच माणसाला त्याचे खरेखुरे 
साफल्य लाभते ह्या वस्तुस्थितीत मानवी प्रकृती- 
विषयीची आणि विदववाविषयीची जी सत्ये अभिप्रेत 
(1701)160 ) असतील ती स्पष्ट करावी लागतील 
आणि विश्‍वाविषयीची जी सत्ये अन्य रीतींनी प्राप्त 
झालेली असतील-उदा. सर्वसामान्य अनुभवाने किवा 
वैज्ञानिक पद्धतीने-त्यांच्याशी ह्या सत्यांचा कसा मेळ 
घालता येईल ह्याचा विचार करावा लागेल, हे काम 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात येणारे काम आहे. 
पहिल्या मार्गाप्रमाणे मानवी प्रकृतिविषयीचे एक 


२१ 


विशिष्ट दर्शन आपल्याला ग्राह्य वाटते आणि त्याच्या* 
वर धामिक जीवनक्रमाचे प्रामाण्य आपण आधारतो. 
दुसर्‍या मार्गाप्रमाणे धामिक जीवनक्रमाचे श्रेष्ठत्व 
आपण साक्षात्‌ अनुभविलेले असते; धामिक माणूस 
ह्या मार्गाने जगण्यात गुंतलेला, रमलेला असतो. हा 
जीवनमागे सवंश्रेष्ठ, सर्वात अधिक फलदायी असतो. 
ह्यामध्ये मानवी प्रकृतीविषयीची आणि विवा 
विषयीची कोणती सत्ये ्गाभित आहेत ह्याचा शोध 
तत्त्ववेत्ता घेत असतो. 

आता ह्या दुसर्‍या मार्गाशी संबंधित असलेला 
कार्यकम सुसंगतपणे पार पाडायचा तर धार्मिक 
जीवनक्रमाचे जे वणंन आपण करू, धामिक जीवन- 
क्रमाला त्याचे विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करून देणाऱ्या 
त्याच्या विशेषांचे जे वर्णन करू त्याच्यात ईश्‍वर, 
ब्रह्म, ( शुद्ध ) आत्मा ( उदा. सांख्यांचा केवल 
पुरुष ), इ. अतीत (7811806161) पदार्थांचा 
-इहवादी ज्यांचे अस्तित्व अमान्य करील अज्ा 
अतीत पदार्थांचा- निर्देश येता कामा नये असे मला 
वाटते. धाभिक जीवनक्रमाचे वर्णन करताना ह्या 
जीवनक्रमात ज्या प्रेरणा, प्रवृत्ती, भावना अंतभूत 
असतात त्यांच्या विषयांचे अर्थात्‌ वर्णन करावे 
लागेल; आणि धामिक वृत्तीशी एकरूपता पावून, 
अश्या वृत्तीने जगणाऱ्या माणसाला त्याच्या प्रेरणा, 
भावना, इ. कशा जाणवतात त्याचे आतून वणेन 
करावे लागेल. पण ह्या प्रेरणांच्या, भावनांच्या 
विषयांचे वर्णन इहवादी व अतीतवादी ह्यांच्यामध्ये 
अपक्ष ठरतील अशा संकल्पनांच्या साहाय्याने करावे 
लागेल. नाहीतर मानवी प्रकृतीविषयीचे अतीतवादी 
दर्शन आपण अगोदरच स्वीकारलेले आहे असे 
होईल. पण आपल्याला मानवी प्रकृतीच्या अतीत- 
वादी दरशशेनाच्या सत्यतेवर धार्मिक जीवनक्रमाचे 
प्रामाण्य आधारायचे नसून धार्मिक जीवनक्रमाला 
अतुसरून जगण्याचा आंतरिक अनुभवच अधिक 
श्रेष्ठ, अधिक साफल्यदायी आहे हे दाखवून द्यायचे 
आहे. उदाहरणाने ही गोष्ट अधिक स्पष्ट होईल. 
धामिक जीवनात स्वार्थाचा पूर्णपणे लोप करण्याचा 
निकराचा प्रयत्न असतो, भूतमात्राविषयी आत्यंतिक 
जिव्हाळा असतो हे व्णेन इहवाद आणि अतीतवाद 
यांच्यामध्ये अपक्ष आहे. पण धामिक जीवनात परमे- 
इवराच्या इच्छेशी एकरूपता पावण्याचा प्रयत्न असतो. 


अविक 2:02 


८ 
"रढड तः 


श्र 


हे वर्णन असे अपक्ष नाही. ते परमेश्वराचे अस्तित्व 
गृहीत धरते आणि जर परमेश्‍वर नसेल तर धामिक 
जीवनाचे हे अंग व्यर्थ ठरेल. 

आता समजा धार्मिक जीवनाचे असे अपक्ष वर्णन 
आपण करू शकलो आणि धार्मिक जीवनक्रम इह- 
वादी जीवनक्रमाहून श्रेष्ठ कारण अधिक साफल्य- 
दायी आहे असे दाखवून देऊ शकलो तर इहृवाद्याला 
हा ' धाभिक ' जीवनक्रम स्वीकारायला कोणतीही 
अडचण भासायचे कारण नाही. अर्थात्‌ एखाद्या 
इहवाद्याने स्वीकारलेल्या जीवनक्रमापेक्षा ' धामिक ! 
जीवनक्रम जरी अधिक फलदायी असला तरी तो 
अधिक कठीणही असेल. पण ही व्यावहारिक अड- 
चण झाली. तत्त्वत: ' धामिक ' जीवनक्रम इह- 
वाद्याला उपलब्ध असलेल्या अनेक जीवनक्रमांतील 
एक जीवनक्रम- कदाचित्‌ आचरण करायला सर्वात 
अधिक कठीण पण साफल्याच्या दृष्टीने सर्वश्रेष्ठ 
असा जीवनक्रम- बततो. उदा. स्पिनोझाची तत्त्व- 
मीमांसा ( 11९8]101178108 ) आपल्याला मान्य 
नसली तरी स्पिनोझाने पुरस्कारलेला जीवनपंथ 
आपल्याला पूर्णपणे मान्य आहे असे वर्ट्रांड रसेल 
ह्यांनी म्हटले आहे. ् 

तेव्हा इहवादी जीवनपंथाहून ज्याला वेगळे 
काढता येईल अश्या वैशिष्ट्यपूर्ण धाभिक जीवन- 
पंथात अंतर्भूत असलेल्या प्रवृत्तीचे आणि भावनांचे 
वर्णन करताना अतीत पदार्थांचा निदेश करणे, 
अतीत पदार्थांच्या संदर्भातील ह्या प्रवृत्ती आणि 
भावना असतात हे ओळखणे अपरिहाय ठरते. तरी- 
सुद्धा आपल्या दुसऱ्या मार्गामध्ये सर्वसाधारणपणे 
असा एक पर्यायी उपमार्ग उपलब्ध रहातो. हा उप- 
मार्ग असा की धार्मिक जीवनपंथ हा एका धार्मिक 
दशंनाशी, मानवी प्रकती आणि विश्‍व ह्यांच्या- 
विषयीच्या अतीतवादी दशंनाशी निगडित असतो 
हे आपण मान्य करतो; ह्या जीवनपंथातील मध्य- 
वर्ती प्रवृत्ती व भावना यांचे विषय अतीत पदार्थ 
असतात ही गोष्ट आपण स्वीकारतो. धार्भिक जीवन- 
पंथाचे आतून वर्णन करायचे असेल तर हे दशन आणि 
त्याच्याशी निगडित असलेल्या प्रवृत्ती व भावना ह्या 
दोहोंचे आणि यांच्यामधील बंधाचे वर्णन करावे 
लागेल, ह्या दोहोची एकमेकापासुन फारकत करता 
येणार नाही. पण असे वर्णन केल्यानंतर हे दशन 


नवभारत 


मार्च, १९७९ 


शानदृष्ट्या प्रमाण आहे, एखादी वैज्ञानिक उप- 
पत्ती जशी वस्तूंचे यथाथ वर्णन करणारी व म्हणून 
प्रमाण आहे असे आपण मानतो तसेच हे दर्शनही 
प्रमाण आहे असा दावा आपण करीत नाही. हे 
दर्शन ज्ञानदृष्ट्या प्रमाण आहे, ते विश्वाचे आणि 
मानवी प्रकृतीचे आपल्याला यथार्थ ज्ञान देते 
आणि म्हणून त्याच्यावर आधारलेला जीवनक्रम 


प्रमाण आहे असा आपला दावा नसतो. त्या 
दर्शनाच्या “ सत्यतामूल्या'चा प्रश्‍न आपण स्थगित 
ठेवतो. आ 


पण केवळ ह्या जीवनक्रमात अनुस्यूत 
असलेल्या दर्शनाचे आणि ह्या दर्शनाशी निगडित 
असलेल्या प्रवृत्तीचे व भावनांचे वर्णन करतो. ह्या 
जीवनक्रमाचा पुरस्कार आपण करतो तो त्याच्या 
आंतरिक गुणवत्तेमुळे, ह्या रीतीने जगल्याने सर्वोच्च, 
सर्वांगीण आणि सखोल साफल्याचा जो अनुभव 
येतो त्याच्यामुळे, ह्याच्यापुढचे पाऊळ जर आपण 
टाकले तर ते कदाचित्‌ असे राहील : ज्याअर्थी ह्या 
स्वरूपाचे साफल्य प्राप्त करून देण्याचे सामथ्ये ह्या 
जीवनक्रपात आहे आणि अन्य कोणत्याही जीवन- 
क्रमात नाही त्याअर्थी ज्या दक्षंनावर हा जीवनक्रम 
आधारलेला आहे ते सत्य असले पाहिजे. हा 
युक्तिवाद अर्थात्‌ तपासून पहावा लागेल. 
दीक्षितांची भूमिका काहीशी ह्या ' उपमार्गा'च्या 
वळणाची आहे असे म्हणता येईल, ते म्हणतात, 
*... ईश्‍वर आहे ' या विधानातील ' आहे याचा 
अर्थ कसा करावयाचा ? ' मंगळ या ग्रहावर जीव- 
सृष्टी आहे या विधानातील * आहे ' या शब्दाच्या 
अर्थासारवाच तो करावयाचा काय? नाही असे 
मला म्हणावयाचे आहे. ' ईश्‍वर आहे हे विधान 
अस्तित्ववाची नसून ते क्रियाप्रेरक अथवा 


क्रियापर 
आहे. ते वस्तुतंत्र नसून पुरुषतंत्र आहे, ते निवेदक 
नसून विध्यथंक आहे मला वाटते. (पृ. १५). 
आणि पुढे, “ ईइववर आहे ' असे जेव्हा मी म्हणतो 
तेव्हा माझ्या विशिष्ट पातळीवरील जगण्याच्या 
काही एका रीतीचा, मूल्यांच्या एका संरचनेचा मी 
पुरस्कार करीत असतो ?' (पृ. १७). आता 


मूल्यांच्या ह्या संरचनेचे जे स्वरूप दीक्षितांनी 
दिग्दर्शित केळे आहे त्याप्रमाणे पाहाता ही मल्ये 
ईशवराशी 


निगडित आहेत हे उघड आहे. धामिक 
जीवनपंथाचे जे पहिले वैशिष्ट्य दीक्षि 


तांनी नमूद 


अनुक्रमणिका 


इहवाद, धर्म आणि नीती 


केले आहे ते म्ह्णजे नम्रता. ते म्हणतात, “ ईरवर- 
निष्ठांच्या नम्नतेचे बौद्धिक समर्थन कसे करावयाचे ? 
कदाचित्‌ असे म्हणता येईल; ' काय योग्य आणि 
काय अयोग्य यांविषयीचे सत्य व्यक्‍्तिनिरवेक्ष असते. 
ते जसे माझ्या बाजूला असू शकते तसे माझ्या 
विरोधकाच्या वाजूलाही असणे शक्‍य आहे, म्हणून 
माझेच खरे अशी आग्रहौ भूमिका सोडून मला 
नम्नताच स्वीकारली पाहिजे. ' या बौद्धिक भूमिकेस 
भावनेची झिलई दिली की ईश्‍वरनिष्ठाची हरिशरणता 
तयार होते. ईइवरनिष्ठ स्वतःशी म्हणेल, “ कोण 
चांगला आणि कोण वाईट, कोणाचे बरोबर 
आणि कोणाचे चूक याचा न्याय करणारा मी 
कोण ? ते काम ईश्‍वर करेल, मला माझा अहंकार 
त्याच्या चरणाशी विसजित करू दे.” आता, सत्य 
व्यक्‍्तिनिरपेक्ष असते, मला जे सत्य वाटते ते सत्य 
नसणे शक्‍य आहे, तेव्हा माझ्या मतांच्या] सत्यते- 
विषयी मी आग्रह धरता कामा नये, नम्रता धारण 
केली पाहिजे, माझ्या मतांचे सदैव परीक्षण करा- 
यला तयार असले पाहिजे, त्यांचे परीक्षण करण्याचा 
इतरांचा अधिकार मनोमन मान्य केला पाहिजे, 
त्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची गंभीरपणे 
दखल घेतली पाहिजे हे इहवादीही मान्य करील. पण 
दीक्षितांना अभिप्रेत असलेली धामिक नम्रता ह्या 
नभ्रतेहून वेगळी आहे. सत्य काय आहे ह्याचा निर्णय 
करण्याचे काम धार्मिक माणूस ईडवरावर सोपवितो. 
इहवाद्याच्या नम्रतेचा आशय एवढाच असतो की 
सत्याचा शोध घेताना व्यक्‍तीने स्वतःच्या मताविष- 
यीची आग्रही वृत्ती सोडून दिली पाहिजे, आपले पूर्व 
ग्रह, अभिनिवेश इ. गोष्टी बाजूला सारून सत्य काय 
आहे ह्याचा निर्णय केला पाहिजे. पण हा निणेय कर- 
ण्याची जबाबदारी आपली आणि इतर माणसांची आहे 
हे तो नाकारीत नाही. उलट दीक्षितांच्या म्हणण्या- 
प्रमाणे ईश्वरनिष्ठाच्या नम्रतेमध्ये असे अभिप्रेत 
असते की सत्य काय आहे ह्याचा निर्णय करण्याचा 
अधिकार त्याचा नसतो, हे काम त्याने ईश्‍वरावर 
सोपविलेले असते. आता ही जर केवळ एक बोल- 
ण्याची रीत नसेल, गंभीरपणे धारण केलेली वृत्ती 
असेल तर सत्य काय आहे ह्याचा निर्णय करणारी, 
माणसांपलीकडची अज्ली एक शक्‍ती आहे आणि 
माणसाच्या कल्यांणापुरते जेवढे सत्य त्याला आव- 


ऱ्ऱे 


इयक असते तेवढे निदान ती त्याला उपलब्ध करून 
देते ह्या श्रद्धेवर ती आधारलेली असली पाहिजे. 
ह्यामुळे, € ईइवर आहे ' हे विधान अस्तित्ववाची, 
निवेदक नसून विध्यथक आहे, काय आहे हे सांग- 
ण्याचे त्याचे प्रयोजन नसते, माणसाने कसे जगावे हे 
सांगणे हे त्याचे प्रयोजन असते असे जेव्हा दीक्षित 
म्हणतात तेव्हा त्यांचे हे विधान काहीसे दिशाभूल 
करणारे ठरते. कारण ज्या जीवनमार्गाचा पुरस्कार 
हे विधान करते तो जीवनमार्ग ईवर आहे ह्या 
श्रद्धेवर आधारलेला आहे. श्रद्धेचे हे अधिष्ठान 
काढून घेतले तर हा जीवनमार्ग फोल ठरेल. एखाद्या 
माणसाने काही कारणाने ही श्रद्धा जर गमावली 
तर ह्या जीवनमार्गाने त्याला जगताच येणार नाही. 

तेव्हा “ । ईदवर आहे ' हे विधान अस्तित्ववाची 
नाही ” असे जेव्हा दीक्षित म्हणतात तेव्हा त्याचा 
अर्थ असा घ्यावा लागेल १ * ईइवर आहे हे विधान 
* पृथ्वी गोल आहे? ह्या विधानासारखे केवळ वस्तु- 
स्थितिवाचक विधान नाही. ' ईश्वर आहे' हें 
विधान जो माणूस स्वीकारतो तो एका विशिष्ट 
रीतीने जगतो. एखाद्या माणसाने हें विधान किती 
मन:पुर्वक स्वीकारले आहे ह्याची कसोटी तो ह्या 
रीतीने किती मनःपूर्वक जगतो ह्याच्यात शोधली 
पाहिजे. “ ईश्‍वर आहे ही श्रद्धा आणि एक विशिष्ट 
जीवनमार्ग अनुसरणे ह्या दोहोची फारकत करता 
येणार नाही; त्या दोहोमध्ये ताकिक बंध आहे. 
एवढे म्हणणे मान्य होण्यासारखे आहे. पण पुढे असे 
म्हटले पाहिजे की हा जीवनमार्ग ईश्‍वर आहे ह्या 
श्रद्धेवर आधारलेला आहे. ईइवराचा निदेश केल्या- 
शिवाय ह्या जीवनमार्गाचे वर्णत करता येणार नाही 
आणि साधकाची ह्या जीवनमार्गावरील निष्ठा 
ईइवर आहे ह्या त्याच्या श्रद्धेरर आधारलेली असते. 
ज्या माणसाला 'भूत' ही संकल्पना नाही त्याला 
“* भूतांची भीती बाळग ' असे सांगितले तर त्याचा 
अ्थंच कळणार नाही आणि “भूते आहेत' असा जर 
एखाद्याचा विश्‍वास खरोखरीच नसेल तर त्याला 
भूतांची भीती वाटणार नाही. तेव्हा आपण वर 
सुचविल्याप्रमाणे दीक्षित फार तर असे म्हणू शकतील 
को ईश्‍वरावरील श्रद्धा हा जरी धामिक जीवनक्रमाचा 
अविच्छेद्य भाग असला तरी ही श्रद्धा सत्य असल्या- 
मुळे हा जीवनक्रम स्वीकारा अशी धामिक माणसाची 


श्छ 


भूमिका नसते. ह्या श्रद्धेच्या ज्ञानात्मक प्रामाण्याचा, 
तिच्या ' सत्यतामूल्या'चा प्रश्‍न वाजूला सारून आपण 
असे म्हणू शकतो की ह्या जीवनक्रमाच्या आंतरिक 
गुणवत्तमुळे तो प्रमाण ठरतो. ह्या अर्थाने ' ईश्‍वर 
आहे? हे विधान अश्तित्ववाची नाही. म्हणजे ते सत्य 
आहे की नाही हा प्रश्‍न गैरलागू आहे. ह्या विघानात 
व्यक्‍त होणार्‍या श्रद्धेर आधारलेला जीवनक्रम 
माणसाला सर्वोच्च साफल्य देणारा व म्हणून प्रमाण 
आहे की नाही हा खरा प्रश्‍न आहे. 

ह्या संदर्भात तीन मुद्दे विचारात घेणे योग्य 
ठरेल. (१) धार्मिक जीवनक्रम असा एक विशिष्ट 
जीवनक्रम आहे असे दीक्षित मानतात असे दिसते. पण 
ज्यांना धाभिक जीवनक्रम असे यथार्थपणे म्हणता 
येईल असे अनेक भिन्न जीवनक्रम आहेत आणि त्यातील 
प्रत्येकामध्ये एक विशिष्ट अतीतवादी दर्शन अध्याहूत 
असतें-भिन्न धामिक जीवनक्रम भिन्न दर्शनांवर आधार- 
केळे असतात असे दिसुन येते. भारतीय आध्यात्मिक 
परंपरा घेतली तर तिच्यात निदान तीन भिन्न धामिक 
जीवनक्रम प्रचलित असल्याचे भाढळून येते. जगाचा 
चालक आणि अन्तर्पामी असलेला ईइवर मानणारा 
भक्तिमार्ग, भ्नह्म हेच अंतिम सत्‌ आहे आणि इतर सवं 
माया आहे असे मानणारा अद्वैतपंथ आणि व्यक्‍ती- 
गणिक भिन्न, केवल आत्मा किंवा “ पुरुष ! असतो, 
आणि पुरुष आणि प्रकृती ही भिन्न तत्त्वे आहेत 
असे मानणारा सांख्य पंथ, ह्या तीन जीवनमार्गात 
महत्वाची साम्प़े आहेत आणि महत्वाचे भेदही आहेत. 
हे भेद ह्या विचारपंथात अध्याहृत असलेल्य़ा 
दर्शनांमधील भेद आहेत आणि ह्या दार्शनिक 
भेंदांशी अनुरूप असे प्रवृत्ती व भावना यांच्यामधील 
भेदही ह्या जीवनपंथात आढळतात. उदा. माणसाचे 
मन आणि शरोर जिच्यात समाविष्ट असतात अशी 
प्रकृती एका बाजूला आणि शुद्ध पुरुष दुसर्‍या 
बाजूला अली दोन भिन्न एकमेकांना परकी असलेली 
तत्त्वे आहेत असे मानले आणि पुरुषाने आपले 
शुद्ध, केवल स्वरूप प्राप्त करून घेणे हे त्याचे अंतिम 
साध्य असते असे मानले तर अखेरीस सर्वच मानसिक 
आणि शारीरिक प्रेरणांपासूुन निवृत्त होणे हे 
माणसाचे महत्त्वाचे साध्प़ बनते. तेव्हा सांख्य दर्शना- 
वर निवृत्तिमार्ग किवा संन्यासमार्ग आधारळेला 
महे; ह्या दरशनापासुन संन्यासमार्ग निष्पन्न होतो. 


नवभारत 


मार्च, १९७९ 


उलट हे सर्वे जग ईइवराने व्यापलेले आहे, ईश्‍वर 
सवे प्राण्यांचा अंतर्यामी आहे असे मानले तर 
ह्या द्शेनावर आधारलेल्या जीवनपंथात सांख्यांना 
अभिप्रेत असलेल्या निवृत्तीला स्थान असू शकत 
नाही. भक्‍्तिमार्गाच्या दृष्टीने ईश्‍वराशी एकरूपता 
साधण्यात ज्या गोष्टी आड येतील त्यांच्यापासूनच 
निवृत्त व्हायचे असते. पण साधकाने ईइवराजी 
एकरूपता साधल्यानंतरही त्याचे ईर्वराशी व इतर 
आत्म्पांशी संवंध रहातातच. ह्या संबंधांच्या अनुभ- 
वातच त्याचे परमोच्च श्रेय असते, उलट सांख्यांच्या 
दृष्टीने इतरांशी असलेले सर्व संबंध वर्ज्य करून 
स्वतःचे एकाकी, शुद्ध स्वरूप प्राप्त करून घेण्यात 
व्यक्तीचे परम श्रेय नसते, हे परस्पराहून कितीतरी 
भिन्न असे जगण्याचे दोन पंथ आहेत. 

सारांश, एका बाजूला धामिक जीवनपंथ आणि 
दुसऱ्या बाजूला इहवादी जोवनपंथ असे दोन पंथ 
आपल्यापुढे असतात आणि त्यांच्यातून आपल्याला 
एकाची निवड करायची असते अशी आपली परि- 
स्थिती नसते. आपल्य़ापुढे अनेक भिन्न धाभिक 
जीवनपंथ असतात आणि इहवादी वळणाचेही अनेक 
भिन्न जीवनपंथ मानवी संस्कृतीत विकसित झाले 
आहेत. उदा. एपिकक्‍युरसचा पंथ. आपल्या गरजांचा 
शक्‍य तितका संकोच करून बाह्य परिस्थितीवरील 
आपले अवलंबित्व शक्‍य तितके कमी करणे, चित्त 
* समधात' ठेवणे आणि इतराशी जोडलेल्या मैत्रीच्या 
संवंधांच्या आनंदाचे सेवन करणे अशा रीतीने जग- 
ण्याची ही रीत आहे. उलट आपल्या सामाजिक 
कतेव्यांना वाहून घेणे, ही कर्तव्ये पार पाडण्याची 
पूवेतयारी म्हणून आवश्यक ते गुण स्वत:मध्ये बाणवून 
घेणे, ह्यासाठी व कतंव्ये पार पाडण्यासाठी म्हणून 
एका शिस्तीचे पालन करणे आणि आपली क्तंव्ये 
चोखपणे नाणि कार्यक्षमतेने पार पाडण्यात जीवनाचे 
सर्वोच्च सार्थक मानणे असाही जीवनपंथ रोमंन 
आणि ब्रिटिश साम्राज्यांत प्रचलित होता. 

(२) दुसरा मुद्दा असा. आपल्यापुढे हे जे 
अनेक इहवादी आणि धाभिक जीवनपंथ उभे आहेत 
त्यांतील कोणता जीवनपंथ सर्वात अधिक ' प्रमाण ! 
आहे हे ठरविण्याची रीत कोणती ? ह्या प्रश्‍नाचे 
दोक्षितांनी दिटेळे उत्तर अतिशय त्रोटक झाडे. 
जगण्याच्या इहवांदी आणि .धामिक अशा दोन 


इहवाद, धर्म आणि नीती 


रीतींचा निदेश करून ते म्हणतात, “ यांपैकी कोण- 
त्याही रीतीचे प्रामाण्य सिद्ध करण्याची पद्धत एकच 
आहे. ती म्हणजे त्या त्या रीतीने जगून दाखविणे. 
जी लोकमान्य होते, टिकून राहते ती सिद्ध झाली 
असे म्हणावयाचे. ' (पृ १८ ) ह्या म्हणण्याचा 
अथ ज्या रीतीला अनुसरून जगले असता व्यक्‍तीला 
अधिक साफल्य लाभते ती रीत अधिक प्रमाण असा 
मी घेतला आहे. पण त्याचा अधिक कठोर अथंही 
घेता येईल. एखादी रीत टिकून रहात नाही ह्याचा 
अर्थ त्या रीतीला अनुसरून जगतांच येत नाही, 
सबंध जीवन व्यतीत करता येत नाही असा घेता 
येईल. एखाद्या मनःस्थितीत त्या रीतीने जगावे असे 
वाटेल पण जगण्याची ती रीत स्थायी नसते. प्रत्य 
क्षात तसे फार काळ जगता येत नाही असे आप- 
ल्याला आढळून येते. आता ह्या अर्थाने जगण्याची 
इहवादी रीत ' टिकून ' रहात नाही असे म्हणता 
येणार नाही. सबंध जीवन इहवादी रीतीने समा- 
धानाने आणि साफल्याने जगलेल्या अनेक व्यक्तींची 
उदाहरणे देता येतील. 

तेव्हा जो जीवनक्रम अधिक साफल्यदायी तो 
अधिक प्रमाण अशी भूमिका स्वीकारावी लागते. 
पण दोन भिन्न जीवनक्रमांतील कोणता जीवनक्रम 
अधिक साफल्यदायी आहे हे कसे ठरविता येईल? 
तटस्थ निरीक्षणाने दोन भिन्न जीवनक्रमांची तुलना 
करावी आणि निर्णय द्यावा हा मार्ग होऊ 
शकणार नाही. कारण ज्या साफल्यांची तुलना 
करायची आहे ती निष्ठेने वेगवेगळया जीवन- 
मार्गांना अनुसरून जगण्यातून अनुभवायची साफल्ये 
आहेत; बाहेरून त्यांचे निरीक्षण करण्याने त्यांची 
यथाथ कल्पना येणार नाही. एकाच व्यक्‍तीने 
वेगवेगळ्या जीवनमार्गांना अनुसरून जगून पहावे 
आणि लाभणाऱ्या साफल्यांची तुलना करावी ही 
सूचना थिल्लर ठरेल. एखाद्या जीवनमार्गाला 
अनुसरून असे प्रायोगिक जीवन जगता येणार नाही. 
ते एक नाटक ठरेल. एखाद्या जीवनमार्गांने जगणे 
म्हणजे निष्ठेने त्या जीवनमार्गांचा स्वीकार करून 
जगणे. निष्ठा अशी हवी तेव्हा बदलता येणार 
नाही. शिवाय एखाद्या जीवनमार्गांवरील निष्ठा 
एका विक्िष्ट दर्शनावर आधारलेली असते हे 
आपण पाहिले आहे. एका जीवनमार्गांच्या संदर्भात 

त.भा. ई 


ऱ्ण्‌ 


जे बहुमोल साफल्य ठरेल त्याचा दुसऱ्या जीवन- 
निष्ठेच्या आणि संबंधित दश्ंनाच्या दृष्टिकोनातून 
वेगळाच अर्थ लावला जाईल. ईरवरनिष्ठाला जीवनात 
एका खोल शांतीचा, जे आहे, जे घडते त्या साऱ्याचा 
शांतपणे स्वीकार करण्याचा जो अनुभव येतो 
त्याला ह्या जीवनमार्गात अतिशय मूल्य असते. 
पण माक्‍पंवादी दर्शनाच्या आणि जीवन निष्ठेच्या 
दृष्टीने, मानवी इतिहासाचा माक्‍संवादी जो अर्थ 
लावतो आणि व्यक्‍तिजीवनाचे जे प्रयोजन तो 
स्वीकारतो त्याच्या दृष्टीने ही शांती म्हणजे मोह 
आणि कतंव्यच्युती ठरते. 

(३) तिसरा मुद्दा असा कौ विशिष्ट जीवन- 
मार्ग ज्या दशशंनावर, श्रद्धेर आधारलेला असतो 
तिच्या सत्यतेच्या प्रश्‍नाला कधी ना कधी तोंड 
द्यावेच लागेल; ह्या प्रश्‍नाची काही व्यवस्था 
लावावीच लागेल. विश्वाचे इहवादी दशन आणि 
धाभिक दर्मंन या दोहोंच्याही बाबतीत अर्थात्‌ हा 
प्रश्‍न उद्‌भवतो ' विज्ञानाचा संबंध वस्तुस्थितीशी 
म्हणजे तथ्यांशी ( 1808 ) असतो. पण धर्माचा 
संबंध मूल्यांशी असतो. .. कृतार्थ जीवनाचा अनुभव 
आणून देणे हे धर्माचे कार्यक्षेत्र आहे... त्या दोघांचा 
एकमेकाला स्पर्श होत नाही व म्हणून त्यांच्यात 
संघषे संभवत नाही. ' असे दीक्षितांनी म्हटले आहे. 
पण एवढे म्हणणे पुरेसे नाही. धर्माचा संबंध ज्या 
मूल्यांशी असतो ती विश्‍व आणि मानवी प्रकृती 
यांविषयीच्या एका दर्शनावर आधारलेली असतात. 
आणि हे दर्शन, दशन असल्यामुळे सत्यतेचा दावा 
करीत असते. ह्या दाव्याची योग्यायोग्यता ठरवि- 
ण्याची रीत कोणती ? वैज्ञानिक सत्याचा, वस्तुस्थिति- 
वाचक सत्याचा आणि दाशेनिक सत्याचा परस्पर- 
संबंध काय असतो ? दाक्निक सत्य कोणत्या अर्थाने 
सत्य असते ? ते स्वीकाराहे किवा त्याज्य कशावरून 
ठरते ? हे प्रश्‍न डावलून चालणार नाही. 

शेवटी दीक्षितांनी उपस्थित केलेल्या एका मुद्याचा 
विचार करून हा लांबलेला लेख संपवू. हा मुद्दा 
असा की “मी माझे क्तंव्य का करावे? ' या 
प्रनाचे उत्तर इहवादाला देता येत नाही. पण 
धर्माला याचे उत्तर देता येते. धर्माकडून मिळणारे. 
हे उत्तर असे : प्राप्तव्य आणि कतंव्य यांच्यांत भेद 
केला पाहिजे. प्राप्तव्य म्हणजे मला जे हवे असते ते 


२ 


कततंव्य इतरांसंबंधी असते, इतरांच्या हिताच्या 
दृष्टीने मी जे करणे योग्य असते आणि माझ्यावर 
बंधनकारक असते ते. माझे जे प्राप्तव्य असते, मला 
जे हवे असते ते साधण्यासाठी मी स्वाभाविकपण 
कृती करतो. पण “ इतरांच्या हितासाठी मी काही का 
करावे, अनेकदा माझे हित बाजूला सारून ते मी 
'का करावे ? ' असा प्रश्‍न पुढे येतो. आता, माझी 
वृत्ती जेव्हा खरीखुरी धामिक वृत्ती असते तेव्हा 
माझ्या अहंकाराचा पूर्ण लोप झालेला असतो आणि 
मला * माझ्या एका अश्या स्वरूपाची जाणीव होते 
की त्याच्या अपेक्षेने कतंव्य हे प्राप्तव्यच ठरते. 
मी माझे कर्तव्य का करावे अश्ञी समस्याच उरत 
नाही. ' ( पृ. २४) ह्या अवस्थेमध्ये * माणसाच्या 
अंतर्यामी असलेली विशुद्ध कतंव्यप्रेरणा जागी होते * 
असे तिचे दीक्षितांनी वर्णन केले आहे. 


पण ह्या म्हणण्यात काहीतरी घोटाळा आहे असे 
मला वाटते. कतंव्य म्हणजे मला जे करायला हवे 
असो नसो इतरांच्या हिताच्या दृष्टीने जे करणे 
माझ्यावर बंधनकारक असते ते. आता समजा माझी 
धामिक वृत्ती पुणंपणे विशुद्ध झाली आहे वमी 
अद्या अवस्थेला पोचलो आहे कौ तिच्यात माझे 
कतंव्य हे माझे प्राप्तव्य ठरते. ह्याचा अर्थ असा 
होतो को इतरांच्या हिताच्या दृष्टीने जे कृत्य मी 
करणे योग्य आहे तेच माझे प्राप्तव्य आहे, तेच 
मला करावेसे वाटते व म्हणून ते मी स्वाभा! विकपणे 
करतो. आता ह्या अवस्थेचे योग्य वर्णन असे 
होईल की तिच्यात माझे कर्तव्य असे काही उरत 


नवभारत 


माच, १९७९ 


नाही, मला करावेसे वाटत असो नसो, जे करणे 
माझ्यावर बंधनकारक आहे असे कृत्य उरत नाहो, 
तिच्यात फक्त प्राप्तव्य उरते; फक्‍त हे प्राप्तव्य 
म्हणजे मी जर ह्या अवस्थेत नसतो तर जे 
माझे कततंव्य ठरले असते तेच असते. तेव्हा ह्या 
अवस्थेत विशुद्ध कतंव्यप्रेरणा जागी होते असे 
तिचे वर्णन करणे योग्य नाही, तर ह्या अवस्थेत 
कतंव्य ह्या संकल्पनेचा लोप होतो असे म्हटले 
पाहिजे; पण ह्या बरोबर अन्य अवस्थेत जी 
कतंव्ये ठरली असती ती ह्या अवस्थेत प्राप्तव्ये 
बनलेली असतात असेही म्हटले पाहिजे. पण जो 
साधक आहे आणि सिद्ध नाही, कततंव्ये प्राप्तव्ये 
बनण्याच्या अवस्थेला जो पोचलेला नाही, ज्याच्या 
कतव्यांत आणि प्राप्तव्यांत भेद आहे त्याने आपले 
कतंव्य का करावे ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर धर्मवादी काय 
देईल. हे उत्तर काहीसे असे राहील की तु आपले 
कतंव्य करणे योग्य आहे कारण तुला जे कतेव्य़ 
म्हणून भासते, बंधनकारक म्हणून भासते ते तुझ्या 
खऱ्याखुऱ्या स्वरूपाच्या दृष्टीने प्राप्तव्यच आहे. पण 
ह्या उत्तराने प्रश्‍न सुटत नाही कारण आता, ह्या 
क्षणी जेव्हा मला कूती करणे प्राप्त आहे तेव्हा माझे, 
कतंब्य हे माझे प्राप्तव्य नाही. माझे प्राप्तव्य, म्हणजे 
जे मला करावेसे वाटते आणि जे मी स्वाभाविकपणे 
करीन त्याच्यात आणि इतरांच्या हिताच्या दृष्टीने 
जे करणे माझ्यावर बंधनकारक आहे त्याच्यात भेद 
आहे. मग ह्या क्षणी मी माझे कर्तव्य का करावे ? 


हा जेवढा इहवाद्यांपुढे प्रश्‍न आहे तेवढाच धर्मवाद्यां- 
पुढेही आहे. 


८) ८-2 अड 


"करखगघड निघत 
दह की र 


१001५: 


प्रभाकर पाध्ये 


परात्मता ! (पूर्वाध ) 


माणूस म्हणजे सामाजिक प्राणी ही माक्‍संची 
कल्पना आपण गेल्या अंकात तपासली व ती थोडी 
सदोषही ठरविली. पण माणसाला सामाजिक प्राणी 
म्हणायला माक्‍संपाशी सबळ कारणे होती. मानवाचे 
निसर्गाक्षी जे नाते असते तिकडे माक्‍संने आवर्जून 
लक्ष दिले. माणसाच्या या मूलभूत नात्यातूनच 
त्याची सामाजिकता निर्माण होते. निसर्गाचा अंश 
आत्मसात करूनच माणसाला जगावे लागते. ज्या 
जीवनतृष्णेने त्याला खोलवर ग्रासलेले असते तिचे 
शमन निसर्गाचा अंश आत्मसात केल्यानेच होते. 
निसर्गाचा अंश आत्मसात करण्यासाठी श्रम करावे 
लागतात. त्यासाठी इतरांशी सहकाय करावे लागते. 
खरे म्हणजे हे सहकाय माणसाच्या पाचवीसच 
पूजलेले असते. माणूस जन्माला येतो, त्यापुर्वी गर्भात 
वाढतो तोच मुळी आईच्या सहकार्याने. माणूस 
इतरांच्या संगतीत जन्मतो, इतरांत वाढतो. इतरांत 
जगतो. अगदी प्रारंभापासुन त्याचे अस्तित्व समाजा- 
तच असते. अलिप्त अस्तित्व नव्हे तर चांगले क्रिया- 
शील अस्तित्व. आपली बोधना ( ])९'०९] 1011) 
सुद्धा सामाजिकतेने संस्कारित झालेली असते. वैज्ञा- 
निकांनी आता असे दाखवून दिले आहे की आपली 
ज्ञानेंद्रियेसुद्धा आपल्या अनुभवाने संस्कारित झालेली 
असतात. आणि आपला बराचसा अनुभव सामा- 
जिकच असतो. म्हणजे आपली जाणच मुळात 
सामाजिक असते असे म्हणायला हवे. आणि त्यामुळे 
आपले व्यक्तित्व समाजाने संस्कारलेले असते. 

पण श्रम हे सामाजिक सहकार्यांचे खरे साधन 
असते किवा खरा आविष्कार असतो. श्रम केल्या- 
खेरीज जगता येत नाही. आणि ते अलिप्तपणे, 
एकलेपणाने, इतरांशी संपर्क न साधता करता येत 
नाहीत. समाजाचे ते सामुदायिक श्रम सारखे सुरू 


असतात त्यात या ना त्या प्रकाराने सहभागी होऊ- 
नच माणसाला जगावे लागते. माणूस अगदी प्राथ- 
मिक मकेटसमान अवस्थेत असताना झाडावरचे फळ 
एकट्याने तोडून खाणे त्याला शक्‍य होते, पण ही 
अवस्था मागे पडली, माणूस शिकारी बनला, शेतकरी 
बनला, कारागीर बनळा, कामकरी बनला आणि 
त्याला मानवाच्या सामुदायिक श्रमयज्ञात स्वतःच्या 
परिश्रमाची आहुती देणे अपरिहार्य झाले. श्रमामुळे 
माणूस सामाजिक तर बनतोच, पण त्याला त्यामुळे 
आपल्या सामाजिकतेची प्रतीती येते. ही सामाजिकता 
म्हणजे माणसाची व दिवकता, त्यांच्या स्वातंत्र्याची 
खूण, असे मासं सांगतो. हा हेगेलियन युक्तिवाद 
जरा बाजूला ठेवला, तरी श्रम ही जीवनाची अट 
असल्यामुळे श्रम करणे हा माणसाचा स्वभाव बनतो. 
विज्षेष म्हणजे श्रम करण्याने माणसाचे आत्मविकसन 
होते. मानवत्वाचीच त्याला प्रतीती येते. श्रमांमुळे 
आणि श्रमांसाठी सहकाय आणि सहकार्यातून 
मानेवत्वाची प्रतीती मिळते. ही खरोखर एक 
आंतरिक समाधान देणारी आत्मप्रतीती असते. 
पण आत्मप्रतीतीत अहम्‌ अध्याहूत असतो, आणि 
या प्रमेयाकडे मावसंने द्यावे तितके लक्ष दिले 
नाही. 


ते असो पण माक्‍संच्या विचारात श्रमाला मलभत 


महत्त्व आहे- आणि म्हणूनच त्याच्य़ा मते माणूस 


हा सामाजिक प्राणी. मात्र माक्‍संची परात्म- 
तेची ( 8]2198(151) ची ) जी कल्पना आहे ती 
मानवाच्या बेयक्तिकतेसच आवाहन करते. परा- 


त्मतेची भावना म्हणजे आत्मा गमावल्यासारखे 
वाटणे; नव्हे 


हे, तो दुसऱ्याच्या मालकीचा बनन 
आपल्यावर वर्चस्व गाजवीत आहे, ज 


चं हे, स्वामित्व गाज- 
बीत आहे असे वाटणे. मार्कस आत्म्याची भाषा 


पंरात्मता 


वापरीत नाही. ती भाषा हेगेलची, किवा भारतीय 
वेदान्त्यांची, मार्क्स श्रमाने केलेल्या उत्पादनाची 
भाषा वापरतो. लॉक म्हणाला होता, माणूस श्रमांत 
आपले व्यक्तित्व ओततो, म्हणून त्याच्या उत्पा- 
दनावर त्याचाच मालकी हक्‍क असला पाहिजे, 
मा्क्संचा परात्मतेबद्दलचा जो युक्तिवाद आहे 


त्यात लॉकचा हा युक्तिवाद अनुस्यूत दिसतो. 
( आता लॉक खाजगी मालमत्तेचा पुरस्कर्ता आणि 


मा्क्सं तिचा विरोधक, पण दोघांचाही युक्तिवाद 
माणसाच्या उत्पादतात त्याचे व्यक्तित्व समाविष्ट 
होते या मुद्यावर उभारलेला आहे. ) जी निमिती 
कामगाराच्या मालकीची आहे ( कारण तीत त्याने 
आपले व्यक्तित्व ओतलेले असते ) ती दुसर्‍याच्या 
मालकीची बनून त्याच्यावर वर्चस्व, स्वामित्व गाज- 
वते, हा मार्क्सच्या परात्मतेचा मुळ मुद्दा. आता परा- 
त्मता ही आंतरिक जाणिवेची गोष्ट आहे. अंतरीची 
गोष्ट आहे. तो एक मनाचा भाव आहे. वैयक्तिक 
जाणिवेच्या पातळीवर तो भावतो. आता प्रश्‍न 
असा की ज्या माक्‍्संने माणसाच्या सामाजिकतेवर 
इतका भर दिला त्याने या वैयक्तिक स्वरूपाच्या 
परात्मतेला इतके महत्त्व द्यावे हा एक वदतो- 
व्याघात, एक अंतविरोध, नव्हे काय ? 

याला माक्‍संचे उत्तर सरळ आहे. आपण व्यक्‍तीला 
साफ नाकारतो हेच तो मान्य करणार नाही. त्याचे 
एक प्रसिद्ध वचन आहे: 01811 1181768 118 01 
फा, 0पॉा. 100 0पघ 006 फ0]6 
०1०५॥- माणूस आपल्या इतिहासाचे वस्त्र स्वतःच 
विणतो, पण हे वस्त्र विणण्यास सूत्र, यंत्र वगेरे 
जी सामग्री त्याला लागते ती त्याला इतरांकडूनच 
ध्यावी लागते. माक्स माणसाच्या वैयक्तिकतेची 
दखल घेतो, पण सांप्रतच्या काळात ही वैयक्‍्तिकता 
किती अर्थशून्य बनली आहे, आणि माणूस खरो- 
खरच सामाजिकतेत किती गुरफटलेला आहे हेही 
आग्रहपूर्वक सांगतो. कारण माक्‍संचे असे मत आहे 
की क्रांतिनिष्ठ समाजातच मानवाच्या वैयक्तिकतेला, 
व्यक्तिमत्त्वाला ( 1101४10819 ) खरोखर 
अर्थ आहे फ़िडिरिख्‌ एंगल्सच्या सहकार्याने लिहि- 
लेल्या द जर्मन आयडिऑलॉजी ' या ग्रंथात तो 
म्हणतो : शि 

* एका वर्गाच्या घटकांचा जो सामूहिक संबंध 
प्रस्थापित होतो आणि जो संबंध तिसर्‍या एका 


3 


वर्गाविरुद्ध असलेल्या समान हितसंबंधांनी निर्माण 
होतो त्या संबंधात व्यक्‍ती सर्वसाधारण व्यक्‍ती 
म्हणून आणि आपल्या वर्गीय परिस्थितीपुरतीच 
सामील होते. या संबंधात या व्यवती व्यक्‍ती म्हणून 
सामील होत नाहीत तर एका वर्गाचे घटक 
म्हणून सामील होतात. आपला आणि समाजाच्या 
सर्वे घटकांच्या अस्तित्वाच्या स्थितीवर नियंत्रण 
प्रस्थापित करणाऱ्या क्रांतिकारक कामगारांच्या 
सामूहिक संबंधांच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती 
उलट असते. व्यक्‍ती त्यात व्यक्‍ती म्हणून सामील 
होत असतात " ( पृ. ८५ ) माणसाच्या वैयक्‍्तिक- 
तेची माक्‍संने फिकीरच केली नाही असे नाही. पण 
श्रमविभागणीच्या आणि खाजगी मालमत्तेच्या काल- 
खंडात, व्यक्तींचे समान परिस्थितीतील व्यक्तींशी जे 
हितसंबंध जडतात त्यांतून एक वर्ग निर्माण होतो 
आणि मग या वर्गाचा प्रभाव इतका व्यापक बनतो 
की समाजातील व्यक्‍तींना वर्गीय घटक म्हणून 
वावरावे लागते. पण हे अर्थात सवेकाळी, सवे- 
स्थळी, सर्वे बाबबीत नव्हे. फक्त विरोधी वर्गाशी 
वागताना तसे वागावे लागते “ द जर्मन आयडिओऑ 
लॉजी'तच माक्‍सं म्हणतो : 

10111 110 6171811 01 180001 80018] 
7९)8101811108 18]00 ६1 102001020१ 
७६18,0160, ॥]७'७ 8110९११9७१ ताशा 
कां ॥॥० ॥॥० 017 6890 एताऱातप8] 
11 80 197 88 1018. ])७15018) छत 
80 1817 ४8 10 18 001071011160 ४ 80प१6 
फावला खि 189090पा 80त पा ट्याता- 
ऐगा8 ७९६1102 ४0 10. (0 83-4) 
श्रमविभागणीमुळे सामाजिक संबंधांना स्वतंत्र 
अस्तित्व प्राप्त होते प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात, 
वैयक्तिक आणि ती करीत असलेल्यां श्रमांच्या 
आणि श्रमस्थितीच्या अनुरोधाने भ्रमविशिष्ट 
अशी दुफळी पडते. तेव्हा परात्मतेचा संदर्भ 
मार्क्स वैयक्तिक जाणिवेशी जोडीत असेळ तर 
त्यात आत्मविसंगत असे फारसे नाही. मासं 
विशेष लक्षात घेत नाही ते एवढेच की व्यक्तीमध्ये 
वैयक्तिक आणि सामाजिक असे भाग पडले 
तरी ते परस्परांपासुन अलिप्त राहत नाहीत. एका 


अनुक्रमणिका 


1-1. 


भागाचा दुसऱ्यावर प्रभाव पडत असतो. माणसाचा 
अस्मद्‌ आणि युष्मद्‌ यांमध्ये एक प्रकारचे प्रतियोगी 
इंद्र ( १18]601८8 ) सुरू असते. आणि असे इंद 
जर असेल तर व्यक्तीचा वेयक्तिक विद्धेष त्याच्या 
सामाजिक विशेषामुळे निर्माण झालेल्या मनस्तापाचे 
काही प्रमाणात निरसनही करू दाकेल. म्हणजे परा- 
त्मतेचे हे प्रकरण थोडेसे व्यामिश्र बनते. ही 
व्यामिश्रता माक्‍संने फारशी ध्यानात घेतलेली नाही. 
पण याचा विचार अर्थात नंतर, 

येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे को मासं 
जेव्हा माणसाच्या सामाजिकतेवर भर देतो तेव्हा 
त्याला सर्वसाधारण सामाजिकता अभिप्रेत नसते तर 
एक विशिष्ट प्रकारची सामाजिकता अभिप्रेत असते. 
* द जर्मन आयडिमॉलॉजी'च्या थोडे अगोदर लिहि- 
ठ्ेल्या फॉयरवाखवरील सहाव्या सूत्रात त्याने म्हटले 
होते $ 118 6886106 00 णा8ा 18 106 
००१॥]]०४ 0०1 8008] 1018110118 म्हणजे माण- 
साचे सत्त्व त्याच्या सामाजिक संबंधांच्या वंदिशीने 
ठरते. अर्थात्‌ * द जमन आयडिऑलॉजी'त आता 
सांगितलेला वैयक्तिक आणि वर्गीय असा फरक 
घ्यानात घेतला तर “सत्त्व? हा शब्द तितका परम 
अर्थाने घेता येणार नाही. पण ते जाऊ द्या. मासं 
जेव्हा सामाजिक संबंध म्हणतो तेव्हा त्याला विशिष्ट 
प्रकारचे संबंध अभिप्रेत असतात-उत्पादनसंबंध. 
“ द जर्मन आयडिऑलॉजी ' मध्ये त्याने या उत्पादन- 
संबंधांवर भर दिलेला आहे. त्याच्या ऐतिहासिक 
भोतिकवादाचे मूळ सूत्रच ते आहे. 

आता मा्क्‍संचा परात्मतेचा सिद्धांत त्याच्या 
ऐतिहासिक भौतिकवादाझी फार संल्लग्न आहे. 
आपण पुढे पाहूच की परात्मतेच्या कारणमीमांसेच्या 
प्रश्‍नावर मासं काहीसा संभ्रमित होता. पण एका 
बाबतीत त्याला शंका नसावी. जेथे श्रमविभागणी, 
खाजगी मालकी आणि क्रयवस्तुपद्धती ( ९011110- 
का! 3978611 ) यांची युती असते तेथे परात्म- 
तेचा जोर असतो. विशेषत: कामगारच जेथे क्रय- 
वस्तू बनतो तेथे कामगाराची परात्मता अपरिहार्य 
असते. श्रमविभागणीच्या बाबतीत त्याचा कटाक्ष 
बौद्धिक आणि शारीरिक श्रमांच्या विभागणीवर 
होता. अर्थात ज्या भांडवलशाही समाजात या 
युतीचा विद्रूप प्रभाव प्रस्थापित होतो तेथे परा- 


नवभारत 


माच, १९७९ 


त्मता पराकोटीला पोचते. याच्या उलट कम्युनिस्ट 
समाजात परात्मतेचे साफ निरसन होईल. 
भांडवलशाही समाजात माणूस हीच एक क्रयवस्तू 
बनते. येथे माणूस आपल्या श्रमविशेषानेंच ओळखला 
जातो. तो सुतार असतो, लोहार असतो, बिगारी 
असतो, फिटर असतो. मेकॅनिक असतो; थोडे 
प्राथमिक पातळीवर बोलायचे तर तो कामगार 
असतो, कारकून असतो, मॅनेजर असतो, भांडवल- 
वाला असतो. म्हणजे पोलिसाला त्याच्या नंबराने 
ओळणण्याचाच हा प्रकार असतो. माणूस ही रक्‍त- 
मांसाची ठ्परक्ती नसते, तर त्याच्या श्रमाच्या 
प्रकाराने बांधलेली एक आर्थिक-सामाजिक रेखा 
असते. याच्या उलट कम्युनिस्ट समाजात व्यक्‍तीला 
व्यक्‍ती म्हणून प्रतिष्ठा प्राप्त होते. श्रमविभागणीचे 
तिला आवळणारे पाश अगदी साफ गळून पडले 
नाहीत, तरी ते बरेच सैल होतात, कारण कम्युनिस्ट 
समाजात समाजाचा आणि तिचा स्वतःचा इतका 
विकास झालेला असेळ को माणसाला एकाच 
एका व्यवसायाला जखडून घेण्याचे कारण नाही. 
* कॅपिटल'च्या तिसऱ्गा खंडात मार्क्स कबूल 
करतो की त्याही समाजरचनेत 116 1०६111 01 
116९त०प] ( स्वातंत्र्य-कक्षा ) आणि शाह 
7९७] ला 1600699 ( गरजेतून निर्माण 
झालेली सक्तीची कक्षा) असा भेद करावा लागेलच. 
( मॉस्को-आावृत्ती, पू. ७९१९-८० ० ) म्हणजे समा- 
जाच्या आणि माणसाच्या अपरिहाये गरजा भाग- 
विण्यासाठी लोकांना जबरदस्तीने काही काम 
करावेच लागेल. माक्‍संची अपेक्षा अर्थात अश्ली 
होती की ही जवरदस्ती अंतःस्फूर्त असेल. * द जर्मन 
आयडिनॉलॉजी'मध्ये तर त्याने कम्युनिस्ट समाजाचे 
असे स्वातंत्र्यसुंदर चित्र रंगविले होते: 

क वली ग 0०01101018 800169, 
होगा ॥०0७०१५ 185. जा6 ९३७७1४९ 
हीरा 0 लयीत छा ९६० ख्या 
९००७७ ४०००1१७810 1 भाऊ फाच्ा- 
ला] परां, 8006! 1७९8४0]8(68 ४6 
हभाहाची ७7०वाळींला, ज्यात [पढ ताच 1:68 
1८ 0०888] /ठि' 18 1.0 ० ठाढ पागा 
४१०१७४ शात हाणा हा 00१010७, (0 
गह; |. 106 पोठग8१्टर ळा या छीहा- 


परात्मतां 


100, 1९081 ९8]७ गर (10 6४०पांग8्ट, 
लांषळांड8 घेती तहा' ][पडॉा; 88 1 119 ए९ 
गि गत, फ़ापा०प७ €९एभाः 060000३ 
गप, 1180611181, 1060810181 0 
ठर्गठ. (0. 54 ) कम्युनिस्ट समाजात कोणा- 
च्याही नशिबी एकच एक व्यवसाय येणार नाही. 
प्रत्येकाला त्याला आवडेल त्या व्यवसायात मुक्तपणे 
पारंगतता मिळवता येईल. समाजाच्या एकंदर उत्पा- 
दनाचे नियंत्रण समाजच करील. आणि त्यामुळे मला 
आज एक गोष्ट तर उद्या दुसरी गोष्ट करता येईल. 
सकाळी शिकार, दुपारी मासेमारी, संध्याकाळी गुरे 
वळणे आणि रात्री काव्यचर्चा-मन मानेल ते करता 
येईल-शिकारी, कोळी, गुराखी किवा टीकाकार असे 
एकच एक न बनता. 

१८४५-४६ साली काढलेले हे उद्गार आणि 
आयुष्याच्या अखेरीस १८८०-३ च्या सुमारास 
केलेला * स्वातंत्र्य-कक्षा ' आणि ' बंधन-कक्षा ! 
अगर “ सक्तीची कक्षा ' हा वर सांगितलेला फरक- 
या दोन गोष्टीतले अंतर लक्षणीय आहे. सुमारे 
चाळीस वर्षे अगोदर अभिप्रेत असलेली स्वप्नील 
मुक्‍तता पुढे थोडी नियंत्रित झाली होती हे स्पष्ट 
आहे. प्रारंभीच्या काळात माक्‍संच्या नजरेपुढे 
असलेला समाज लशिकारी-कोळो-गुराखी यांचा 
प्राथमिक होता तर अखेरीस अत्याधुनिक यंत्रा- 
धिष्ठित औद्योगिक होता हाही फरक घ्यानात 
घ्यायला हवा. ध्येयनिमग्न तरुण माक्‍सं अखेरच्या 
काळात थोडा वास्तव भूमीवर पाय टेकायला 
तयार असावा. 

तेव्हा आता प्रश्‍न असा की परात्मतेची जी 
कल्पना माक्‍संने हेगेल-फॉयरबाखकडून घेतली आणि 
राबवली ती त्याने पुढे सोडून दिली की काय? 
माक्‍्संने १८४४ मध्ये जी ' इकॉनॉमिक अँण्ड फिलॉ- 
सॉफिकल मॅन्युस्क्रिप्ट्स ' लिहिली त्यांचा परात्मता 
( ६] 80 ) हा एक महत्त्वाचा विषय होता. 
पण १८६७ साली प्रसिद्ध झालेल्या * दास कॅपिटाल" 
मध्ये परात्मतेचा उल्लेख आढळत नाही. म्हणजे हे 
अपरिपक्व माक्‍संचेच एक बौद्धिक पिलू होते की 
काय ? * पॅरिस मेत्यूस्क्रिप्ट्स ' लिहिणारा तरुण 
उत्साही माक्स आणि कॅपिटल ग्रंथ लिहिणारा प्रौढ 
विंचारी मासं हे दोन समजायचे कौ काय? असा 


34 


प्रश्‍न उपस्थित करण्यास थोडा आधार आहे. १८४४ 
साली विचार आणि शेली या दोनही दृष्टीनी माक्‍्सं 
हेगेलच्या प्रभावाखाली फारच होता. ' कॅपिटल ! - 
मध्ये त्याने, दुसऱ्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत स्वत:च 
म्हटल्याप्रमाणे, हेगेल्चे ' प्रतियोगी द्वंद्र', जे 
डोक्यावर उभे होते ते पायावर उभे केले. म्हणजे या 
प्रतियोगी दंद्राचे ( 0181601108 ) अधिष्ठान जे 
आध्यात्मिक होते ते भोतिक केले. पण ही प्रक्रिया 
फार पूर्वी सुरू झाली होती. ' पॅरिस मॅन्यूस्क्रिप्ट्स 
मध्ये हेगेल्वर जे प्रकरण आहे ते हेच सांगते. पुढील 
वर्षी सुरू केलेल्या “ द जर्मन आयडिऑलॉजी ' मध्ये 
माक्‍संने ( प्रतियोगी द्वंद्रावर आधारलेला ) भापला 
ऐतिहासिक भौतिकवादच मांडला आहे * कॅपिटल ? 
च्या पहिल्या खंडात परात्मतेचा स्पष्ट उल्लेख 
नसला तरी तिसऱ्या खंडात तो आहे. ( मॉस्को 
आवृत्ती, पृ ८६. ) पण महत्त्वाची गोष्ट अशी की 
* कॅपिटल'चा कच्चा खर्डा, जो आता ' गुंड- 
रिज या नावाने प्रसिद्ध झाला आहे आणि जो 
१८५७ मध्ये तयार झाला होता त्यात परात्मतेचा 
भरपूर उल्लेख आहे “ कॅपिटल'मध्ये * परात्मता 
ही संकल्पना नसली तरी परात्मता घडवून आण- 
णाऱ्या, पिळणूक ( ९५१७]०1५81ा ), मान- 
वतार्‍हास ( 0९]101187128101) ) क्रयवस्तू- 
उत्पादन ( 00॥1॥10ताए एण्वालांया ) 
यांची चर्चा आहे. तेव्हा अपरिपक्व माक्‍्सं आणि 
परिपक्व माक्‍्सं असा भेद चिवडीत बसण्याचे 
खरोखर कारण नाही. खरोखर झाले ते एवढेच 
की आपल्या सिद्धांताचे तत्त्वज्ञानात्मक अधिष्ठान 
प्रस्थापित करण्याचे कार्य एंगल्सने आपल्याकडे घेतले 
आणि माकक्‍संने त्याचे अर्थक्षास्त्र तपासण्याचे कार्य 
स्वीकारले. यात माक्‍्संचा जीव नव्हता असे कसे 
म्हणता येईल ? पण एवढे खरे की या विषयाचा 
त्याला वीट आला आणि तत्त्वज्ञानाकडे वळण्याची 
आस त्याला लागली. परिपकक्‍्क माक्‍संच्या हातात 
मा्क्‍संवादाच्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी झाली असती 
तर पुढे रशियन बोल्झेव्हिकांच्या आणि जर्मन मार्क्स- 
वाद्यांच्या हातात या तत्त्वज्ञानाचे जे धिंडवडे 
उडाले ते उडाले नसते असे जे काही माक्‍संने 
तत्त्वज्ञानविषयक लिहिले आहे. त्यावरून वाटते. 
तत्त्वज्ञानाच्या चक्रव्यूहाचा भेद करण्याची नाही 


३२ 


तरी त्याच्या कक्षा विकसित करण्याची जी 
ताकद माक्‍संपाशी होती ती दुर्दैवाने एंगल्सपाशी 
नव्हती. म्हणून माक्‍संवादी तत्त्वज्ञानाचे ठोकळे 
तयार झाले आणि ते जगाच्या माथी मारण्याचे 
कार्य आज बंदुकीच्य़ा जोरावर, नाहीतर राजकीय 
सत्तेच्या जोरावर, इमानेइतवारे चालू आहे. 
माक्‍संच्या परात्मतेच्या चर्चेला हात घालण्यापूर्वी 
थोडे मागे जायला हवे, कारण परात्मता (8110119 - 
एखा) ही संकल्पना मार्क्सची नाही. ती त्याने 
हेगेल-फॉयरबाखकडून घेतलेली आहे. खरे म्हणजे 
परात्मतेसारख्या मन:स्थितीचा उल्लेख फार प्राचीन 
कालापासून आढळतो. आता वस्तुस्थिती अशी आहे 
कौ विद्वाच्या पसाऱ्यात आणि जगाच्या ठप्रव- 
हारात मानवी व्यक्‍तीची अवस्था इतकी अगतिक 
आहे [ ज्या व्यक्‍तीला आपण कोणीतरी आहोत असे 
वाटते (आणि प्रत्येक व्यक्‍तीला तसे वाटतेच ) तिच्या 
अहम्‌ला आव्हान देणाऱ्या इतक्या गोष्टी तिच्या 
भोवती असतात की तिला अगतिक वाटतेच ] को 
तिला परात्मतेची बाधा अधुनमधून होतेच. मानवाचे 
इतरांशी व निसर्गाशी असलेले दोन संबंध त्याच्या 
स्वतःशी असलेल्या अतिमहत्त्वाच्या आत्मगत संवंधा- 
वर इतके आक्रमण करतात की त्याला परात्मतेची 
बाधा होते. त्याचा आत्मा ह्रवतोच. ह्रवलेपणाचा, 
असहायपणाचा अनुभव त्याला येतोच. अश्या परि- 
स्थितीत परात्मतेसारखी संकल्पना, माणूस थोडा 
विश्वाबद्दल, ठप्रवहाराबद्दल आणि स्वतःबद्दल विचार 
करायला लागल्यापासून आकारास यावी हे साह- 
जिकच आहे. अर्थात हेगेल आणि मासं यांच्या 
काली विचारांची आणि विचारशास्त्राची जितकी 
प्रगती झाली होती तेवढी तेव्हा झालेली नव्हती तरी 
आपले काही तरी हरवले आहे, काहीतरी महत्त्वाचे 
असे आपण गमावले आहे ही भावना फार प्राचीन 
कालापासून मानवाला भावलेली आहे. भारतीयं 
तत्त्वज्ञानात मायावादाचा आणि कमंसिद्धान्ताचा जो 
प्रपंच आहे तो एका दृष्टीने परात्मतेचीच आठवण 
करून देणारा आहे. माणूस इहलोकात जन्माला येतो 
याचा अर्थ त्याने काही तरी गमावलेले आहे आणि 
त्याने ते परत मिळवायचे आहे. मनुष्य जन्म-मृत्यूच्या 
फेऱ्यात अडकतो ही एक च्युतीच आहे. प्रत्येकाने 
प्रोक्ष हे. ध्येय. मानले पाहिजे. नव्हे, प्रत्येकाच्या 


नवभारत 


माचे, १९७९ 


अंतःकरणात खोल कुठे तरी मोक्षाची आस 
असतेच. मुंडकोपनिषदात ती दोन पक्ष्यांची जी कथा 
आहे- एका झाडावर दोन पक्षी असतात. एक 
पिंपळाचे गोड फळ खात असतो, व दुसरा त्याकडे 
नुसतेच पाहत असतो. कर्मप्रभावामुळे त्या पक्ष्याला 
ते फळ गोड वाटत असते, पण खरोखर ते कडू 
आहे हे त्या दुसर्‍या पक्ष्याला माहीत असते. या 
पक्ष्याच्या उच्च आत्म्याने जीवात्म्यावर जय मिळवि- 
लेला असतो. ते फळ खरोखर कडू आहे, त्याचा 
त्याग केला पाहिजे हाच हिंदू संस्कृतीचा शाइवत 
सनातन संदेश आहे. पण व्यक्‍तीचा आत्मा हरवलेला 
असतो, जीवात्म्याचा जोर झालेला असतो, हा 
परकी ' आत्मा ' वर्चस्व गाजवीत असतो, पण आत 
कोठे तरी पक्के वाटत असते की या जीवात्म्याचा 
पराजय करून आपण मोक्षाची साधना करायला 
हवी, या मनःस्थितीश्ी परात्मतेचे निकटचे नाते 
आहे हे उघडच होय. 


स्त्रिश्‍चन धर्मात मानवाच्या पतनाची जी कल्पना 
आहे ती मायावादाचे स्मरण करून देणारी आहे. 
मानवाचे पतन झाले म्हणजे तो परमेश्‍वरापासून 
परका झाला. पुनरुत्थानाची कल्पना म्हणजे या 
पतनावरचा अंतिम विजय. मानवाची पतनाची, 
हरवलेपणाची, श्रेयस्‌ गमावलेपणाची जी कल्पना 
आहे त्याबद्दल पाश्‍चात्य संस्कृतीत सेंट ऑगस्टीन 
वगैरे लोकांनी वारंवार लिहिलेले आहे आणि 
यात आइचये नाही. मानवाची जी अवस्था आहे 
तिच्यात हे अपरिहार्य आहे. मानव हा निसर्गाला 
पक्का बांधलेला आहे. त्याचे शरीर पंचमहा- 
भूतांनीच बनवलेले आहे. त्याचे मन या शरीरा- 
तच उगम पावते. पण मन ही एक उल्चिमिती 
(ह्या2'४९1108 ) आहे आणि म्हणून शरीरापेक्षा 
काही थोडे वेगळे असे गुणधर्म त्याच्यापाशी आहेत. 
त्याला थोडे स्वातंत्र्य आहे. या स्वातंत्र्यातून त्याची 
एक अस्मिता निर्माण झाली आहे. ही अस्मिता 
सभोवतालच्या जड निसर्गावर विजय मिळव पाहते. 
काही थोडा विजय मिळतो. पण अखेरीस मन हे 
शरीरातच रुतलेले असते. त्याच्या मानसिक भरा- 
र्‍यांस मर्यादा असल्याची प्रतीती येते. यातन तो 
ह्रवलेपणा येतो. यातून ती.पतनाची भाबना निर्माण 


होते. यातूनच परात्मता निर्माण होते आणि मंना- 
लाच छळू लागते. 

प्राचीन मानवाने यां समस्येचे उत्तर धेमं आणि 
परमेश्वर यांच्या संकल्पनांद्रारे शोधण्यांचा प्रयत्न 
केला. पण यूरोपात आधुनिक युग अवतरले. विज्ञा- 
ताचा उदय झाला. आनुभविक तत्त्वज्ञानाचा उदय 
झाला. लोक ऐहिक दृष्टीने विचार करू लागले. 
मानवाचे जे पतन, जे भ्रष्टीकरण, जी परात्मता ती 
त्यांपैकी काही ब्रष्ट्यांच्या संवेदनाशील दृष्टीला दिसू 
छागली त्याची उपपत्ती या अवनितलावरील अवस्थेत 
शोधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. या प्रतिभाशाली 
पुरुषांपैकी रुसो हा एक होता. मानवाची जी अवस्था 
त्याने सभोवार पाहिली तिने तो व्यथित झाला. 
मानवाचे स्वातंत्र्य हॉ त्याचा जन्मसिद्ध हक्‍क आहे, 
पण तो त्याने गमावलेला आहे हे त्याच्या दृष्टीस 
पडले, तो सामाजिक संस्थांचा पक्का गुलाम झाला 
आहे असे त्याला आढळूत आले, या संदर्भात गरीब- 
श्रीमंत भेद रुसोच्या नंजरेस भिडला. त्यांने पाहिले की 
सर्व सांमाजिक संस्था श्रीमंतांच्या कलाने चालंतात 
आणि गरीबाला वेठीस धरतांत. सामाजिक जीवनाचे 
सर्व फायदे श्रीमंतांना मिळतात आणि तोटे गरीबांच्या 
नशिंबी येतात. परिणामी सारे भ्रष्ट बनतात. या 
परिस्थितीचे मूळे रुसोने मानवाच्य़ां निसर्गत्यागात 
पाहिले. मानवाने नैसगिक जीवनाचा त्याग केला 
आणि त्यांच्या भ्रष्टीकरणास सुरवात झाली. त्याने 
निसर्गावस्था सोडली आणि आपली स्वाभाविक 
तिरागंतता' गमावली. मानव हा निसर्गाचे अंभिजात 
अपत्य आहे. त्याने निसर्गाशी फारकत केली ओणि 
आपले जन्मजात स्वातंत्र्य गमावले. निसर्गावस्थेत' 
मानव सर्वासाठी राबतो, यांचा अथे तो कोणा 
साठीचे रांबत नाही. पणं मानव समाजात आलो आणि 
त्यांने आपले हे स्वातंत्र्य गमावले. तो सामाजिक 
संस्थांचा गुलाम झाला. हा संमाजच त्याच्यावर 
निघेण वर्चस्व गाजवू लागला. म्हणून रसो म्हणाला, 
॥७1॥ 18 0001 ती७6 हछयाते ७एंभएफ्रा06 
॥७ 18 11 008108 ( मातेव स्वतंत्र जन्मला, पण 
सरवेत्र तो शुंखलात आहे.) रुसोने निसर्गाचे गुणगान 
केले आहे. निसर्गाचे पवाडे. गाइले आहेत. पण 
त्याच्या हे ध्यानात आले नाही की मानवाला या 


कसर्गाचा क्राही अंश आत्मसात करूदच जगावे - 


न. भा, ५ 


ड्शे 


लागते, मानवाच्या * भ्रष्टीकरणा चा, त्यांच्या 
परांत्मंतेचा उंगम कोठे तरी या परिस्थितीत शोधला 
पॉहिंजे हे त्याने कधी लक्षात घेतलेच नाही. 

रुंसोने लोकशाही पद्धतीतील राजकोय' परात्म- 
तेचा जो मुद्दा मांडला आहे तो मात्र फार महत्त्वाचा 
आहे. लोकांची, लोकांसाठी लोकांनी चालविलेली 
लोकशाही मोठ्या व्यामिश्र समाजात शक्य नाहीं, 
तेथे प्रातिनिधिक ( 1617660701.91ए6 ) लोक. 
शाहींचीच योजना शक्य आहे पण प्रतिनिधित्वाचे 
तत्त्व लोकशाहोच्या मूळावर येते. अश्या लोकशाहीत 
राज्य आपले आहे असे लोकांना वाटू शकत नाही: 
राजकीय पंरात्मता निर्माण होते. येथला रुसोचा 
युक्तिवाद अमोघ आहे. 

रुसो निसर्गपुजंक तर॑ हेगेल विश्‍वचैतन्यपुजक. 
पणं परात्मंता या संकल्पनेच्या विकोसात हेगेलचे 
स्थान मोक्याचे मानले जाते. सर्वारंभी विदवंचैतन्य 
अंशी हेगेलंची भूमिका होती. पण धो विदवंचैतन्याची 
एक धारणा आहे. ते संतत विकसत असते, आणि 
एका विक्षिष्ट पंद्धतीने विकसंत असते. ही पद्धत 
म्हणजे प्रतियोगी दंद्राची ( 0१19160108 ) पद्धत: 
प्रत्येक गोष्ट त्याच्या विकासात विरुद्ध स्वरूप धारण 
करून विकसत असते. विंश्‍वचैतन्याचा प्रेत्येक बदल 
असा विरोधविकासपंद्धतीने होते असतो. एक 
अवस्था तिच्या विरोधी स्वरूपाची अवस्था धारणे 
करते. नंतर हीं विरोधी अवस्था तिला विरोधी 
अशी अवस्था धारण करते. पण हा बदल वतुंलाकार 
पद्धतीने होतो असा यांचा अर्थ नाही. तो मळसुत्रा- 
प्रमाणे ७७791 असतो. विकासाच्या था पद्धती- 
प्रमाणे विदवर्चतन्य जड निसर्गाचे रूप धारण करते, 
पण त्यात ते ऊर्जेच्या रूपाने वावरते. जड निसर्गही 
प्रतियोगी द्वंद्वात्मक पद्धतीने बदलत असतो. म्हणजे 
स्यात प्रथम जीवाचा आणि नंतर संज्ञेचा प्रादुर्भाव 
होतो. अखेर मानव निर्माण होतो. मानवात विश्‍व 
चैतन्याचा आविष्कार विवेकाच्या रूपाने, विकसित 
संज्ञेच्या रूपाने होतो. विदववर्चतस्य अनंत असते, पण 
मानव सांत असतो. सात्र त्याच्या स्वतःविषयीची 
जाणीव असते. आता विश्‍वचैतन्याला जड निसबं 
म्हणजे आपलेच प्रतियोगी दंदाने प्राप्त झालेले रूप 
अशी जाणीव. होते. विशवचेतन्याला जग हे आपलेच 
रूप: असल्याक्री ,जशीजाणीज होते :तृशी सानवाल्या 


३ 


आपल्या भोवतालीचा समाज आपणच निर्माण केला 
असल्याची जाणीव होते. व्यक्ती आणि समाज 
यांच्या दरम्यान एकरूपत्व असणारच, . कारण 
दोनही विश्‍वचैतन्याचीच रूपे. पण मानवाला आत्ता 
त्याची जाणीव होते. कारण मानवात स्वज्ञानाची 
प्रक्रिया सुरू झालेली असते. हे ज्ञान परिपूर्ण झाले 
म्हणजे विश्‍वचैतन्याचे पुर्ण ज्ञान होते. मानवाला 
ज्ञान होणे म्हणजे इतिहासाचे पुणं ज्ञान होणे. या 
ज्ञानाला प्रक्रिया म्हणजे विश्‍वचेतन्याची स्वज्ञानाची 
प्रक्रिया. मानवाचा इतिहास विकसित होतो तल्ली 
विश्‍वचेतन्याची आत्मजाणीव विकसित होते. या 
ज्ञानाचा प्रारंभ झाल्याबरोबर विश्‍वचैतन्याच्या 
परात्मतेला ( 8118191101 ) सुरुवात होते. जड 
निसगे म्हणजे आपलेच रूप आणि त्याचे एकदा 
वर्चस्व होते या जाणिवेतच परात्मतेची मुळे अस- 
तात. मानवाचे पूणे ज्ञान म्हणजे विशवचतन्याची 
परात्मतेच्या जाणिवेतून मुक्‍ती. मानवाचे ज्ञान जसे 
वाढत जाते तसा तो या जगाच्या वस्तुस्थितीशी 
एकरूपता साधीत असतो- समेट करीत असतो. या 
वस्तुस्थितीशी जमवून घेण्यातच आपले स्वातंत्र्य 
आहे अशी त्याला जाणीव होते. ए५'०06१011 18 
० 7९००७10101 1606881 ( अपरि- 
हायेतेला मान्यता म्हणजेच स्वातंत्र्य ) असे हेगेलचे 
एक प्रसिद्ध वचन आहे. त्याचे मर्म यात आहे. 
परात्मतेच्या जाणिवेतून मुक्‍त होण्याचा मातवाचा 
हाच मार्ग. 
लुडविग फॉयरबाखकडून खरोखर मार्क्सने परा- 
त्मता या संकल्पनेची प्रेरणा घेतली. या फॉयर- 
बाखने हेगेलविरुद्ध बंडच पुकारले, प्रथम त्याने 
विश्‍व चैतन्याची कल्पनाच टाकाऊ ठरविली. य़ा 
विश्‍वचेतन्याचा पुरावा काय, तर विश्वाचा हा 
पसारा. य़ा पसार्‍्यापलीकडे जर पाहता येत नाही 
तर विश्‍वचेतन्य मानण्याची गरजच काय, विशवालाच 
स्वयंभू समजून चालायला हरकत काय ? विव- 
चैतनचे प्रमेय म्हणजे एक हास्यास्पद पुनरुक्ती 
(8१010४१ ) नव्हे काय ? असा फॉयरबाखने 
सवाल केला, आणि हा सवाल अनुभववादी तत्त्व- 
ज्ञांशी युती साधत असल्यामुळे तो प्रभावीही ठरला, 
फॉयरबाखने हेगेलची विश्‍वचैतन्याची कल्पना 
टाकली, पण माणूस . द्वा सामाजिक. प्राणी आहे ही .. 


नबभारत 


माचे, १९७९ 


कल्पना स्वीकारली. विशवचेतन्य हे मूलतःच व्यापक 
असल्यामुळे सान्त व्यक्‍तीमंध्ये ते जितके प्रकट होते 
त्यापेक्षा सान्त व्यक्तींच्या आंतरव्यवहारांनी आणि 
आंतरसंबंधांनी बनलेल्य़ा समाजात जास्त प्रकट होते. 
फॉयरबाखच्या मते, मानवाचे हे स्वरूप जाणण्यासाठी 
त्याच्यामागे जाऊन विश्‍वचेतन्याचा शोध घेण्याची 
गरजच नाही. माणसाच्या सामाजिकतेचा सहजच 
शोध लागतो. समाजातूनच माणूस स्वत:ला स्पष्ट 
होतो. माणूस आपल्या बांधवांशी देवघेव करतो 
तेव्हाच त्याचा विवेक खरा जागृत होतो. विचाराला 
एकाहून अधिक व्यक्तींची गरज असते. साहजिकच 
एका व्यक्तीत जी शक्‍ती, गुणसंपन्नता आढळते 
त्याहून किती तरी अधिक मनुष्यजातीत, समाजात 
आढळते. पण मनुष्यप्राणी दैन्याने आणि दुःखाने 
घेरलेला असतो. वैफल्याने ग्रासलेला असतो. हे 
वैफल्य दूर करण्यासाठी तो ईश्वराचा शोध लावतो. 
ईहवर म्हणजे मानवाच्या संभाव्य शक्‍तींचे आणि 
त्याच्या अंगच्या शक्‍यतांचे- ज्या शक्‍यतांची आणि 
शक्‍तींची चिन्हे त्याला प्माजाच्या ठिकाणी दिसतात 
त्यांचे- एकत्रित रूप. अशा सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ ईइव- 
राचा शोध मानव लावतो आणि त्याला शरण जातो. 
मानवाच्या ठिकाणी जी अनाविष्कृत भव्यता, उदा- 
तता, समर्थता असते तिचा अवतार*म्हणजे ईश्वर. 
हेगेलच्या विशवचेतन्याचा आविष्कार जड निस- 
र्गाच्या ठिकाणी झाला, तर फांयरबाखच्य़ा मानव- 
जातीचा आविष्कार ईश्वराच्या ठिकाणी झाला. 
एक मोठा फरक होता. जड निसर्ग हा वस्तुनिष्ठ 
आविष्कार होता तर फॉयरबाखचा ईदवर हा 
मनुष्याच्या मनाचा खेळ होता. पण दोहोतही 
परात्मतेची सारीच शक्‍यता होती. जड निसर्गाने 
आपले साम्राज्य स्थापले आणि तेवढ्यापुरते विश्‍व- 
चेतन्य त्याला शरण गेले. इकडे मानव ईश्‍वराचे 
साम्राज्य कल्पितो आणि त्याला हरण जातो. पण 
दोनही ठिकाणी स्वतःचीच निर्मिती परकी बनते 
आणि स्वत:वर सत्ता गाजविते. विश्‍वर्चतन्याला 
परात्मतेपासुनची मुक्‍ती मानवाच्या ज्ञानाने मिळते. 
फायरबाखच्या मानवाला मुक्‍ती समाजात रंगून 


: जाण्याने, अर्थपूर्ण रीतीने सामाजिक बनण्याने मिळते. 


असे बनण्याचा मार्ग म्हणजे प्रेम आणि स्नेहू. प्रेम 
आणि-स्नेह्‌ यांच्या रज्जूंनी .मानवजात परस्परांशी “ 


परात्मता 


चांगली घट्ट बांधली जायला हवी. मला येथे महात्मा 
गांधींच्या तत्त्वज्ञानाची ( किंवा त्यांचे जीवन आणि 
विचार यातुन निर्माण करता येण्यासारख्या तत्त्व- 
ज्ञानाची ) आठवण येते. प्रत्येकाच्या अंत:करणात 
ईद्वर अगर ब्रह्म असते. पण मायेमुळे त्याच्यावर 
अभ्रे येतात आणि व्यक्‍ती अनुदार, अनाचारी बनते. 
ही अभ्रे दूर केली की ती स्वच्छ होईल, तिच्या 
अंतःकरणातळा ईरवर जागा होईल, ही अभ्रे दूर 
कशी करायची ? तर तिच्या ठिकाणचे प्रेम आणि 
स्नेह जागृत करून. तो जागृत अर्थात प्रेमाने आणि 
स्नेहानेच होईल, व सेवा हे प्रेमाचे आणि स्नेहाचे 
सुंदर स्वरूप असते. म्हणून मानवाची सेवा हा 
सवंश्रेष्ठ धर्म होय. मानवाच्या अंतः:करणातला ईइवर 
जेव्हा मायेने झोपी जातो तेव्हा मायेचे वरचेस्व होते 
आणि मानवाला परात्मतेची बाधा होते, ती दूर 
करण्याचा मार्ग म्हणजे स्नेह आणि प्रेम, 

माक्‍संने फॉयरबाखच्या या स्नेह-प्रेम या गुटि- 
कांना रद्दबादल ठरविले आहे. ' द जर्मत आयडि- 
ऑनलॉजी'मध्ये तो म्हणतो : 

“: तो माणसांची कल्पना त्यांच्या विद्यमान 
सामाजिक संबंधात करीत नसल्यामुळे, जीवनाच्या 
विद्यमान परिस्थितीच्या संदर्भात तो माणसांकडे 
पाहत नसल्यामुळे, आणि हे सामाजिक संबंध व 
परिस्थिती यांच्यामुळेच माणसे घडत असल्यामुळे, 
त्प़ाला खरोखर अस्तित्वात असलेली क्रियाशील 
अशी माणसे भेटतच नाहीत. तो अमू अश्या 'मानवः 
या संकल्पनेपाशीच थांबतो. वैयक्तिक, देह्मांसाच्या 
माणसाचे भावनिक आकलन करण्यापलीकडे तो 
जाऊ शकत नाही. म्हणजेच माणसामाणसामधील 
स्नेह आणि प्रेम यांच्या 5्पतिरिक्‍त संबंध तो जाणीतच 
नाही. आणि हे प्रेम आणि स्नेह सुद्धा आदश स्वरू- 
पातच तो जाणतो. ” फॉयरबाखच्या सूत्रात माक्‍संने 
सांगितलेच होते की मानवाचे सत्त्व (मानवत्व) हे 
सामाजिक संबंधांनी बनलेले असते. या संबंधांशी 
संबंध नसलेल्या प्रेम-स्नेहाच्या भाषेला माक्‍सं भुलणे 
शक्‍यच नव्हते. त्याची परात्मतेची कल्पना या 
सामाजिक संबंधांशी अर्थात अगदी निगडित आहे. 
पण माक्‍संच्या कल्पनेची ओळख करून घेण्यापूर्वी 
परात्मतेच्या ,काही आधूनिक कल्पनांचा थोडासा 
परिचय करून घ्यावा असे वाटते. 


3 


येथे प्रथम आठवण होते ती काम्यूंच्या निरथे- 
वादाची. काम्यूंची तक्रार अशी आहे की जीवनाचा 
अर्थेच लागत नाही. जीवन कसे आहे हे काम्यूंनी 
सिसिफसच्या प्राक्कथेच्या दृष्टान्ताने सांगितले 
आहे. सिसिफसला एक प्रचंड शिळा डोंगराच्या 
पायथ्यापासून शिख रापर्यंत ढकलीत नेण्याची शिक्षा 
झालेली असते. ती शिळा त्याने त्या डोंगराच्या 
माथ्य़ावर नेऊंन॑ उभी करायची असते. सिसिफस 
बिचारा ती ढकलंत ढकलत डोंगराच्या माथ्यावर 
नेऊन स्थिर करतो इतक्यात ती कोसळते आणि पुनः 
पायथ्याशी येऊन थांबते आणि सिसिफसला पुन: ती 
माथ्यापर्यंत नेण्याचे कष्ट करावे लागतात पुनः ती 
तो तेथे स्थिरावणार इतक्यात ती पुनरपि कोसळते, 
आणि त्याचे कष्टचक्र सुरू होते. या कष्टचक्राबरोबर 
कायम फिरत राहण्याची शिक्षा सिसिफसला झालेली 
असते. मानवालाही अशीच शिक्षा झालेली आहे असे 
काम्यूंचे म्हणणे आहे. ही शिक्षा म्हणजे जीवनाचा न 
लागणारा अथे लावीत राहणे. जीवनाचा अर्थ लावीत 
राहणे हा मानवी बुद्धीचा स्वभाव आहे. ती 
मानवी बुद्धीची गरज आहे. मानवी बुद्धी हा अथ 
लावण्यात गढून गेलेली असते. हा अथे लागलासा 
वाटतो, इतक्यात काही तरी होते. आतापर्यत लाव- 
लेल्या अर्थावर कसलासा प्रकाश पडतो आणि हा 
आपला अर्थ सपक्षेल चुकला असा बुद्धीला साक्षा- 
त्कार होतो. आणि अर्थशोधाचे आणि शोधनाचे 
चक्र पुनः सुरू होते. याचे एक अलिकडचे उदाहरण 
खगोलशास्त्रातून देता येईल. आकाझात हा जों 
नक्षत्रांचा आणि ताऱ्यांचा विशाल पसारा पसरला 
आहे त्याचा अथे लावण्याचा प्रयत्न मानवाने फ़ार 
प्राचीन कालापासुन केलेला आहे. अलिकडे महा- 
समथे इलेक्ट्रॉनिक दुर्बिणी वगैरेंचा शोध लागल्या- 
मुळे हा अर्थ आकलनाच्या आटोक्यात आला असे 
ज्योतिविदांना वाटू लागले, क्‍्वाझर वगैरे किर- 
णांच्या शोधामुळे त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला 
इतक्यात ' काळया बिळां 'चा प्रकार लक्षात आला 
व ज्योतिविदांची दृष्टी पुन: गोधळली आहे. हा 
अर्थात जीवनाच्या अर्थाचा प्रकार नव्हे. हा एक 
विशिष्ट प्रश्‍न आहे. जीवनाचा अथे हा कितीतरी 
व्यापक आणि व्यामिश्र प्रश्‍न आहे. ब्लॅक होलचा 
विशिष्ट वैज्ञानिक प्रश्‍न आणि जीवनाचा प्रश्‍न यांत 


३.3 


कोटिभेदच आहे. ज्या जीवनाचा अथं लावायचां त्यात 
अर्थ लावणाऱ्यांचाही समावेश असतो. हा. नुसता 
आत्मशोधही नव्हे. आत्मशोध अधिक विश्‍वशोध- 
असे हे प्रकरण मानवी आकलनास घाबरवून सोडणारे 
आहे. अर्थात जीवनाचा अर्थ लागत नाही यात काही 
आश्‍चये ताही, अनादीकालापासून मानवाने जीव 
नाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण तो 
विफल ठरलेला आहे. त्यासाठी अनेक तत्त्वज्ञाने 
निर्माण झालो, पण त्या साऱ्यांनी हात टेकलेले 
आहेत. याचे एक कारण असे आहे की ज्या बुद्धीच्या 
जोरावर जीवनाचा अर्थ शोधण्याचा प्रयत्त करायचा 
त्या बुद्धीच्या कोटी स्थिर आहेत आणि जीवन 
प्रवाही आहे, गतिमान आहे, अखंड परिवर्तनशील 
आहे. पाण्याने भरलेली भांडी एकमेकांना लावून 
ठेवली म्हणून त्यांतून नदी निर्माण होईल काय असा 
प्रश्‍न या संदर्भात फार पूर्वी ग्रीक तत्त्वज्ञ हेरॅक्लिटस 
याने विचारला होता. आपली बृद्धी सिनेमाच्या 
छायाचित्रणासारखी आहे. जे चित्र चलच्यचित्र 
वाटते ती खरोखर स्थिरचित्रांची मालिका आहे, 
आणि तशी आपल्या बुद्धीची अवस्था आहे असे 
आरी बेग्‌साँ यांनी सांगितले होते. पण काम्यूंची 
अडचण अधिक मूल्भूत होती. जीवन आपण वस्तु- 
निष्ठ पातळीवर आणि आत्मिक पातळीवर जगत 
असतो. या दोन पातळ्यांवरून जीवनाचा वेध. घेऊन 
त्यांची सांगड घालण्पाचा सवाल येथे आहे. पण 
जीवनाचा अथं तात्त्विक स्तरावरही लागत नाही 
आणि प्रतीतीच्या स्तरावरही लागत ताही. या 
प्रतीतिवंचनेची अनेक उदाह्रणे देण्यासारखी आहेत. 
कित्येकदा आपण आरशात पाहतो आणि आप- 
ल्प़ाळा आपलेच प्रतिबिब ओळबू येत नाही. ते 
कोणाचे तरी परक्याचे वाटते. कधी आपले जीवन 
रिकाम्या भांड्यासारखे रिक्‍तरिकामे वाटते. कधी 
भर गर्दीत आपण अगदी एकटे एकले आहोत असे 
वाटते. कधी आपली सारी. नाती, सारे संदर्भ गळून 
गेल्यासारखे वाटतात. कधी आपल्या' अगदी आतल्या 
गाभ्य़ाच्या गोष्टी बेचव-अकारण बेचव <- वाटतात. 
कधी परिचित गोष्टींची ओळख पटत नाही तर 
अनोळखी गोष्टी परिचित वाटतात. कधी अकल्पित 
दृष्टांत येतात आणि त्यांचा जाप अर्थ लागत नाही. 
डक ता दोन-हजार ! आता ज्या गोष्टीचा अथ 


संवभारत 


माचे, १९७९ 


लागत नाही, जी गोष्ट अंतरात्म्याच्या आकलनातच 
येत नाही, ती गोष्ट आपण जगतो, नव्हे तिच्यात ' 
काही तरी अतुल अवणंनीय मोल आहे असे 
मानून जगतो ही गोष्ट विलक्षण नव्हे काय? 
पण हे सत्य आहे- आणि जीवनाचे एक विलक्षण 
गूढ आहे. ' द आउटसायडर ' मधला मॅर्सो, ज्या 
गोष्टींचा त्याला कधी अर्थ लागला नाही, आणि 
म्हणून ज्यांची कधी त्याने पर्वा केली नाही त्या 
गोष्टी मखेरीस त्याला मोलाच्या वाटू लागतात, 
या विलक्षण गूढावर त्या 'कादंबरीचा शेवट होतो, 
ही कलावंत काम्यूंची तत्त्वज्ञ काम्यूंवर मात असेल, 
पण अखेरीस ही गोष्ट बुद्धी गुंग करते. हेच ते 
अनर्थवादाचे तत्त्वज्ञान. यात परात्मता आहे ते स्पष्ट 
आहे. जीवन आपले असते, आपण त्याचा अर्थ 
लावण्याचा प्रयत्न करतो, तो अथे लागत नाही, 
जीवन परके बनते आणि आपल्यावर मात करते- 
आपण जगत राहतो, या अथंशून्यतेचे वर्चस्व मानून. 
या विपरीत परात्मतेच्या प्रश्‍नाने काम्य , निदान 
काही काल, व्यथित झाले होते. भर 
काम्यूच्या शून्यार्थवादाशी आपल्याकडे ज्याची 
हमखास गल्लत करण्यात येते त्या अस्तित्ववादाचा 
(.०३४६९॥1911811 ) अभिप्राय हाच आहे. 
मानवजात परात्मतेच्या ( 1101181161 ) एका 
विलक्षण फेऱ्यात सापडली भाहें. अस्तित्ववादाचे 
अनेक पंथ आहेत, पण त्या साऱ्यांचे एकच सुत्र आहे 
असे वाटते : 112181७100 001108 ७००16 
९888100-सत्त्वाअगोदर अस्तित्व. आपले अस्तित्व 
सत्त्वाच्या कचाट्यात सापडले आहे, आणि त्याला 
मुक्त करणे-हा मानवापुढला सर्वांत मोठा-सवाल 
आहे. सत्त्व म्हणजे काय?तर समाजाचे संकेत. माणूस 
जन्मल्यापासून तो या संकेतांनी घेरला जातो, ग्रासला 
जातो. समाज त्याला संकेतांच्या मुशीत पुरेपूर ओततो 
आणि त्यातून त्याला समाजाला हेवे ते रूप, हवा तो 
आकार, इवी ती बंदीश देऊन बाहेर काढतो. आपले 
जीवन म्हणजे आपल्या अस्तित्वावर बसळेली संकेतांची 
पुटे, संकेतांचे थर. हे थर खरवडून काढण्याचे आव्हान 
मसानवापुढे आहे, पण मानवाला त्याची दाद लागणार 
नाही अक्ली व्यवस्था करण्यात येते. माणूस म्हणजे 
काय याच्या त्याच्यापुढे अशा काही व्याख्या उभ्या 
करण्यात येतात की माणूस आपले अस्तित्व विसरूनच 


'परात्मत्ता 


जातो. सात्रंनी दिलेले उदाहरण घेऊन बोलायचे 
झाले तर चाकू म्हणजे काय, तर धारदार पाते 
आणि हातात धरता येईल अशी मूठ असलेली 
वस्तू. चाकूची ही व्याख्या समाजाने, विशिष्ट उप- 
युक्‍ततेच्या दृष्टीने बनविलेली असते, व या व्याख्ये- 
बरहुकूम चाकू तयार होत असतात. म्हणजे चाकूला 
या व्याख्येबाहेर काही अस्तित्व नसतेच. तसेच 
माणसाचे झाले आहे. समाजाने माणसाच्या काही 
व्याख्या बनवल्या आहेत व त्यांच्या संकेतानुसार 
माणसाला- अर्भकावस्थेपासुन अखेरच्या अंतापर्यंत- 
बनविण्याचे कारखाने अखंड-अव्याहत सुरू आहेत. 
समाज हा असाच एक प्रचंड कारखाना आहे. या 
कारखान्याच्या मुज्ञीत माणूस ओतला जातो. या 
कारखान्यातील यंत्रांनी त्याची, त्याच्या मनाची, 
काटछाट वाढ होत असते. पण चाकू आणि माणूस 
यांमध्ये एक मोठा फरक असतो. माणसाला आत्मा 
असतो- अस्तित्व असते, चाकूला नसते. खरे 
म्हणजे माणसाचे अस्तित्व हेच त्याचे सत्त्व. हे 
त्याचे मूल द्रव्य. हे द्रव्य नष्ट होत नाही. त्याचा 
अगदी बारीक आतला आवाज, मानवाने शोध 
घेतला तर ऐकू येईल. या अस्तित्वाचा वेध घेणे हेच 
मानवाचे कर्तव्य आहे. अस्तित्ववादाचा मानवाला 
असा संदेश आहे. की आपल्य़ा मूळ अस्तित्वाचा 
शोध घे, सामाजिक संकेतांच्या पाशातून ते मुक्‍त 
कर. सामाजिक संकेतांनी तुझ्या अस्तित्वावर 
प्रभुत्व प्रस्थापित केले आहे ते तू शुगारून दे. 
तुझ्या अस्तित्वाचे राज्य तुझ्या जीवनावर चालू दे. 
त्याच्या आदेश्यांचे पालन कर. त्याच्या अंत:प्रेरणेला 
शरण जा. थोडक्यात म्हणजे स्व-तंत्र हो. सर्वे 
क्षेत्रात तुझ्या अंतःप्रेरणेने वाग. बंडखोर बन. 
जगाच्या ज्या संकेतांनी तुझ्य़ा अस्तित्वाला बद्ध केले 
आहे त्याच्या विषद्ध बंड पुकार, अस्तित्ववादाचा हा 
सनातन संदेश आहे. अस्तित्वाच्या मुक्तीचा, किवा 
भारतीय भाषेत आत्म्याच्या मुक्तीचा हाच एकमेव 
मार्ग आहे. 

या संदर्भांत सात्रे यांनी सांगितलेली एक सत्य- 
कथा महत्त्वाची आहे. युद्धकालात हिटलर विरुद्धच्या 
भूमिगत लढ्याचे सार्त्रे हे एक नेते होते. ( तसेच 
काम्यूही होते. ) एक दिवस त्यांच्याकडे एक तरूण 
आला आणि म्हणाला, ' मला तुमच्या या भूमिगत 


1 


लढ्यात सामील व्हायचं आहे, पण माझ्या आईचा 
विरोध आहे. तेव्हा मी काय करावं? ' तो काळ 
इतका कठीण होता कौ फ्रेंचांच्या या भूमिगत 
लढ्यात जितके लोक. येतील तितके. थोडे होते. 
त्या तरुणाचे, आईच्या मताची पर्वा न करता, 
सात्रेंनी स्वागत केले असते तर . त्यांना कोणी दोष 
दिला नसता. ते त्यांच्या तत्त्वज्ञानासही घरून 
झाले असते- कारण ती त्या तरुणाच्या अस्ति- 
त्वाच्या हुंकारास साद झाली असती. पण सात्तने 
तसे केळे नाही. ते त्याला म्हणाले, “ मी तुला सल्ला 
देणार नाही. हा निर्णय? तुझा. तु स्वतंत्र बुंद्धीनं 
घ्यायला हवा. मग तो भूमिगत चळवळीत सामील 
होण्याच्या विरुद्ध पडला तरी मी त्याचे स्वागत 
करीन. ' परात्मतेवर अस्तित्ववाद्यांचा हा उपाय 
आहे. 

मला वाटते, जे. कृष्णमूतींची शिकवण अशीचं 
आहे. ते. मानवाच्या अंतःतिरीक्षणाला आवाहन 
करतात. ते सांगतात की, तु तुझ्या मनाला रिक्‍त 
कर, म्हणजे तुझ्या मनावर सामाजिक संकेतांची जी 
पुटे बसली आहेत ती काढून टाक, त्याला शुद्ध कर, 
स्वच्छ कर, आणि त्याच्या प्रेरणेप्रमाणे वाग म्हणजे 
तू स्वच्छ होशील, शुद्ध होशील. मला या संदेशाचे, 
अस्तित्ववाद्यांच्या संदेशाशी गाढ सौहादं आहे असे 
वाटते 

ज्या अर्थी अगदी प्राचीन काळापासून आज- 
तागायत तत्वज्ञांनी आणि विचारवंतांनी परात्मते- 
सारखी अगर त्याला जवळ येणारी तत्त्वज्ञान 
मांडली त्याअर्थी मानवाच्या जीवतव्यवस्थेतच या 
भावावस्थेची मुळे शोधायला हवीत असे वाटते. 
मानव आणि मानवेतर प्राणी यांच्या दरम्यान एक 
फरक सहज लक्षात येणारा आहे. दोनही निसर्गावर 
जगतात, पण मावर्स म्हणाला त्याप्रमाणे मानवेतर 
प्राणी निसर्गाशी एकरूप होऊन, निसर्गात मिळन 
जाऊनच जगतात, तर मनुष्य मात्र, स्वत$ निसर्गाचा 
अंश असुनही निसर्गापासुन काही अंतर निर्माण करून 
आणि निसर्गावर प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्त 
करून जगतो. हे कशामुळे शक्‍य होते ? अर्थात 
मानवापाशी जी विकसित संज्ञा अगर जाणीव भाहे 
त्यामुळे. या जाणिवेची प्रतिभा, संवेदना, विचार, 
भावना, -इच्छा इत्यादी जी रूपे आहेत त्यांच्या 


शर्ट 


जोरावर मानव निसर्गावर विजय मिळवू शकतो आणि 
आपल्या जीवनाला काही वळण लावू शकतो. पण 
या संज्ञेचे आणखी एक महूत्त्वाचे-अतिमहत्त्वाचे-रूप 
आहे. ते म्हणजे स्व-संज्ञा किवा 8011 001810118- 
70088. ही कशी निर्माण होत असेल याची आपण 
कल्पना करू शकतो. प्रथम म्हणजे 'स्व' अश्ली काही 
चीज असते. व्यक्‍तीची जनुके आणि त्याचा अनुभव 
यांचा गुणाकार होऊन त्यातून तिचा स्व अगर तिचे 
व्यक्तित्व तयार होते. हा “स्व ' वतंनातून सिद्ध 
होतो. स्व ची जाणीव म्हणजे स्व-संज्ञा. व्यक्‍तीला 
निरनिराळ्या गोष्टींची जी जाणीव होत असते 
तिच्यावर तिच्या “स्व' चा अगर व्यक्तित्वाचा 
प्रभाव पडलेला असतो. त्यामुळे या निरनिराळ्या 
जाणिवांत काही एक साम्य असते. या साम्याच्या 
जाणिवेतून स्व-संज्ञा अगर 8011 001180101811653 
निर्माण होत असते. स्वतःविषयीच्या या जाणिवे- 
तुनच व्यक्तीचा अहम्‌ अगर 080 निर्माण होत 
असतो. परात्मतेची बाधा होते ती या अह्मूला 
होते-म्हणून या अहमूचा आणि त्याच्याशी जुळणार्‍्या 
संबंधांचा थोडा विचार केला पाहिजे. 
मनुष्य जगतो तो निसर्गाशी आणि समाजाशी 
संबंध जोडून जगतो. निसर्गाचा अंश आत्मसात 
करून त्याला जगावे लागते आणि तो आत्मसात 
करण्यासाठी त्याला इतरांशी सहकार्य करावे लागते. 
व्यक्‍तीच्या स्वसंज्ञेमुळे तिचे स्वतःशीही नाते जुळते. 
( पहिल्या दोन नात्यांत आणि या नात्यात एक मह- 
तत्वाचा फरक असतो.. पहिल्या दोन संबंधांतून जो 
अनुभव येतो तो ज्ञानेंद्रिये आणि संकल्पनाशक्‍्ती 
यांच्या मध्यस्थीने येतो तर तिसरा संबंध- स्व 
-संज्ञेचा अहमृशी संबंध- कोणाच्याही मध्यस्थी- 
शिवाय साक्षातू-1,प(101 ने- जुळतो, येथे ही 
गोष्ट मी फक्त नमूद करून ठेवतो. ) आता अहमूचे 
निसर्गाशी व इतरांशी जे नाते असते ते त्याला नेह- 
मीच सुखाचे असते असे नाही. आज आपले निसर्गाशी 
जे नाते असते ते साधारणपणे इतके संस्कारित 
असते की निसर्गाचा अंश आत्मसात करण्याची 
प्राचीन कालांतली क्रिया किती भरड आणि 
भ्रयंकर असेल याची आपण कल्पनाही करू शकत 
नाही. .त्या काळी मानव निसर्गाशी साक्षात झगडा 
करीतच जगत हाता. “ जीवो जीवस्य जीवनमू ' 


नवभारत 


मार्च १९३९. 


याचा जीवघेणा सवाल त्याच्या समोर सतत 
सकत स्वरूपात उभा होता. ज्याची शिकार करा- 
यची त्याची आपणच केव्हा व कशी शिकार होऊ 
याची खात्री नव्हती. याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे 
निसर्गाचा व्यापक प्रकोप होऊन आपण आपल्या 
सार्‍या लोकांबरोबरच केव्हा खतम्‌ होऊ याची 
खात्री नव्हती. ( यातूनच अर्थात निसगँपूजन सुरू 
झाले आणि त्यातून पुढे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान 
परमेश्वराची कल्पना उदयास आली. ) 

निसर्गाशी मानवाचे संबंध असुरक्षित तरी एका 
अर्थाने साधेसरळ होते. पण. समाजाशी त्याचे जे 
संबंध असतात ते विलक्षण व्यामिश्र ठरतात. यातून 
नुसता भयगंड निर्माण होत नाही तर न्यूनगंडही 
निर्माण होतो. माणूस समाजात जन्मतो, जगतो, 
वाढतो, पण ही प्रक्रिया व्यक्तीला फार गुंतागुंतीची 
ठरते. माणसाचे बालपण दीघंकालीन असते, आणि 
म्हणून त्याला प्रारंभीची कित्येक वर्षे आईवडिलांचे 
वा पालकाचे व जमातीचे संरक्षण लागते, या कालात 
मनुष्यव्यक्‍तीला संरक्षण लाभते, प्रेम लाभते, शिक्ष- 
णही लाभते, पण त्याबरोबर धाकही लाभतो. ल्हात 
मुलाचे शिक्षणसंरक्षण करणारे आईबाप हे नुसते 
आईबाप नसतात तर समाजाचे प्रतिनिधीही असतात 
ते समाजाचे संकेत मुलाच्या माथी मारतात. समा- 
जाचे रीतीरिवाज आणि नीतिनियम त्याच्या अंत- 
रंगात ओततात. आणि हे ओतताना एक जबरदस्त 
इश्याराही देतात. इशारा असा की, तू उत्तम नाग- 
रिक हो, म्हणजे समाजाचे संकेत पाळ, नाहीतर-या 
* नाहीतर? नंतर काय होईल हे पिनलकोडात 
सांगितलेले असते, समाजाच्या अलिखित नियमा- 
वलीत सांगितलेले असते, पण ही शिक्षा काय 
असेल म्हणजे प्रत्यक्षात काय भोगावे लागेल हे 
बरेचसे धुक्यातच गुंडाळलेले असते. 

मानवेतर प्राण्यांच्या तुलनेत माणसाचे एक 
वैशिष्ट्य असेकी तो भविष्याबद्दल कल्पना करू 
शकतो, अंदाज बाळगू शकतो आणि धास्तीही 
बाळगू शकतो. थोडक्यात म्हणजे माणसाचे भवितव्य 
त्याला भंडसावू शकते. भविष्यात काय वाढून ठेवले 
आाहे हा ६४००० डॉलर-प्रइन त्याच्या पुढे नेहमी 
उभा असतो. तो आज्ञावादी असतो. पण माणसाचे 
जीवन. इतके गुंतागुंतीचे असते, ते इतक्या मानवी 


अनुक्रमणिका 


परात्मतां 


आणि अ-मानवी शक्तींनी बनविलेले असते कौ 
कोणत्याही व्यक्‍तीच्या आह्या-आकांक्षा बहुधा 
फजूलच ठरतात. 

आता अश्या या अनिश्चित जीवनाच्या व्यामिश्र 
संकेतांचे, बालपणातच सुरू होणारे दडपण इतके 
जवरदस्त असते की व्यक्‍तीच्या अंतरंगात एक 
प्रकारचा न्यूनगंड अपरिहार्यपणे निर्माण होतो. या 
न्यूतगंडातून-म्हणजे त्याच्या त्रासदायक जाणिवे- 
तून-सुटण्यासाठी माणसात अहंगंड निर्माण होतो, 
पण हा सुद्धा अहमूला छळतच असतो. मुख्य म्हणजे 
या अहमूला आयुष्यात जे वैफ़ल्य, जी अगतिकता, 
जी सकती, इच्छांचा होम, वगैरे करावा लागतो 
याचा विलक्षण जाच होतो आणि यातून 
परात्मता आणि तत्सम भावना यांची बाधा होते. 
आजच्या औद्योगिक युगात माणसाच्या आत्म्या- 
वरचा हा दाब तर फारच वाढला आहे-आणि या 
भावना फार तीब्र, काटेरी वनल्या आहेत. भोद्यो- 
ग्रिक युंगात मानवाच्या जीवनाला एक प्रकारची 
यांत्रिकता, एक प्रकारची कृत्रिमता, एक प्रकारची 
भयानक परस्वाधीनता आलेली आहे. माणसाला 
बहुधा समाजाच्या यंत्रांवरोबर फिरावे लागते. 
औद्योगीकरणामुळे काही सुविधा प्राप्त झाल्या 
आहेत ही गोष्ट खरी, पण या जीवनाची सक्ती 
इतकी जबरदस्त आहे, मानवाच्या स्व-संबंधावर 
त्याच्या स्वेतर संबंधांचे आक्रमण इतके वाढले आहे 
की व्यक्तीचे आयुष्य ओढगस्त बनते - तिचा जीव 
गुदमरतो. 1 

ही बाहेरची सक्ती सोडा, पण एक आंतरिक 
सक्ती असते. मांनवाच्य़ा एका आंतरिक इच्छेची 
सकती. हेगेल म्हणाला होता की दरेक व्यक्‍तोला 
असे वाटत असते की आपली दखल घेतली जावी, 
आपण सुद्धा इतरांसारखेच माणूस आहोत याची 
इतरांनी दखल घ्यावी, आपल्याला इतरांबरोबरच 
पमाजाने मानावे. ही दरेक व्यक्‍तीची पोटातली 
आस असते. इतर जण जसे विशवचैतन्याचे अंश 
असतात तसेच आपणही आहोत याची दखल घेतली 
जावी हा या इच्छेचा हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाच्या 
संदर्भातला अर्थ. एक प्रकारची ही समानतेचीच 
मागणी. हेगेल 8९-1९००णा001॥. ची भाषा 


बोलत असे तर. मार्क्स 8611-80 ची 


डेर 


भाषा मांडी. श्रमामुळे माणसाला माणुसकी प्राप्त 
होते, त्याला आत्मप्रतीती येते, हे माक्संचे एक आद्य 
प्रमेय होते. पण श्रम हे नेहमी सामाजिकच असतात, 
श्रमामुळे माणूस हा खऱ्याखुऱ्या अर्थाने सामाजिक 
प्राणी बनतो, आणि यात मानवाची कृतार्थता असते. 
पण आपल्या अन्यायाने आणि विषमतेने भरलेल्या 
समाजात दरेकाच्य़ा श्रमांना समान प्रतिष्ठा लाभत 
नाही. काहींच्या श्रमांना मुळीच प्रतिष्ठा नसते. हे 
आत्मपरकीभवनाचे एक जबरदस्त कारण असते. 

हेगेळ-माक्‍संनी सांगितलेल्या मानवाच्या या 
आंतरिक इच्छेला फार मोळ आहे यात शंकाच 
नाही. पण या दोघांकडूनही इच्छा बरोबर मांडली 
गेली आहे असे वाटत नाही. इतरांबरोबरीने आपली 
दखल घेतली जावी, आपल्या श्रमांना, उद्योगांनाही 
मान्यता मिळावी एवढीच मानवाची इच्छा असते 
असे नाही. मानवाचा अहम्‌ अधिक महत्त्वाकांक्षी 
असतो. जी जनुके ( ४७108 ) जीवनाच्या मुळाशी 
असतात तीच त्याला एक वैशिष्ट्य, एक अनन्य- 
साधारणत्व प्राप्त करून देत असतात. प्रत्येकाची 
सामाजिक परिस्थिती कितीही सारखी केली तरी 
जनुकांचे हे वशिष्ट्य-निर्माणक कार्य, दरेक व्यवती- 
च्य़ा बाबतीत, चालूच राहणार. या वैशिष्ट्याचे 
पोषण करण्याची प्रत्येक व्यवतीची इच्छा असते, 
आणि या वैकिष्ट्याची समाजाने दखल घ्यावी, 
कोडकौतुक करावे अशीही तिची इच्छा असते. 
प्रत्येक जण व्यक्‍्तिवैशिष्ट्यच घेऊन जन्माला येतो, 
पण प्रत्येकाचे जीवन इतके सामाजिक असत, सामा- 
जिक पाश इतके जबरदस्त असतात की या वैशिष्ट्या- 
कडे लक्ष देण्यास समाजालाच काय तर त्याला 
स्वत.लासुद्धा फुरसत नसते. मग तो कुढू लागतो, 
आणि त्याला परात्मतेंची बाधा होते. 

जीवनाची प्रतीती मानवाला अनेक प्रकारे येते. 
आपल्या कांक्षा-आकांक्षा कधी पुऱ्या होत नाहीत, 
आपली स्वप्ने बहुतेक विस्कटतात, समाजाशी तर 
आपले दंद्र अविरतच सुरू आहे, हे सारे प्रकरण 
कधीकधी इतके जाचक ठरते की भयानक एकलेपणा 
वाटतो, कधीकधी इतरांना आपली व इतरांची 
आपल्याला भाषाच कळत नाही असे वाटते. विलक्षण 
अगतिकता येते. साफ कुंठित झाल्यासारखे वाटत. 
आपले आत्म्याचे, देहमांसाचे साकार जीवन 'संपुष्टात॑ 


अनुक्रमणिका 


४७ 
येऊन आपण एक निर्जीव प्रतीक बनलो आहोत की 
काय असे वाटते, एक प्रकारच्या सांस्कृतिक दुभंगले- 
पणाचे बळी. आपण झालो आहोत असे वाटते, 
आपले जीवन अर्थशून्य झाले आहे, त्यात एक 
अतक्यं पोकळी शिरली आहे असे वाटते - आणि 
मग. या जीवनाबद्दल अनेक अर्थ मनात घुम्‌ लागतात. 
हो मानवजात मुळातच पतित आहे असे वाटते. 
दैवाच्या चक्रात ती गोते खात आहे असे वाटते. हे 
जीवनच अर्थशून्य आहे, खोटे आहे, मायावी असे 


कल्पना मृद्रणालयाची मोहरेदार छपाई 


अनेकजणांनी तो मान्यही केला आहे. 


श्रीविद्या प्रकादन, 


र; शनिवार पेठ, अष्टभुजा मार्ग, पुणे ४११०३० 


नवभारल 


प्रसिद्ध झाला 
ज्ञानेश्वरीचा विश्षेष अर्थ सांगणारा बृहत्‌ ग्रंथ 


सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी 


संपादक व अनुवादक : म. शं. गोडबोले 
किंमत ६० रुपये (पोष्ट खर्च ३॥ रुपये ) 
पृष्ठे डबल क्राऊन सुमारे एक हजार : पूर्ण कापडी बांधणी -- उत्कृष्ट कागद 


श्रीज्ञानेशवरीच्या सुमारे दहा हजार ओव्यांपैकी सहा हजार 
ओव्यांचा अर्थ स्वतंत्रपणे लावला आहे. ज्ञानेश्‍वरी अभ्यासकांपैकी 


मार्च १९७२. 


वाटते. बुद्धाला तर ते केवळ दुः:खमय आहे असे 
वाटले. या सार्‍यातून सुटण्यासाठी मानवाने ईइवर 
कल्पिला, धर्म निर्माण केला, अनेक दश्ने तयार 
केली. पण माणसाच्या अंतरंगात रुतलेली सल 
कायमच राहिलो. त्यातूनच वर सांगितलेली विविध 
तत्त्वज्ञाने निघाली. ती सारी संपूर्ण अर्थाने 
परात्मतेची तत्त्वज्ञाने होती असे म्हणता येणार 
नाही. पण ती या तत्त्वज्ञानाच्या भावित-अभावित 
आवृत्त्या आहेत असे म्हणता येईल. 

(अपूर्ण) 


हीर५८१८५८१८५८२ *:५-५९५-५५८५><% १-५ ५०% ०८२ ही. 


चंद्रकांत बांदिवडेकर 


अज्ञय : साहित्यिक कतृंत्वाचा एक आलेख 


१९७८ चा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदीचे बहुमुखी 
सोहित्यिक स्चिवानंद हिरानंद वात्स्यायन “अज्ञेय ' 
यांना थोडा उल्लीरा मिळाला. पण असे योगायोग 
साहित्य क्षेत्रात नेहमीच घडत असतांत. यापूर्वीच्या 
हिंदीमधल्या पुरस्कृत दोन साहित्यिकांच्या तुलनेने 
अज्ञेयांचे काये अधिक भरीव, अधिक प्रभावशाली 
आणि बहु आयामी, हा सन्मान जवळच्या भविष्य- 
काळात मिळायला हवा अक्षी दोन चटकन डोळया- 
पुढे येणारी हिंदी साहित्यातली नावे म्हणजे 
जैनेंद्रकुमार आणि हजारीप्रसाद द्विवेदी. यांच्या 
आगेमागे आणखीही काही नावे सांगता गय्रेतील. 
अज्ञेयांनी साहित्यिक कामगिरी अनेक क्षेत्रांत केली- 
अतिहाय भरीव स्वरूपाचो. हिंदी काव्य, हिंदीची 
सैद्धांतिक काव्यसमीक्षा, कादंबरी आणि लघुकथा- 
लेखन या क्षेत्रांतले अज्ञेयांचे काय समकालीन व 
उत्तरवर्ती लेखनावर प्रभाव टाकणारे. हिंदी ललित 
निबंधात त्यांनी घातलेली सांख्यिक दृष्ट्या कमी 
पण मोलाची भर उल्लेखनीय आहे. सांस्कृतिक 
जीवनासंबंधी त्यांनी वेळोवेळी लिहिलेले किती- 
तरो लेख आणि दिलेली व्याख्याने वैचारिक 
वाडमयात मानाचे स्थान प्राप्त करून राहावी 
इतकी महत्त्वाची आहेत. त्यांचे खरे मूल्यमापन 
अजून व्हायचे आहे. त्यांनी चित्रवत्‌ शब्दांकित 
केलेली प्रवासवणंने चवितनशील कलावंताने केलेल्या 
डोळस विचारयात्रा आहेत. एक नाट्यवाडू्मय हा 
प्रांत सोडला तर जवळ जवळ सर्व साहित्यिक 
ज्ञेत्रांत अज्ञेयानी केलेला संचार अतिशय मोलाचा 
आहे. 
व्यक्तित्वाच्या काही रेषा 

अज्ञेय मुख्यतः कवी आहेत. पण गंभीर चिंतन 
आणि भारदस्त कल्पताशक्ती यांती त्यांचं. संवेदन< 

न. भा, ६ 


शीलः मन समृद्ध आणि संयत झालेलं आहे. सामा- 
जिक आणि सांस्कृतिक समस्यांच्या जागत्या भाना- 
मुळे त्यांचं काव्प वैविध्यपूणे आणि संदर्भसमृद्ध झालं 
आहेच पण कादंबरी, कथा व निबंधवाड्‌मयाच्याही 
त्यांना वाटा चोखाळाव्या लागल्या आहेत. या वैचा- 
रिकतेचं वावडं नसलेल्या कलाप्रकारांना अज्ञेयांच्या 
तत्त्वजिज्ञासू वृत्तीनं आणि आत्मान्वेशी स्वभावानं 
एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त करून दिला आहे. 
अज्ञेयांच्या सौदयंप्रेमी आणि शिल्पदक्ष कलावंत मनानं 
जीवनाचं दशन घेताना सौंदर्यानुभवांची नानाविध 
रूपे जितक्या उत्कटपणे पण संयमाने टिपली 
तितक्‍याच उदारपणे ती वाचकांपर्यंत पोचविताना 
कमालीची कुशलताही दाखविली आहे. त्यांच्या 
सर्वच लेखनावर अभिजात सौंदयेवृत्तीची आणि 
परिष्कृत अभिरुचीची मुद्रा उमटलेली आहे. 
मुख्यतः शब्दांच्या माध्यमाचा उपयोग करणारा 
हा कलावंत साहित्येतर कलांचाही रसिकतेने 
आस्वाद घेणारा सुहृद आहे. कारण सर्वच 
कलांच्या मुळाशी असणाऱ्या लयतत्त्वात तन्मयतेनं 
डुबून जाण्याचं त्यांना जन्मजात वेड होतं. शिवण्या- 
टिपण्यापासून नृत्यापयंत सर्वच कलांचा वा कारा- 
गिरींचा आनंद घेण्याची वृत्ती, फोटोग्राफी उत्तम 
दर्जाची आत्मसात झालेली, ' सुनहले शैवाल ' काव्य- 
संप्रहात त्यांची दर्जेदार छायांकनं आढळतील. विविध 
भाषांचा अभ्यास करण्याकडे प्रवृत्ती असल्यामुळे 
त्यांचं स्वत:चं काव्यही समृद्ध झालं आहेच पण 
उत्तम अनुवादही त्यांनी केळे आहेत. 
अज्ञेयांची कविता 

काव्याच्या क्षेत्रात अज्ञेयांची हिंदी काव्याला 
देणगी अनेक प्रकारची आहे. छायावादी ( स्वच्छं- 
दतावाद किवा भारतीय रोमांटिसिजभ १९१८-' 


४२ 


१९३६ ) काव्यधारेनंतर तितक्‍याच महत्त्वाच्या 
“नयी कविता' काव्यधारेचे प्रव्तंक म्हणून अज्ञेयांना 
मान दिला जातो. अज्ञेयांनी हे प्रवतन अनेक प्रकारे 
केलेलं आहे. निरालांना छायावादी काव्याचे शलाका- 
पुरुष असे अज्ञेयांनीच संबोधिले आहे. कवी व समीक्षक 
डॉ. जगदीश ग॒प्तांनी अज्ञेयांना ' नयी कविताके 
शलाकापुरुष ' असे साथंपणे म्हटले आहे. एक 
उत्तम व महत्त्वाचा कवी म्हणून अज्ञेयांनी नयी 
कवितेचं प्रवतंन केलं आहेच पण नव्या कवितेला 
होणार्‍या सवे प्रकारच्या विरोधाला नेस्तनाबूद करून 
नवी कविता हिंदी साहित्यात प्रतिष्ठित करण्याचं 
श्रेयही मुख्यत्वेकरून अज्ञेयांनाच दिलं जातं. हे 
कार्य त्यांनी काव्याच्या स्वरूपाचा, काव्यशास्त्रीय 
नानाविध समस्यांचा विस्तृत ऊहापोह करून केलं 
आहे. नवीन कवींची कविता संकलन खूपानं प्रसिद्ध 
करून केलं आहे त्याचप्रमाणे साहित्य व कलाविषयक 
वेळोवेळी निर्माण होणार्‍या समकालीन प्रश्‍नांचा 
मागोवा घेत राहूनही केलं आहे. अज्ञेयांच्या संकलना- 
नंतर त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर वाद झाले 
आहेत, एका टोकाला जाऊन त्यांच्यावर हेत्वारोंप 
करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर टीकेचा सभ्य- 
असभ्य भडिमार करूनही आपली होस कित्येकांनी 
भागवून घेतली आहे. पण त्यांच्या विचारांचा परामर्श 
घेतल्याशिवाय हिंदी साहित्याचा वा साहित्यशास्त्राचा 
विचार यथोचित होईल असे मानणे भावडेपणाचं 
ठरेल किवा ते आग्रही, एकांगी आणि अ्यास्त्रीयही 
होईल. 

बिकासशीळ कवि-व्यक्तित्व 

अज्ञेयांचा पहिला काव्यसंग्रह “भग्नदृत' १९३३ साली 
प्रकाशित झाला, त्यानंतर ' चिता' ( १९४१ ), 
“ इत्यलम्‌ ' (१९४६) संग्रह प्रकाशित झाले. पण 
त्यांच्या कवि-व्यक्तित्वाचा सशक्त ठसा उमटलेला 
दिसतो तो त्यांच्या 'ह्री घासपर क्षण भर?! 
(१९४९ ) या काव्यसंग्रहात. अज्ञेयांच॑ कवि- 
व्यक्तित्व विकासशील व्यक्तित्व आहे. पंतांच्या जवळ 
जवळ पहिल्या काव्यसंग्रहानंच ( पल्लव) हिंदीतल्या 
नव्या काव्यप्रवाहाची लक्षात येण्यासारखी दिशा 
स्पष्ट केली आणि कवीच्या कविव्यक्तिमत्त्वाची 
बलशाली मुद्रा दर्शविली, “जुही की कली? या 
पहिल्याच कवितेनं निरालांच्या प्रखर काव्य- 


नवभारत 


मार्च १९७९. 


शक्‍तीची प्रचीती आणून दिली. प्रसादांची आरंभीची 
कविता तितकी त्यांच्या भविष्यकालीन सपृद्धीचं 
विश्वसनीय निदान करणारी नव्हती पण तितकी 
सामान्यही नव्ह्ती, अज्ञेयांची आरंभीची कविता 
आणि ' ह्री घास पर क्षणभर? मधली व त्या- 
नंतरची सर्व दृष्टींनी फुललेली कविता यांचं 
थोडं तुलनात्मक अध्ययन केलं तर प्रतिभा- 
वंताच्या कुंडलीतील ग्रहांच्या संबंधी भाष्य करणं 
धोक्याचं ठरते हे निश्चितपणे जाणवतं. कदाचित 
अनेक अंगांनी होत असलेल्या विकासाचं एकीकरण 
व्हायला काहींच्या बाबतीत वेळ लागतो हे 
त्याचं कारण असेल. ' हरी घासपर क्षण भर! 
नंतर मात्र अज्ञेयांचा जवळ जवळ प्रत्येक काव्य- 
संग्रह उत्कृष्ट काव्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा 
ठरलेला आहे- अगदी १९७६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या 
“महावृक्ष के नीचे-' पर्यंत हे म्हणता येईल. अज्ञेयांच्या 
काह्यासंबंधी आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख केला 
पाहिजे. संवेदनशील लेखक युवावस्थेत आपल्या 
समकालीन परिस्थितीच्या विविध ताणांनी प्रभावित 
झालेला असतो तर दुसर्‍या वाजूने तो परंपरेच्या 
विरुद्ध विद्रोह करण्याच्या दुर्दम्य उत्साहाने प्रेरित 
झालेला असतो, स्वाभाविकपणे त्याच्या काव्यात जी 
परंपरेविरद्ध प्रतिक्रिया असते,जी समकालीन व्यवस्थे- 
बहल्ची चीड असते ती उत्स्फूतपणे व एक प्रकारचा 
जोश भा काव्यात व्यक्‍त होते. हे काव्य समकॉ- 
लीनांना विद्रोही व सामर्थ्यवान वाटते. परंपरा- 
वाद्यांना अराजकतावादी वाटते. पुढे विद्रोह परंपरेत 
मिसळून जातो व कवीमध्ये काढ्पक्षमता प्रखर 
असेल तर तो लोकप्रिय होतो. पुष्कळ कवी इथेच 
थांबतात, अज्ञेयांच्या बाबतीत हा क्रम स्पष्ट दिसतो. 
मात्र अज्ञेय येथेच न थांबता विद्रोह व परंपरेच्या 
संशकेषणानंतरही पुढे जात राहिले. एका प्रगल्भ व 
महान कवीच्या स्थानापर्यंत गेळे. त्यांची प्रगल्भता 
निसगंप्राप्त नाही (तक्षी ती भपवादात्मकच असते). 
ती सायास अजित केलेली आहे आणि म्हणूनच 
टिकावू आहे. त्यांच्या काव्यात भारती की 


प [य संस्क्ृती- 
तील शाइवत मूल्यांचा व पाश्‍चात्य जीवनातील 
गतिशीक तत्त्वांचा संइलेष आढळतो. अज्ञेयांचं 


परंपरेशी असलेलं नातं तपासुन पहाण्यासारखं आहे 
पुष्कळ वेळा एखादा कवी शेवटपर्यंत विद्रोही 


अज्ञेय : साहित्यिक कर्तृत्वाचा एक आलेख 


रहातो पण त्याचं काव्य आक्रमक, चमत्कृतिपुर्ण, 
धक्के देणारं आणि तरतरीत वाटलं तरी सशक्त, 
कसदार व अनुभवाच्या पिळांनी घट्ट विणलेलं 
असेल्च असं नाही. अज्ञेयांचं काव्य उत्तरोत्तर 
भरदार व सकस होत गेलं याचं कारण त्यांची 
अविश्राम परिश्रमशील वृत्ती. निसगंदत्त प्रतिमेच्या 
बळावर स्वयंभू कलाकार म्हणून गर्वोद्धत्त होणं हा 
कलाकाराच्या खडतर रस्त्यावरील पहिला मोह 
अज्ञेयांनी टाळला आणि सखोल अध्ययन आणि 
संतत अभ्यास यांची जोड आपल्या अनुभवाला 
समृद्ध, सखोल आणि व्यापक करण्यासाठी प्राप्त 
करून दिली. 
काव्य : प्रवृत्ती 

अज्ञेयांनी छायावादी व बच्चन, दिनकर इत्यादी 
छायावादोत्तर कवींच्या काही प्रवृत्तींना विरोध केला; 
तरी छायावादाचे विशेषतः कवी प्रसादांचे त्यांच्या - 
वरचे संस्कार आरंभीच्या काव्यावर स्पष्ट दिसतात. 
छायावादी व उत्तर छायावादी काव्यांतील भावुकते- 
कडे झुकणार्‍या काव्याला त्यांनी वास्तववादी भूमिके- 
तून विरोध केला. वास्तवाचो कटु व खडबडीत 
जमीन सोडून आदशं, स्वप्नाळुपणा, भूतकाळातील 
रम्यपणात रमून जाण्याची प्रवृत्ती, आत्मपरतेतुन 
आलेली स्वयंकेंद्रितता, वासनेचे वास्तव स्वरूप लक्षात 
न घेता भारतीय संस्कारांतुन आलेली संयमाची व 
दमनाचो वृत्ती, उदात्तीकरणाचा अतिरेक, वैयक्तिक 
निराझ्षेतून आलेली उदासीनता किंवा पलायनवादी 
रहस्यमय गूढता, परिस्थितीशी सामोरे न जाता 
पाठ फिरवून डोळेझाक करण्याचा किवा कल्पनेच्या 
जगात हरवून जाण्याचा प्रयत्न, अनुभवाच्या 
भरदार स्पर्शाच्या अभावी अतिरेकी कल्पनेने 
अनुभव-बीज फुलवण्याचा हव्यास, शेलीत कल्पनेच्या 
अतिरेकाने आलेला दुरारूढपणा, दुर्बोधता आणि 
सुक्ष्मतेच्या वेडातून आलेला अस्वस्थकारक वायवी- 
पणा-छायावादाच्या वीस पंचवीस वर्षांच्या इतिहा- 
सात हिंदी कवितेत आलेल्या काही महत्त्वाच्या 
दोषांचे हे स्थूल निर्देशन. ( खरे म्हणजे साहित्यात 
ज्यावेळी कालक्रमाने व काव्यधारांच्या अनुषंगाने 
बोलण्या-लिहिण्याचा प्रयत्न करावा लागतो तेव्हा 
अश्या तर्‍हेचे बटबटीत वैशिष्ट्य निवेदन करावे 
लागते, छायावादात खूपच उत्तम कविता लिहिली 


४३ 


गेली पण नव्या कवींना झगडावे लागले ते एखाद्या 
प्रवृत्तीच्या उतारावर लागल्यावर निर्माण होणार्‍या 
अपप्रवृत्तींशी. सर्वच उत्तम कविता इतिहासात 
बांधल्या जाणार्‍या प्रवृत्तींना अतिक्रमित करणारी 
असते.) चांगले व सशक्त कवी आपल्या समकालीन 
परिस्थितीचा जाणता-अजाणता वेध घेताना या 
अपप्रवृत्तींना टाळण्याचा प्रयत्न करत असतात. परि- 
स्थिती ( सामाजिक, आथिक, सांस्कृतिक ) आणि 
आपले अनुभवविश्व यांतील बिघडलेल्या तोलाचा, 
विकृत झालेल्या संवादाचा, हरवलेल्या ल्यीचा पुन:- 
पुनः समतोल प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. 
परिस्थिती आणि जीवनानुभवाच्या संबंधातील काल- 
जमा झालेल्या मूल्यश्रेणींचे आपल्या दृष्टीने व्यव- 
स्थापन करू पहातात. यांतून निर्माण झालेल्या कला 
मूल्यांच्या जुनेनवेपणाची, संगतीची व संदर्भो- 
चित्याची पारख करतात. अश्यावेळी यातलाच एखादा 
अधिक जाणता कवी व समीक्षक अधिक डोळसपणे 
कविता लिहितो आणि नव्या प्रवृत्तींना जोपासण्यासाठी 
संघटनकौशल्याने वा अन्य पद्धतीने कवींचा समूह 
रसिकांपुढे प्रस्तुत करतो. अशा कवीला वा कवी- 
समीक्षकाला नेतृत्वाचा मान मिळतो, प्रवर्तकत्वाचे 
श्रेय मिळते. अज्ञेयांनी स्वतः नव्या तऱ्हेची उत्तम व 
विपुल कविता लिहिली. जुन्या अपप्रवृत्तींना डोळसपणे 
विरोध केला, समकालीन कवींची कविता * तार 
सप्तक ', “ दुसरा सप्तक ' * तीसरा सप्तक ' (भता 
* चोथा सप्तक ) या सप्तकांच्या आधारे साकल्याने 
रसिकांपुढे ठेवून 'नयी कविता'चे स्वरूप स्पष्ट केळे, 
अनुकूल व प्रतिकूल टीकेचे मोहोळ उठवून लक्ष 
वेधून घेतले. यालाच द्रष्टेपणा म्हणावे लागते, या 
संदर्भात विचार केला तर नयी कवितेचे प्रणेते 
आपण आहोत हा काही हिंदी कवींचा दावा जसा 
फोल ठरतो तसाच नयी कवितेची सर्व वैशिष्ट्ये 
निरालाच्या काव्यातच आहेत- नयी कविता वेगळी 
नाही व त्यासाठी अज्ञेयांना श्रेय देण्याचे कारण 
नाही इत्यादी तकही फालतु वाटतात. तशी कोणती 
सश्क्‍त कविता पुर्णपणे परंपरेशी फटकून असते ? 

अज्ञेयांनी नव्या धर्तीच्या कवींची कविता नुसती 
संकलितच केली नाही तर नव्या कवींच्या अनु- 
भव विश्‍वाची बदललेली घडण, त्यांना भेडसावणारे 
प्रश्‍न, त्यांना साहित्यिक परंपरेतून मिळालेल्या संस्का- 


चढ 


रांचा अपुरेपणा, नव्या वुगाशी संवादित्व ठेवण्या- 
साठी उखडून टाकाव्या लागणार्‍या अनुभवांच्या 
चौकटींचा बंदिस्तपणा, यासाठी भाषा, |छंद, लय 
यासंबंधीचे नव्याने करावे लागलेले प्रयोग इत्या- 
दींचा विचार जागरूकपणे अज्ञेयांना करावा लागला. 
छायावादी कवींनी आत्माभिव्यकक्‍तीला अपरंपार 
महत्त्व दिले. आत्माभिव्यक्‍तीच्या मुळाशी काव्याची 
त्यांची जाणीव बरीचशी सहजज्ञानाच्या स्वरूपाची 
होती. त्यांच्या काव्यात अभिव्यक्‍तीतील उत्स्फूतेपणा, 
विस्फोट, कल्पनेचा काव्यवस्तूला अलौकिक, दिव्य व 
भव्यपणा देणारा अनायास स्पशे यांचे महत्त्व होते. 
नव्या कवींचा मानसिक संघष उग्र होता, त्यांचा 
जीवनाशी व निसर्गाशी असलेला संबंध व परि- 
णामतः भावनात्मक संबंधांची जडणघडण तितकी 
संवादपुणे नव्हती. गतिशील तत्त्वज्ञान, विज्ञान, मनो- 
विज्ञान, समाजशास्त्र, नृतत्त्वशास्त्र, राजनीती यांत 
होत जाणाऱ्या बदलांचा आपल्या भावविदवाशी 
निकटपणे येणारा संबंध टाळण्याची सुविधा नवीन 
कवींना नव्हती. युद्धोत्तर परिस्थितीने मानवी 
मनात निर्माण केलेल्या जीवनाविषयीच्या भयावह 
जाणिवा, मानवाचा एकटेपणा व त्यातून उद्भूवलेल्या 
वैफल्याची उदासीन जळती जाणीव, दुभंगलेपणाची 
कडवट चव, कोणत्याही प्रकारच्या आस्थेचा टेकू 
पुरेसा बळकट नाही याची कातर वेदना-नव्या संवे- 
दनशील कवींना हा संदर्भ विसरणे शक्‍य नव्हते. हिंदी 
मधल्या दोन सशक्त कवींची यात्रा वेगळया मार्गाने 
झाली असली तरी त्यांचा प्रस्थान बिदु हाच होता. हे 
दोन कवी म्हणजे अज्ञेय व मुक्तिबोध. दोघांनी या 
परिस्थितीवर मात करण्याचा सशक्त प्रयत्न केला पण 
अगदी भिन्न भिन्न मार्गांनी. अज्ञेयांच्या समकालीन 
कवींमध्ये वर त्रोटकपणे उल्लेखिलेल्या परिस्थितीचा 
समान भाग होता. म्हणूनच अगदी परस्पर विरोधी 
भूमिका घेणार्‍या कवींना ' तारसप्तक ' मध्ये एकत्र 
येणे शक्‍य झाले. मुक्‍्तिबोधांना बराचसा माक्‍संवादी 
रस्ता पटला ( मला मुक्तिबोध पुर्णपणे मार्क्सवादी 
होते हे त्यांच्या काव्याच्या साक्षोवरून पटत नाही. 
ते काहीसे गूढवादीही होते. ) अज्ञेयांच्या काव्याची 
वाटचाल वैयक्तिक साधनेच्या, व्यक्तित्व परि- 
ष्काराच्या, सामाजिकतेचा संस्कार घेऊनही व्यक्‍ती 
म्हणून जीवन सार्थकपणे जगण्याच्या आकांक्षेतून 


अनुक्रमणिका 


नंवंभारत 


मार्च १९७९ 


झाली. या सर्वे समकालीन कवींना तंत्राचे, छंदांचे व 
भाषांचे जे प्रयोग अपरिहार्यपणे करावे लागले त्यातला 
वेगळेपणा स्पष्ट होता. म्हणून त्यांना प्रयोगवादी 
कवी असे लेबलही टीकाकारांनी चिकटवले. खरे 
म्हणजे प्रयोग ही अनुभवाच्या आंतरिकतेची गरज 
होती- प्रयोगासाठी प्रयोग करण्याचा उच्छृंखळपणा 
त्यांनी कधीच केला नाहो. 

अज्ञेयांनी उत्तम दर्जाची प्रेमकविता लिहिली, 
पण यातली प्रेयसी समान भूमीवर वावरणारी, 
प्रणयाचे आदानप्रदान करणारी, हाडामांसाची स्त्री 
आहे. यातला पुरुष वासनेचा सहजपणे स्वीकार 
करणारा व मानसिक प्रेमाच्या पातळीवर मुक्‍तपणे 
वावरणारा पुरुष आहे यांच्यातीह संयोगांचे क्षण 
त्यांनी स्मृतिरूपाने, व्परथेने भारून व्यक्‍त केले आहेत. 
विरहाची तीव्र वेदना आतंपणे व्यक्‍त केली आहे. 
विशेष म्हणजे ' ह्री घासपर क्षण भर ' सार्या, 
प्रदीधे कवितेत दोन प्रेमी जीवांना आजच्या युगात 
एकांत कसा अशक्‍य झाला आहे आणि बाहेरची 
दुनिया व्यक्तिगत जीवनावर सतत आक्रमण करीत 
कशी राहते याचं मोठं वास्तवदर्शी चित्र रेखाटलं 
आहे. अज्ञेयांचा निसर्गाशी भावनात्मक संबंध अनेक 
कवितांतून व्यक्त झालेला आहेच; पण त्यांच्या 
काव्यांतील प्रतिमा आणि प्रतीकेसुद्धा बव्हंशी 
निसर्गातील घटकच आहेत. एक प्रकारे त्यांचा व 
छायावादाचा अन्तस्संबंध किती घनिष्ठ होता याचे 
प्रमाण ही निसर्गाकडे पहाण्याची अज्ञेयांची दृष्टी. 
आधुनिक नागर जीवनात निसर्गाकडे पहाण्याची 
स्वाभाविक आकर्षणाची दृष्टी मंदावली, निसगं 
मिनी बागेच्या स्वरूपात कृत्रिमपणे घरात आला. 
जीवनाच्या नैर्सागेक सख्रोतांशी व शक्‍तींशी माण- 
साचा असलेला संबंध शुष्क होऊ लागला. 
यासंबंधीची व्यथा अज्ञेयांनी व्यक्त केलीच पण 
माणसाचे जीवन यांत्रिकपणे स्पंदनहीन करणारी 
शहरी संस्कृती, विज्ञानाचा अतिरेकी टेक्नॉलॉ- 
जीच्या रूपाने मिळालेला अभिज्लाप आणि आध- 
निकतेतील जीवनाचा आध्यात्मिक आनंदच नप्ट 
करून टाकणारी जीवनपद्धती त्यांनी कधीच 
स्वीकारली नाही. अज्ञेयांनी निखळ निसर्गकविता 
लिहिली, निसगंसौंदर्याची रेखीव दृक्‌ू-चित्रे शब्दां> 
कित केली. मात्र सौंदय पहाताना ते कधी भावना- 


अज्ञेय : साहित्यिक कर्तृत्वाचा एक आलेख 


विवश होत नाहीत. एक पौरुषयुक्‍त व्यक्‍्तित्वाच्या 
भिगांतुन निसर्गाकडे पहातात, निसर्गाशी कधी तन्मय 
होतात, कधी क्षणकाल समाधिस्थ होतात, कधी 
आत्मान्वेषणाची प्रक्रिया अधिक तीत्र होते. अनेंक 
मनोवस्था निसर्गाच्या सात्निध्यांत निर्माण होऊन 
शब्दरूप घेतात. कधी जीवनविषयक विचारांची 
प्रतीकात्मक अभिव्यक्‍तीही निसर्गातुन करतात. 
अज्ञेयांच्या कवितेतील आत्मान्वेषणाची प्रवृत्ती 
अधिक महत्त्वाची आहे. कारण तिचीच पुढे गूढ- 
गुंजनात्मक काव्यात परिणती झालेली दिसते. अज्ञेय 
एका अर्थाने व्यकक्‍तिवादी कवी आहेत, कारण सामा- 
जिकतेचे अंतिम उद्दिष्ट व्यक्तीचे जीवन समृद्ध 
करणे आहे असे ते मानतात. परंतु त्यांचा व्यक्ति- 
वाद एकांगी वा एका टोकाला गेलेला नाही. खरे 
म्हणजे समाज, राष्ट्र व व्यक्‍ती यांच्यातल्या संबं- 
घांची स्वल्प, विकासोन्मुख जाणीव अज्ञेयांनी वारं- 
वार व्यक्‍त केलेली आहे. माणसामाणसांतल्या व 
समाज व व्यक्‍तीमधल्या संबंधांचा वेगवेगळा प्रत्यय 
व्यक्‍त करणे अज्ञेयांच्या कवितेची प्रमुख प्रवृत्ती 
आहे. अज्ञेयांची व्यक्तित्वाचा परिष्कार करत राह- 
णारी अंतर्मुखी आत्मशोधक कविता फार दर्जेदार 
आहे. प्रेम, सहानुभूती, व करुणा यांची व्याप्ती 
वाढत ती पाथिव व संबंधांना अतिक्रांत करून 
वैश्विक बनते. अलीकडे गद्लेखनातून सामाजिक 
जीवनासंबंधी जागरूकतेने भाष्य करणारे अज्ञेय 
काव्यामध्ये आत्मान्वेश्ी आध्यात्मिकतेकडे अभिमुख 
ज्ञालेले दिसतात. ' अरी ओ करुणा प्रभामय 
पासुनच ही प्रवृत्ती उत्तरोत्तर वाढत गेलेली आढळते. 

अज्ञेयांनी काव्यप्रक्रियेचा, काव्यानुभूतीच्या स्वरू- 
पाचा, काव्य-माध्यम हब्दांचा वाचकांशी कवितेच्या 
संबंधांचा विचार वैचारिक निबंधांतुन केलाच, पण तो 
काव्यातूनही अत्यंत समर्थपणे व कलात्मकतेने व्यक्‍त 
केला हे त्यांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. अशा 
तर्‍हेच्या त्यांच्या कविता संख्येनेही विपुल आहेत 
आणि विचारांनी समृद्ध आहेत. 

अज्ञेयांनी छायावादी कवींच्या उधळपट्टी कर- 
णाऱ्या प्रतिमांच्या सोसाचा विरोध केला. कविते- 
तोल प्रतिमा, प्रतीके, शब्दांची निवड व त्यांचे 
संयोजन या सर्वांतून अनुभवाला आकार देण्याचा 
सलगपणे प्रयत्न कसा करावा लागतो, याचे काव्यात्म 


४५ 


पातळीवर चर्चेच्या स्वरूपांतही सशक्त निर्देशन 
केले. त्यांची कविता चिंतनशील आहे आणि या 
चितनांतून स्फुरलेल्या कवितेत विरोधी विचारांच्या 
ताणांतुन साधलेले संश्‍लेषण आढळते. त्यांच्या 
चितनशीलतेचे एक रूप अनुभव आणि चिंतन यांच्या 
संइलेषातून स्फुरित झालेल्या सुक्‍तांतून आढळते. ही 
सूक्ते स्वतंत्र नाहीत, कवितेचा भाग बनून आली 
आहेत. अशा अनुभवगर्भ सुक्‍ती मला स्टेटमेंट वाटत 
नाहीत (मराठीमध्ये असे सामथ्ये विदा करंदीक- 
रांच्या कवितेत आढळते. ) गिल्बटं मरेने कीट्सच्या 
संबंधात काढलेले उद्गार याठिकाणी आठव- 


तात : “ प& ४8७]ए6 ]]68 उग पिटा 
ए०'भ' ४० 8प8११९0]ए काप९०य७४्ट ४०पा' 


8॥९॥॥01, 9100 शाल 0160 10९8 0 
छऱु०्पा' छा] ६0 0)2३िष्टाग8101, 0581708 
& हा णठप]81 811 01 ॥18.” 
सामथ्ये आणि सीमा 

अज्ञेय आस्तिक कवी आहेत. ही आस्तिकताही 
त्यांनी परंपरागत धनासारखी स्वीकारली नाही. 
नास्तिकतेची वाकडी वळणे पार करून ते आस्ति- 
कतेकडे आले आहेत, ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. 
मानवी जीवनातील सौंदर्यावर, शिवत्वावर व 
उज्ज्वल संभावनांवर आस्था ठेवणारे ते प्रेमधर्मी 
कवी आहेत. वैयक्तिक परिष्कृतता आणि सामाजिक 
जबाबदारी स्वीकार करणारे आणि प्रत्येक कसो- 
टीच्या वेळी कोणत्याही बाह्य किवा पूर्वेप्रतिष्ठित 
तत्त्वज्ञानावर आस्था ठेवण्याऐवजी विवेकावर 
भरवसा ठेवणारे सुयेमुखी कवी आहेत. त्यांच्या 
कवितेत हर्ष, उत्फुल्लता, सुखाची गोड शिरशिरी, 
आत्मिक उल्लास, प्रसन्नता, संकल्प, विराट आक्षा, 
समपेणाचे सुख, सौंदर्याची सुखद अनुभूती, विश्‍व- 
कल्याणाची शुभाकांक्षा, गोड व्याकुळता, आध्यात्मिक 
तितिक्षा, आत्मविश्वासाचे प्रखर तेज, तल्लीनता 
आहे. त्यांच्या व्यक्‍्तित्वातली गतिशीलता काव्यांत 
प्रकट होत गेली आहे. कल्पना, भावना चिंतन 
आणि यांच्या संतुलित संगमाच्या आविष्काराला 
योग्य अशी शिल्पदक्षता व शब्दांची जबर पारख 
आहे. त्यांना जीवनातील कृष्ण पक्षाचे भान आहे 
आणि या भानाते त्यांच्या आस्थेला, आदर्शाच्या 
ओढीला आणि आध्यात्मिक चिंतनाला ही एक 


अनुक्रमणिका 


-3.3 


विवेकयुक्‍त संयमशीलतेची बैठक दिलेलौ आहे. पण 
कृष्ण पक्षाच्या प्रत्यक्ष चित्रांकनाकडे त्यांचा कल 
नसतो. त्यांच्या काव्यात युगीन परिस्थितीचे साक्षा- 
त्कारी समग्र प्रतिबिंब पडले आहे असे म्हणवत 
नाही. विषमता, पिळवणूक, भ्रष्टाचार, मूल्यबघि- 
रता, अस्तित्वासाठी चालणारा सामान्य माणसाचा 
प्रचंड जीवनसंघर्ष यांची त्याना चांगलीच जाणीव 
आहे. कित्येक कवितात ती कडवट जहरी जाणीव 
व्यक्‍त होते पण ती त्यांची खरी दिश्या नव्हे. अन्त- 
मुखी चितनशील प्रवृत्तीमुळे जीवनातील या भागाची 
दखल त्यांच्या काव्यात असली तरी या दम घोटणाऱ्या 
परिस्थितीचे आक्रंदन तितक्या प्रभावीपणे व्यक्‍त 
झालेले नाही. ही त्यांच्या काव्याची सीमा म्हणावी 
लागेल. ( मात्र त्यांच्या वैचारिक निबंधांत याची 
तोब्र जाणीव दिसून येते. ) अज्ञेयांची दुनिया वेगळी 
आहे. ती आत्मपरीक्षणाची दुनिया आहे तिथे 
सामाजिक व राजकीय क्रांतीची अपेक्षा आहे. पण 
त्याआधी मानसिक क्रांतीची निकड त्यांना अधिक 
भासते. या बाबतीत ते महात्मा गांधी, विनोबा 
भावे, मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या वर्गातील आहेत. 
त्यांच्या अंतर्मुखी व्यक्‍्तित्वाचे व वाडूमयाच्या 
स्वरूपाचे चित्रण करणारा त्यांच्या एका कवितेतील 
भाग पहा : 
मेरी खोज 
नहींथी उसमिट्टी की 
जिसको जब चाहूं मै रोंदूं : मेरी आंखें 
उलझी थीं उस तेजोमय प्रभा-पुंज से 
जिस से झरता कण-कण उस मिट्टी को 
कर देता था कभी स्वर्ण तो कभी शस्य, 
कभी जीव तो कभी जीव्य, 
अनुक्षण नव-नव अंकुर स्फोटित, 
नव रूपायित । 
(नयेकविसे) 
अशा प्रकाशमय विठववाकडे अभिमुख व्यक्‍ती 
माणसाच्या मनाच्या अंधेऱ्या गुहांत सामान्यत: जात 
नाही. अज्ञेयांच्या काव्यातील आध्यात्मिक सुर भार- 
तीय संस्कृतीला जवळचे आहेत. आध्यात्मिक भया- 
वहपण त्यात नाही. दुनियेत व्याप्त असलेली 
किकतेव्यमूढता, अजब एकटेपणा, निराशा, भय, 
त्रास, उद्देग, उदासीनता त्यांच्यात नाही. अश्ली 


नवभारत 


माचे १९७९ 


कविता आपल्या समकालीन साहित्यिक जीवनात 
वरकरणी उपेक्षित राहाण्याची शक्‍यता असते. कारण 
तीत वास्तवाचा जळता दाहकपणा प्रतिबिबित 
झालेला नसतो. पण साहित्यात जशी समकालीनतेची 
मागणी असते तक्षीच चिरंतनाची ओढसुद्धा असते- 
असायला हवी. आणि या बाबतींत अज्ञेयांची कविता 
अधिक तेजस्वी, अधिक ज्क्तिश्ञाली, अधिक प्रेरणा- 
दायी वाटावी-वाटते. 

उत्तम काव्यामध्ये कविता नवीकी जुनी ही 
चर्चा गैरलागू ठरते. तश्षीच उत्तम कविता निभेर- 
शील को अभिजात ही चर्चाही फारशी फलदायी 
नसते. उत्तम काव्यात दोन्ही प्रवृत्तींचे उत्तम समन्वित 
रूप आढळते. मूलभूत आनन्दवादी जीवनदृष्टी, 
व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण, निसर्गाच्या साल्निध्यात रमून 
जाण्याची वृत्ती, प्राचीन कवींच्या रूढी तोडण्याचे 
विद्रोही साहस, प्रेमाची उत्कट उर्मी ही निर्भरशील 
कवींची वैशिष्टये अज्ञेयांमध्ये आहेत. त्यांची वास्तव- 
वादी दृष्टी मानवी मूल्यांच्या व आदर्शांच्या स्पर्शाने 
संस्कारित झाली आहे. अभिजातवादी कवींचा 
संयम, शब्दांचा चपखल प्रयोग करण्याची धडपड, 
काव्य-संरचनेच्या नियमांचं बिनचूक पालन कर- 
ण्याची उद्यमशीलता, विलक्षण मितव्ययता, रचनेची 
सघन वीण ही वैशिष्ट्येही अज्ञेयांनी आत्मसात केली 
आहेत. त्यांच्या काव्यात एक प्रकारची प्रगल्भता, 
वयस्कता जाणवते; कारण मूळ पिंड चिन्तनशील 
कवीचा आहे. 

अज्ञेयांनी कवितेच्या भाषेसंबंधी खूप विचार 
केला आहे. शब्दांवर प्रेम न करणारा माणूस कवी 
होऊच शकत नाही अशी त्यांची निष्ठा आहे. 
त्याच्या शब्द-संचिताची व्याप्ती पाहिली की आश्‍चर्य 
वाटते. संस्कृत अभिजात शब्दसंपदेबरोबर व्याव- 
हारिक जीवनातल्या देशी शब्दांचा त्यांनी केलेला 
प्रचुर उपयोग त्यांच्या शब्दप्रभुत्वाची साक्ष देतो. 
जे काही थोडे लेखक काव्यभाषेला नवी शब्दावली 
देतात, नवा मृहावरा देतात, शब्दाला नवा अर्थ 
देतात, जुना शब्द नव्या अर्थी वापरून भाषा समृद्ध 
करतात, त्यांपैकी अज्ञेय हे एक हिंदी कवी आहेत. 

अज्ञेयांनी छायावादी व उत्तर छायावादी काव्यां- 
तील रचनेच्या दृष्टीने निर्माण झालेले दोष (शब्दांची 
मुक्‍त उधळण, प्रतिमांची अविवेकी लयलूट, कवितेचा 


अज्ञेय : साहित्यिक कर्तृत्वाचा एक आलेख 


मूळ अनुभव अनावदश्यकपणे विस्तृत करण्याची 
पद्धत, कधी कल्पनेच्या अतिरेकी वापराने काव्यवस्तू 
दुर्बोध वा क्षीण करण्याचा प्रयत्न, शब्दांविषयी 
सापत्नभाव इ.) नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. निरा- 
लांनी हे आपल्या काव्याच्या द्वारे केलेच. अज्ञेयांनी 
काव्य व काव्यचर्चा दोन्ही दृष्टोंनी केले, संप्रेषण 
काव्याचे महत्त्वाचे उद्ष्टि आहे हे भान्य करूनही 
लोकांना समजलेच पाहिजे अशी खुळी भूमिका त्यांनी 
कधीच घेतली नाही. अनुभवाच्या प्रामाणिकपणावर 
विशेष लक्ष केंद्रित केले आणि लोकप्रियतेच्या किवा 
सोद्देश्य कविता लिहिण्याच्या ( राष्ट्रीय, समाजवादी 
इ. ) किवा काव्य अनेकांगी व ठप्रापक करण्याच्या 
नादातून निर्माण होणारे अकाव्यात्मक मोह त्यांनी 
टाळले-टाळावे अशी भूमिका निर्माण केली. त्यांचा 
व्य़ापकपणाला वा काव्य़ जनसामान्यात नेण्याला 
ब्रिरोध नव्हता. पण सर्वे प्रकारची प्रयोजने कवि- 
उप्रक्तिमत्त्वाच्या आंतरिकतेतुन प्रस्फुटित झाली 
पाहिजेत हा त्यांचा आग्रह आहे : 
“तुम नहीं व्याप सकते; तुममें जो व्यापा है, 
उसी को निबाहो ” 
म्हणूनच ते म्हणतात :-“ जितना तुम्हारा सच है, 
उतना ही कहो ” 
मात्र कवीच्या बावतीत एक स्थिती अश्लीही येते 
की जेव्हा शब्द अपुरे पडतात पण ते कधी ? शब्दांचे 
अपुरेपण जाणवायला अर्थाचं-अनुभवाचं विराटपण 
जाणवायला हवं. 
“ शब्द, यह सही है, सब व्यथे है 
पर इसीलिए कि शब्दातीत कुछ अर्थ है।॥ 
या विराटतेचं दर्शन घेण्याचा छंद अज्ञेयांना 
डलेला दिसतो आणि त्यातूनच त्यांची आध्यात्मिक 
कविता स्फुरली आहे. मात्र ही आध्यात्मिकता 
पारंपरिक स्वरूपाची ब्रह्म-जीव यांचे संबंध अनेक 
दृष्टान्तांतून व्यक्‍त करणारी तसून साक्षात्कारी 
क्षणांचे अनुभव घेणारी आहे. 


कादेवरीकार अज्ञेय 

अज्ञेयांचं कादंबरीलेखनही काव्याइतकंच मह- 
त्त्वाचं मानावं लागेल किंबहुना त्यांच्या काव्या- 
विषयी मतभेद व्यक्त करणं शकय आहे- हिंदी- 
मधल्या अनेक समीक्षकांनी त्यांच्या काव्यातील 


३७ 


आध्यात्मिकतेबद्दल, जीवनाचं अशुभ रूप प्रत्यक्षपणे 
चित्रित करण्याचं टाळण्याबद्दल त्यांना इतिहासजमा 
करून टाकलं आहे. त्यांच्या माक्संवादविरोधी 
विचारसरणीमुळे त्यांच्या काव्यावर प्रखर आक्षेप 
घेतले आहेत. ( माझे एक कम्युनिस्ट मित्र सहज 
गप्पांच्या ओघांत म्हणाले, “ आमचा सर्वांत मोठा 
* खतरनाक ' शत्रू कोणी असेल तर तो अज्ञेय ! *) 
प्रथर माक्‍संवादी समीक्षक डॉ. रामविलास शर्मा 
यांनी मात्र अज्ञेयांची कविता * जहाल ' व * टिकाऊ ! 
आहे असा निर्वाळा दिला आहे. तरुण समीक्षक अशोक' 
वाजपेयींनी तर “ बूढा गिद्ध पंख क्यों खोले ? ? 
असा अधिक्षेपही केला आहे. या उलट ' महावृक्ष के 
नीचे ' पर्यंत अज्ञेयांच्या काव्यात ताजेपणा आढळतो 
असंही काही समीक्षकांचं मत आहे. या विरोधाच्या 
गदारोळात एक गोष्ट मात्र निश्‍चितपणे मान्य केली 
जाते, ती ही की कवी अज्ञेयापेक्षा गद्यकार अज्ञेय 
फार मोठा आहे. कारण हे नाकारणं शक्‍य नसतं. 
अज्ञेयांच्या तीत कादंबर्‍या प्रकाशित झाल्या 
आणि तिन्ही कादंबर्‍यांनी आपल्या वैशिष्ट्याने, 
वेगळेपणानेॅई* अनुभवाच्या सकस अभिव्यक्तीमुळे, 
वैचारिक प्रगल्मतेमुळे, रचनेच्या विलक्षण कौशल्या- 
मुळे हिंदी कादंबरीवाड्मयात मानाचं स्थान मिळवलं 
आहे. “ शेखर : एक जीवनी ' चे दोन भाग प्रसिद्ध 
झाले असून तिसरा भाग अनेक वेळा लिहिला 
जाऊन फाडला गेला आहे आणि आता तो लिहिला 
जाण्याची शक्‍यता नाही. शेखर : एक जीवनी 
( १९४१ प्रथम भाग ) ही बृहत्‌ कादंबरी कथा, 
चरित्रचित्रण वगैरे परंपरागत कादंबरीच्या तत्त्वांना 
दुकरावून एका क्रांतिकारी तरुणाच्या जीवन-यात्रेचा 
समग्र अनुभव एकाग्रपणे व्यक्‍त करण्याचा प्रयत्न 
करते. यात पात्रे अनेक आहेत. स्वतः शेखरचं 
जीवनचरित्रच चित्रित केलं आहे. तरीही ती 
कादंबरी चरित्र प्रस्तुत करण्याच्या उद्देश्यानं 
लिहिलेली नाही, फाशीची सजा झालेल्या शेखरच्या 
* घनीभूत वेदनेनं केवळ एका रात्रीत पाहिलेल्या 
शांडां०) ला शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. 
यावरूनच कादंबरीचं अत्यंत वेगळेपण आणि तात्त्विक 
आवाका समजावा. शेखर ४५ वर्षांपासूनच्या 
आपल्या जीवनातल्या प्रभावी घटनांचं, व्यक्तींचं, 
प्रसंगांचं पुनरावलोकन करतो आहे. त्याचे आई- 


ड्द 


वडील यांच्याशी असलेले संबंध, त्याच्या जीवनात 
आलेल्या वेगवेगळ्या मुली, त्याचे मित्र, विलक्षण 
करुणा उत्पन्न करणारे प्रसंग, राष्ट्रीय कार्यातळे 
अनुभव, जेलमधल्या जीवनाचे अनुभव, व्यक्‍ती 
आणि समाज यांचे संबंध, माणसाच्या जीवनांतलं 
अहं, भय, काम यांचं स्थान, माणसाला असलेली 
मृत्यूची ओढ, माणसाचं एकटेपण, शेखरचं प्रेम 
व घृणा-या सर्वांचं प्रत्ययकारी दर्शन शेखरच्या 
आत्मावलोकनातून दिसतं. स्वातंत्र्यपूवे काला- 
तील सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक जीवनाचं 
तटस्थपणे केलेलं चित्रणही या कादंबरीतून 
दिसतं. मध्यम वर्गातील बुद्धिजीवी माणसावर 
होत असलेल्या आघातांचं, ताणांचं मार्मिक चित्र 
यात आहे. यासंबंधी अज्ञेयांचं म्हणणं असं आहे. 
“ शेखर निस्सन्देहपणे एका व्यक्‍तीच्या अभिन्नतम 
वैयक्तिक दस्तावेज ( 8 70001१ 01 ९180181] 
8ए1७॥॥५४ ) आहे. मात्र त्याचवरोबर त्या 
व्यक्‍तीच्या युग-संघर्षाचं प्रतिब्रिम्बही आहे...माझं 
आग्रहाचं म्हणणं आहे की त्यांत माझा समाज व 
माझं युग बोलतं आहे.” हे सवेथा खरं आहे. 

“ नदी के द्वीप? ही भुवन-रेखा यांच्या प्रेमाची 
ददैभरी कहाणी आहे (१९५२). मात्र एक सामान्य 
प्रेमकथा म्हणून या कादंबरीकडे पहाणं अप्रगल्मपणाचं 
ठरेल. या प्रेमातच जीवनविषयक गंभीर दृष्टिकोण 
व्यक्‍त झाला आहे. समृद्ध व्यक्तित्वांच्या स्त्री-पुरु- 
षांच्या प्रणयाचं इतकं समंजस, इतकं उत्कट, इतकं 
सखोल, इतकं वैविध्यपुण॑ आणि अत्यंत प्रगल्भ 
चित्रण माझ्या वाचनात दुसरं आलेलं नाही. यातल्या 
रेखामध्ये आधुनिक व्यक्‍तीला जागृत स्वतंत्र स्त्रीचं 
करुणोदात्त दर्शन समरयेपणे घडतं असं मला ठामपणे 
सांगावसं वाटतं. शरदबाबूंची “ शेष प्रश्‍न ' मधली 
कमल ही एकच स्त्री रेखाच्या जवळपास येते. यांतील 
गौरा रेखापेक्षा अगदी वेगळ्या व्यक्‍तित्वाची 
स्त्री आहे आणि तिचं व्यक्‍्तिमत्त्वही तितक्‍याच 
कलात्मक्र तन्मयतेनं रेखाटलं गेलं आहे. गौराचं प्रेम 
एंक समपित परंतु प्रगल्भ तरुणीचं आहे. भुवन 
आणि चंद्रमाधव यांची प्रतीप चरित्रे .ही. मोठ्या 
कलात्मकतेनं रेखाटली गेली आहेत. खऱ्या अर्थानं 
स्वातंत्र्य व व्यक्तित्ववान स्त्री-पुरुषांचे संबंध कसे 
असतात, याचं मनोज्ञ दर्शन “नदी के द्वीप! भध्ये- 


नवभारत 


मार्च १९७९ 


घडते. या कादंबरीतील आशयावर कटू टीका 
करणाऱ्या टीकाकारांनाही अज्ञेयांच्या भाषेचं प्रगाढ 
कौतुक करावं लागलं आहे. अज्ञेयांनी एका ठिकाणी 
म्हटलं आहे, की ज्या लेखनामुळे असं प्रगल्भ वाच- 
काला वाटतं कौ जीवनाचं हे दर्शत या लेखकानं 
घडवलं नसतं तर ते. आपल्याला घडलं नसतं, 
कळलं नसतं तो लेखक मोठा मानावा. या कसोटी- 
वर अज्ञेयांचा सर्वच कादंबऱ्या उतरतात. 

अज्ञेयांच्या तिसऱ्या छोटेखानी कार्दंबरीनंही 
असंच एक नवं विश्‍व साकार क&€ून एक वेगळीच 
उंची गाठली आहे. या कादंबरीचं नाव आहे “अपने 
अपने अजनबी ' ( १९६१ ). बर्फ कोसळून एका 
घरात बंदी झालेल्या एका तरुण स्त्रीच्या व त्या 
घरातील मृत्यूच्या छायेत वावरणाऱ्या वृद्ध स्त्रीच्या 
परस्पर सहवासातून जीवन भाणि मृत्युसंबंधी 
केलेलं चितन हिंदी कादंबरीला एक नवा दर्जा 
मिळवून देतं. अस्तित्ववादी कादंबरी म्हणून 
हिच्यावर चुकीचं लेबल लावलं जातं. खरं म्हणजे 
अस्तित्ववाद या विचारप्रणालीबद्दल ( एक की 
अनेक ? ) अनेक गैरसमज आहेत आणि ती विचार- 
प्रणाली ज्याप्रमाणं काही विद्वानांकडून उडवून 
लावण्यात येते तशी ती सामान्यही नाही. अज्ञेयांनी 
या अनुभवात निश्‍चितपणे अस्तित्ववादी चिन्तनाचा 
समथंपणे कलात्मक उपयोग करून घेतलेला आहे. 
या कादंबरीला भारतीय व पाश्चात्त्य मृत्युविषयक 
चिन्तनाची पाशवंभूमी आहे. अज्ञेयांच्या सर्वच कादं- 
बर्‍्यांतून मानवी मनाचा सूक्ष्म वेध घेतलेला असतो. 
या कादंबरीतही छोट्या छोट्या अनुभवांतून, हाल- 
चालीतून त्यांनी व्यक्‍त केलेली मानसिक आंदोलनं 
मोठी प्रत्ययकारी आहेत. 

अज्ञेयांनी जीवनदर्शन, चिन्तन, अनुभूती-संइले- 
पण, विचारविश्लेषण रचनाकोशल्य, मानवी 
मनाचं अंतदेशन भाषासमृद्धी या सर्वच दृष्टीनी 
हिन्दी कादंबरीला वैश्‍विक स्तर प्राप्त करून दिला 
आहे असे म्हटले, तर अतिशयोवती होणार नाही. 

अज्ञेयांच्या काव्यात आध्यात्मिक स्वर अधिकाधिक 
प्रबळ झालेला दिसतो. प्रत्यक्ष जीवनाच्या वास्तव 
चित्रणावरून त्यांचे लक्ष आत्मान्वेशण, आत्मपरि- 
ष्करण किंवा आत्मसंवादाकडे जाऊ लागले. टीका 
कारांनी त्यांच्या साहित्यात वास्तक्तेची भयावह आग 


अनुक्रमणिका 


अज्ञेय : साहित्यिक कतेत्वाचा एक आलेख 


क्षीण होत असल्याची तक्रार केली. या पाश्‍वंभूमीवर 
त्यांच्या लघुकथा वाड्‌मयाकडे दृष्टी टाकली तर असे 
आढळेल की वास्तवाची अतिशय भरीव चित्रे त्यांच्या 
लघुकथांत भाढळतात. समीक्षक प्रकाशचंद्र गुप्त 
लिहितात, “ त्यांच्या ( अज्ञेयांच्या ) हृदयांत एक 
अग्नि प्रज्वलित असतो, त्याचीच ज्वाला त्यांच्या 
कलेत झळकून जाते. हिंदी कथाकारांत त्यांच्या 
कलेतच सर्वात अधिक विप्लव व क्रांतीची भावना 
आहे. ” (मात्र वृत्ती अधिकाधिक अंतमुंखी झाल्या- 
नंतर गेल्या १५॥२० वर्षांत अज्ञेयांचे कथावाडूमयाकडे 
दुलेक्ष झाले आहे आणि गद्याचे स्वरूप इतके आत्म- 
निष्ठ झाले की आत्मनेपद “ भवन्ती अन्तरा ' मध्ये 
ते उत्तरोत्तर स्वतःशीच संवाद करीत आहेत असे 
वाटते. कथेचे, चरित्रांचे बंधन फेकून या लेखनात 
सृजनशील चिंतनाचे अभिनव दशन घडते. ही आत्म- 
निष्ठा एका थोर विचारवंताची असल्यामुळे अतिशय 
विलोभनीय वाटते. ती प्रगल्भ वाचकांसाठीच असते.) 
अज्ञेयांच्या घडविलेल्या जीवनदशंनाचे समग्र स्वरूप 
त्यांच्या काव्याबरोबरच त्यांच्या गद्यलेखनाचा विचार 
करून ठरविले पाहिजे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की 
त्यांच्या काव्यावर पूर्वेदूषित दृष्टीतून टीका करणारे 
समीक्षक त्यांच्या कथा वाडमयाशी चांगले परिचित 
आहेत असे दिसत नाही. 

अज्ञेयांनी आजवर सुमारे शंभर लघुकथा 
लिहिल्या. त्यांच्या लघुकथांतून कथानकाचा आनंद 
मिळणार नाही. मनोरंजन होणार नाही. माणसाच्या 
मनाचं तलस्पर्शी स्वरूप पहाण्यात ज्याला आनंद 
वाटेळ तो वाचकच अज्ञेयांच्या कथा वाचू शकेल. 
सामाजिक जीवनांत स्त्री-पुरुषांचे संबंध, प्रेमाची 
विविध खूपे, क्रांतिकारी तरुणांच्या जीवनांतील 
हर्ष-छेदाचे, सुख-दु:खाचे, दुबंलतेचे क्षण, तुरुंगात 
कैदी झालेल्या मनाची तडफड, माणसाच्या मनांतील 
अनेक्र प्रकारचे संघर्ष अज्ञेयांच्या कथांचे विषय 
आहेत असे स्थूल विधान करता घेईल. अज्ञेयांनी 
माणसाच्या प्रातिनिधिक रूपात फारशी रुची दाख- 
विली नाही. माणसाची वैयक्तिकता, त्याचे वैशिष्ट्य, 
त्याची अप्रतिमता वा वेगळेपणा, त्याचे मानसिक 
अंतदवैन्द दाखवण्याची त्याना विशेष आवड आहे. 
(मात्र या मानसिकतेला सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ 
भसतो) म्हणूनच त्यांच्या कथांना मानसशास्त्रीय 

न. भा. ७ 


४९ 


बैठक फार मोठी आहे. या मानसशास्त्रीय बैठकीचे 
वैशिष्ट्य असे की त्यात पुस्तकीपणा नाहीं. फ्रायडचा 
अज्ञेयांच्या साहित्यावर खूप मोठा प्रभाव अहे पण 
हा प्रभाव त्यांच्या मानसशास्त्रीय अन्तभ्भदी दृष्टि- 
कोणाचा अविभाज्य भाग होऊन बसला आहे. 
म्हणजेच त्यांच्या कथा मानसशास्त्रीय सिद्धांतां- 
नुसार बेतलेल्या कथा नाहीत. जीवनाच्या वयस्क 
आकलनाच्या दृष्टीनेच मानसशास्त्राचा आधार 
त्यांनी घेतला आहे. त्यांच्या कथेवर जीवन समंजस- 
पणे, प्रौढपणे, जाणून घेण्याच्या बौद्धिक वृत्तीचा 
एवढा मोठा प्रभाव दिसतो की कथा कधी कधी 
तात्विक विवेचनाच्या स्वरूपाची होते. माणसाचा 
अहं, काम, त्याचे निरनिराळे मनोगंड, त्याच्या मना- 
वर अप्रकट मनाचा प्रभाव इत्यादींचे चित्र त्यांच्या 
कथांतून दिसते. आशयाला अनुरूप स्वप्न-सिद्धान्त, 
इच्छापूर्ती सिद्धान्त, प्रक्षेपण, उदात्तीकरण, मानसिक 
नियतिवाद इत्यादी विश्लेषण पद्धतींचाही त्यांनी 
उपयोग केला आहे. हिन्दी कथासाहित्याचा 
मानसशास्त्रीय बृष्टि-कोणांतुत विचार करणारे 
डॉ. देवराज उपाध्याय लिहितात : “' अज्ञेय 
आजचे सवंश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कथाकार आहेत. ” 
त्यांच्या कथेवर मानसशास्त्राचा इतका परि- 
णाम झाला आहे की त्यांच्या कथेत घटना, 
प्रसंग फारसे नसतात. उपाध्याय म्हणतात, 
“ त्यांची पात्रे, विशुद्ध माणसे आहेत, भाव आहेत, 
विचार आहेत, सूक्ष्म आहेत, त्यांना शरीर नाही, 
स्थूलत्व नाही, असलेच तर ते मानसिकतेच्या पडद्या- 
ने झाकलेले आहे. ” त्यामुळेच लक्ष्मीनारायण लाल 
लिहितात, “याना समजण्यासाठी वा साधारणीकरण 
होण्यासाठी विद्वान आणि जागरूक वाचकाची अपेक्षा 
असते. साधारण वाचक चालणार नाही. ” म्हटली 
तर ही मर्यादा मानावी. अज्ञेयांच्या साहित्यिक 
कतृत्वाचे समग्र स्वरूप पहाताना त्यांच्या कविते- 
बरोबरच त्यांच्या वास्तववादी, आशयसमृद्ध, अनुभव. 
गहन कथासाहित्याचा विचार केला नाही तर्‌. 
ते एकांगीपणाचे ठरेल. हिंदी कथेच्या समद्ध' 
विकासाचा विचार करताना, . नंतरच्या कथा- 
कारांना आपली नवीनता, आपले . योगदान 
निश्चितपणे ठरवताना अज्ञेयांच्या कथांचे स्वरूप 
लक्षांत घेणे भाग आहे. प्रेमचंद, जेनेंद्र व. अज्ञेय 


ष््ढ 


यांच्या कितीतरी कथा विदवसाहित्यांत गौरवभूत 
ठराव्या अल्ला योग्यतेंच्या आहेत. 

अज्ञेयांनी वेळोवेळी ललित निबंधही लिहिले 
आहेत. या निबंधांवर वैचारिक व्यक्तिमत्त्वाची 
छाप विज्षेष प्रभावशाली आहे. या निबंधांचे स्वरूप 
विदंग्ध माणसाच्या वैचारिक विलासाचे व भाषिक 
क्रीडेंच्या स्वरूपाचे आहे. ज्या माणसाला भाषेवर 
प्रेम करता येत नाही, त्या माणसाला साहित्यकार 
होण्याचा अधिकार नाही, असे अज्ञेयांचे मत आहे. 
त्यांच्या लेखनात पुष्कळ वेळा शब्दांच्या इतिहासाचे 
व भूगोलाचे मनोहारी दशन घडते. त्यांचे भारतीय 
व पाइचात्य संस्कृतीचे सखोल अध्ययन, समाजशास्त्र, 
मानसशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, तत्त्वज्ञान इत्यादी 
विषयांत त्यांना असलेली रुची व गती या सर्वांचा 
प्रत्यय त्यांचे लळित निबंध, त्यांची प्रवासवर्णने 
वाचताना येतो. त्यांनी जगभर डोळसवृत्तीने, प्रवास 
केला आहे. त्यांच्या सूक्ष्म समाजनिरीक्षणात त्यांच्या 
अध्ययनशील वृत्तीने विलक्षण सहकार्य केलेले आहे. 
अज्ञेयांचा प्रवास मग तो एखाद्या देशाविदेशाचा 
असो वा एखाद्या विषयासंबंधीचा असो, तो एक 
वैचारिक प्रवास असतो. त्यांच्या लेखनात कधीच 
प्रदर्शनी वृत्ती नसते. त्यांच्या ललित निबंधांत एका 
चितनशील व्यक्‍्तित्वाच्या विदग्ध, प्रगल्भ आणि 
समृद्ध सहवासांत असल्याचा प्रत्यय क्षणोक्षणी 
येत असतो. तत्वान्वेषी माणसाच्या तटस्थ 
वैज्ञानिक विचार प्रक्रियेवरोबर स्वदेश, स्वभाषा, 
स्वसंस्कुती यांबद्दल सखोल अस्मिता व 
मानवीय जिव्हाळा यांनी युक्‍त त्यांच्या किंचित 
परिहास व विनोदाची झालर असलेल्या लेखनात 
एंक विलक्षण आत्मिक-बौद्धिक परितुष्टतेचा प्रत्यय 
येत असतो. त्यांच्या वैशिवक साहित्य संदर्भांनी मन 
चेकित होते पण त्यात दाखवेखोरीचा भाग जरा 
सुद्धां नसतो. त्यांचा मूळ पिंड सांहित्यिकाचाच 
असल्यामुळे त्यांचे ललिंत निबंध असोत, प्रवास- 
वणंने असोत वा ' समाजदश्ंन अंसो, त्यांत साहि- 
त्याचा संदर्भ प्रचुरतेने येतो एवढेचं नव्हे तंर संव 
निरीक्षणाचा उद्देश-साहित्य निभिती हाच अंसतो. 
स्वाभाविकपणे त्यांच्या या लेखनांत देशोदेशींच्या 
साहित्याचा धुंदूंढ संदभ तर असतोच पंण साहित्यिक 
विचारांची पखरणही अंसते, त्यांच्या व्पक्तित्वात 
एका--मर्यादिपॅ्यत समरपणंवृत्ती असते, पण कुठेतरी 


प्रगाढ 


नवभारत 


मार्च १९७९ 


खोलवर असलेली अस्मिता त्यांच्या समस्त अंवलोक॑- 
नाचा, निरीक्षणाचा आधार असतो. म्हणूनच 
पॅरिस, रोम, इंग्लंड, अमेरिका इत्यादींची संस्कृती 
व लोकजीवन न्याहाळताना त्यांचे स्वागतक्षील 
च विवेकवान मन जागे असते. त्यामुळे ते कुठेही 
हुरळून जात नाही, अतिरेकी आवेश्ांत वाहून 
जात नाही. मानवीय संस्कृती, मानवीय आचरण, 
वैज्ञानिक प्रगती या संबंधी त्यांची मते मानवतावादी 
मूल्यांनी ओतप्रोत असल्यामुळे त्यांच्या विश्लेषणात 
मानवावरील प्रगाढ स्नेहाचा प्रत्यय प्रत्यही येत 
असतो. अज्ञेयांचे सवंच लेखन या मूल्यांच्या नीर- 
क्षीर-विवेकाने संतुलित झालेळे आहे. 

अज्ञैय कोणतेही लेखन करीत असोत ते त्यांच्या 
मोलिकतेने वैशिष्ट्यपूर्ण व भारदस्त विचारांनी 
महत्त्वपूर्ण झाळेके असते, अलीकडेच त्यांनी काळ 
या संकल्पनेबद्दल खूप मूलगाभी विचार केलेला आहे. 
' आलवाल  संग्रहांत 'काळ का डमरू-नाद ? निबंध 
व ' संवत्सर ' मधील अनेक निबंध कला-विषयक 
चिन्तनाने भारलेले आहेत. या चितनाला विज्ञान, 
तत्वशान, साहित्य, संस्कृति यांचा पुष्ट आधार 
असल्यामुळे ते खूपच महत्त्वाचे ठरावे. याच संदर्भात 
साहित्यातील विविध वाद, साहित्यातील रूपप्रकार, 
भाषिक समस्या, इतिहासबोध, साहित्याचे अमरत्व 
इत्यादी बहुळ्चे चितही अतिशय महत्त्वाचे मानले 
जाईल. संस्कृतीचा अविभाज्य भाग म्हणून शिक्ष” 
णाचाही आस्थेने विचार त्यांनी केला आहे. 

अज्ञेयांनी वेळोवेळी साहित्यिक प्रश्‍नांचा जो 
मूलगामी ऊहापोह केलेला आहे, त्यांचा समग्र 
विचार करता नव्या साहित्याचे सर्वांगीण साहित्य- 
शास्त्र त्यांनी रचले आहे असे म्हणतां येईल. हँ 
छेखंन त्यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावंनांत, संपादकीय 
अग्रलेलांत, निबंधांत विखुरलेले आहे. साहित्य 
नि मितीची प्रक्रिया, साहित्याचे स्वरूप व साहित्यांचां 
भाघकांवर होणारा अनेकांगी प्रभाव या सर्वांचा 
त्यांनी विचार केला आहेच पण साहित्यकृती ज्या 
सांस्हृतिक संदर्भात घडत असते त्यावरही त्यांचे 
पितन संतत चाललेले असते. त्यांच्या साहित्य- 
विषयक लेखनाचा विचार स्वतंत्रपणे अनेक विद्वानांनी 
र केलां आहे. अलीकडेच * मिथक ' यां संकल्पनेवर 
त्यांनी लिहिलेला निंबंध फार महत्वाचा ठरला 


अज्ञेय : साहित्यिक कतृत्वाचा एक आलेख 


अज्ञेयांचे व्यक्तित्व बहुमुखी आहे. त्यांनी 'प्रतीक' 
* नया प्रतीक ' यांसारखी साहित्यिक मासिके प्रति- 
ष्ठित केली. काही इंग्रजी पत्रांचे ते संपादक होते. 
“ दिनमान ' सारख्या दर्जेदार पत्राला त्यानी 
वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तित्व दिले. गेली दीडदोन वर्षे ते 
दैनिक नवभारताचे प्रधान संपादक आहेत. पण जीव- 
नाचा हा सौंदर्यान्वेषी भानंदयात्री तिथे फार काळ 


ष्१ 


राहील असे सांगवत नाही. पण त्यांची ही यायावर 
वृत्ती हिन्दी साहित्याला निरिचितपणे काहीतरी 
भरीव योगदान करीत असते. 

अक्षया कलंदर माणसाला ज्ञानपीठ पुरस्कार 
मिळाला यात त्या पुरस्कारालाच प्रतिष्ठा लाभली 
असे म्हणावे लागेल. 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


क्षदिक संस्कृतीचा विकास 


पृ, ६०० ] 


( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 


[किंमत ३० रु. 


ठेखक- तकेतीथे लक्ष्मणक्षास्त्री जोशी. 


प्रकाशक: प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


मे. अ. मेहेंदळे 
श्रद्धा 


काही काही संस्कृत शब्दांचे इंग्रजीत नीट भाषां- 
तर करणे कठीण असते. संस्कृत ' धर्म ' शब्दाचे 
उदाहरण ह्या संदर्भात नेहमी देण्यात येते. श्रद्धा ह्या 
शब्दाचीही तशीच गत आहे असे डॉ. जी. एस्‌. पेंडसे 
यांचे म्हणणे आहे. “ 1110 ४७त० 0०0] 
० &'&0१॥8 ” ह्या अगदी अलीकडे प्रसिद्ध 
झालेल्या पुस्तकात ते म्हणतात : “ प] हा 
*78तेताब्र | 8 ग ए91190]19 8181816 
ग उण्ाष्ठांहा 98 ए७॥) ७1 उशा. 
गृ8 111011070181101, 8, 116 1108/, 18 
1097019117 ७००९०७. , . ॥७ (1. 6. हाछ- 
वतर ) ॥189118, 106 01] धरा, क्यात 
७७] एप 8180. त€एण्ीीया ४० ६ 
0७०४७, ७61801 07 91 10081 7 

भाषांतर करताना प्रतिशब्दाविषयी अक्या अड- 
चणी येतात हे खरे असले तरी ह्या बाबतीत 
आणखी एका गोष्टीचा विचार व्हायला हवा. 
एखाद्या शब्दाला काळाच्या ओघात काहीसे बदललेले 
अथं प्राप्त होतात. आज आपणास ते सर्व अथ एकच 
दिसतात आणि मग भाषांतर करताना ते सारे अर्थ 
एकाच प्रतिशब्दाने प्र्त व्हावेत अशी आपण अपेक्षा 
केली तर ते चूक ठरेल. त्या त्या कालखंडातल्या 
वाडूमयाचे,भाषांतर करताना त्या शब्दाला त्या- 
वेळी जो एक अर्थ असेल तो त्या प्रतिशब्दाने नीट 
व्यक्‍त होत?असला म्हणजे झाले. 

हा विचार समजून घेण्यासाठी श्रद्धा हे चांगले 
उदाहरण आहे. 

श्रद्धा शब्दाचा * विश्‍वास! हा अथे आपल्या 
परिचयाचा आहे. क्रग्वेदांत त्या शब्दाला तोच अथ 
भाहे. क्रग्वेदांत श्रत्‌ धा भा सोपसगे धातूचा 
उपयोग पण आढळतो आणि त्याचा अर्थ ' विश्‍वास 


ठेवणे, ( सांगणाऱ्याचे म्हणणे ) खरे आहे असे 
मानणे ' असा आहे. क्रूषी जेव्हां म्हणतो “ श्रद्‌ 
इन्डरस्य धत्तन वीर्याय' तेव्हा तो ऐकणाऱ्यांना 
इंद्राच्या वीयेकृत्यांत श्रद्धा ठेवा, त्याविषयी विश्‍वास 
वाटू द्या असे सांगत असतो, ( त्र. १. १०३. ५) 
तसेच ज्या लोकांना इंद्राच्या अस्तित्वाविषयी शंका 
आहे त्यांना जेव्हा क्रषी सांगतो ' श्रद्‌ अस्म धत्त ! 
तेव्हा तो त्यांना इंद्रावर श्रद्धा ठेवा, ' तो आहे ' असा 
विइ्ववास असु द्या असेच सांगत असतो. 

कग्बेदांत एक श्रद्धासुव्त ( १०.१५१ ) आहे. 
त्या सुक्‍्तावर भाष्य करताना सुरवातीला सायणा- 
चाय म्हणतात: पुरुषगतो5भिलाषविददेषः श्रद्धा, 
एरवी सायणाचायं श्रद्धा शब्दाचा आपणास परिचित 
असलेला विश्वास किवा आस्तिक्यबुद्धी हा अर्थ 
देतात. श्रद्धासुक्तावर भाष्य करण्याचे वेळी त्यांनी 
दिल्लेला अभिलाषा हा अर्थ अपरिचित वाटतो. 
वास्तविक तसा तो नाही. बऱ्याचशा संस्कृत कोशात 
भरडा शब्दाचे विश्‍वास व अभिलाषा हे दोन अर्थ 
दिलेले आहेत. उदाहरणाथ अमरकोश-श्रद्धा संप्रत्ययः 
स्पृह्या ( ३.३.१०२ ); वैजयन्ती-श्रद्धास्तिक्याभि- 
लाषयोः ( २२३.७६); अभिधानचिन्तामणि दोहद' 
दोहदं श्रद्धा लालसा (५४१). 
अद्धा शब्दाचा अभिलाषा, इच्छा हा अपरिचित 
असणारा अर्थ संस्कृत कोशापुरताच मर्यादित नाही. 
त्याचा मागोवा घेत गेल्यास असे आढळते की 
शाकुतळ नाटकाच्या दुसऱया अंकात दुष्यन्ताचे मन 
टका तावसकन्येवर बसले म्हणून त्याची थोडी 
टिंगल करताना विदूषक म्हणतो “ चांगला खजूर 
खाऊन कंटाळल्यामुळे राजाला आता चिच खाण्याची 
इच्छा ( तिन्तिडिआए सद्धा ) झाली आहे. ” इथे 
इच्छा, अभिलाषा ह्या अर्थी सद्धा शब्द वापरला 


अनुक्रमणिका 


श्रद्धा 


आहे आणि ते संस्कृत श्रद्धा शब्दाचे प्राकुत ख्प 
आहे. विदृषकाच्या प्राकृत वाक्याला जो पाठभेद 
आहे त्यांत तर सद्धा ऐवजी अहिलासो ( सं. अभि- 
लाष: ) हा शब्दच वापरला आहे. 

कालिदासाच्यापूर्वी काही शतके पाणिनीच्या 
कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ( १.४.६६ ) ह्या सुवात 
श्रद्धा शब्दाचा अर्थ अभिलाषा आहे हे टीकाकारांनी 
स्पष्ट केले आहे. सूत्रांत सांगितले आहे की श्रद्धेची 
अर्थात अभिलाषेची निवृत्ती होणे, ती पृणें होणे 
असा अथे व्यक्त करायचा असेल तेव्हा जर कणे 
आणि मनसू यांचा ' श्रद्धा ' ह्या अर्थी उपयोग केला 
असेल तर त्यांना गतिसंज्ञा प्राप्त होते. उदाहरणाथ 
कणेहत्य पिबति, मनोहत्य पिबति. काश्षिकाकार 
म्हणतात त्याप्रमाणे त्या वाक्यांचा अथे तावत्‌ पिबति 
मावदस्याभिलाषो निवृत्तो भवति, श्रद्धा प्रतिहन्यते 
( अभिलाषा, इच्छा पूर्ण होईपर्यंत पितो, श्रद्धेचा 
नाश होईपर्यंत पितो. ) 

पाणिनीच्याही पूर्वी वैदिक वाड्‌मयात श्रद्धा 
शब्दाच्या अभिलाषा ह्या अर्थाचा मागमूस कुठे 
आढळतो का हे तपासण्यासारखे आहे. तैत्तिरीय 
आह्यणापासुन यथाश्रद्धम्‌ हा वाकूप्रयोग क्र्त्विजांना 
यज्ञकर्माप्रीत्यथे जी दक्षिणा द्यायची त्या संदर्भात 
अनेकदा आढळतो. यज्ञकर्मविषयक दक्षिणा पुष्कळदा 
ठरलेली असते. ती जर तशी ठरलेली नसली तर ती 
यथाश्रद्धम्‌ द्यावी असे सांगितलेले असते. यथा- 
श्रद्धमूचा अथे टीकाकारांनी यथाशक्ती असा केला 


५ 


आहे तर पाइचात्य अंभ्यासक त्याचे भाषांतर 1 


७०७0१81060 का] ॥॥0 181] (जसा ज्याचा 


विश्‍वास असेल त्याप्रमाणे) असा करतात. 
परंतु यथाश्रद्धम्‌ चा वास्तविक अर्थ कात्यायन- 
श्रौतसूत्रावरील ( ४.१०.१३ ) टीकेत आढळतो. 
टीकाकार म्हणतात : गुणविशेषे फलविशेष इति 
फलभूयस्त्व॑ कामयमानस्य भवत्येवाधिकदाने$पि 
श्रद्धा [ ( जिथे विकल्प सांगितला असेल त्या 
क्रियेत ) गुणविशेष असला तर त्यामुळे मिळणाऱ्या 
फलातही विशेष असतो म्हणून अधिक फलाची 
कामना असणार्‍या यजमानाला अधिक देण्याचीही 
इच्छा असते ]. ह्यावरून यथाश्रद्धम्‌ चा अर्थ 
( वाज्छित फलानुरूप ) जितकी देण्याची इच्छा 
असेल तितकी ( दक्षिणा) असा होतो हे स्पष्ट आहे.* 

येथवर श्रद्धेचे दोन अथे पाहिले-विशवास, व 
अभिलाषा अथवा इच्छा. श्रद्धेच्या अर्थात कालक्रमे 
जे बदल झाले त्यामुळे त्याला तिसरा एक अथं प्राप्त 
झाला तो भक्तीला जवळ असणारा आहे. यज्ञीय 
संदर्भांत ह्या अ्थेपरिवत॑नाची वाटचाल सुरू झाली. 
यज्ञ करायचा तर त्याविषयी श्रद्धा हवी. यज्ञाच्या 
सुरवातीस यजमानाने जो मंत्र म्हणायचा असतो 
त्यात “श्रद्धा व यज्ञ यांना तो धरून ठेवतो ? असा 
उल्लेख आढळतो (श्रद्धा यज्ञमारभे ) यज्ञाविष- 
यीच्या ह्या श्रद्धेतुनच यज्ञकर्माविषयी वाटणारा आनंद 
व रुची ह्या कल्पना निघाल्या. सायनाचाये एके 
ठिकाणी (श. ब्रा. ११.६. १. १२ ) श्रद्धेचे स्पष्टी- 


१, यथाश्रद्धम्‌ चा हा अथ डॉ. उ. जा. एळा]श' यांच्या 8790-08 ह्या प्रबंधात 


( पू. ५) दिलेला आढळतो. डॉ. £०]॥]७1 यांचा हा प्रबंध त्यांना प्रो. ल्यूडर्स ( 1,ए0618 ) यांच्या 


मृत्यूनंतर त्यांची 


जी टिपणे प्रो. वाल्डदिमट (॥॥७1080011010. ) यांच्याकडून मिळाली त्यावर 


प्रामख्याने आधारलेला आहे. १९२४ सालच्या 07०५०९७१४७ ० ॥॥९ 1007171 48080१6115 
ज॑ हैलभा०७- 01].- पा.- 01888- पृ. २२८ वर प्रो. ल्यूडस यांच्या एका अप्रसिद्ध लेखा- 
विषयी नोंद आहे ती अश्ली : “ श्रद्धा म्हणजे त्याग करण्याची व दान देण्याची मनापासून वाटणारी 


इच्छा. ह्या कल्पनेपासू 
ण्याचा ह्या लेखात प्रयत्न 
1०७७४ 0१0अ10 1 
ए॥९-उेपतेतशडॉ एभां०0, 
जर्मनचे इंग्रजी भाषांतर). ] 127. 


हागणश' एभाध्ट, शांळ8तेश्रा, 1978 ). प्रस्तुत 


प्रबंधातून घेतले आहेत. 


सून पुनर्जन्मविषयक विचारांची सुरवात बुद्धपूवेकाळात झाली होती असे दाखव- 
यत्न आहे [1158 ४९७९0 ६० शो0प्त ण; 51तकाद्र 18 6 
0 णक हात 0 ांए 80 पी8छा, णा8 1१68 प98 ॥॥800, 11 16 
प९ हॉळपांग९१्ट 0० ०. ७९0००७४ 01 7०॥॥ ( मूळ 
ए०७]श' यांचा प्रबंध आता पुस्तकरूपाने उपलब्ध आहे ( 118112 


स्तुत लेखातळे संदर्भ 1)1. 15611)]61 यांच्या 


भि 


क्ररण श्रृतिस्मृत्युदितकमंस्वभिरतिरूपा देवता असे 
'दैतात ( श्रृति व स्मृतींनी सांगितलेली कर्मे करण्या- 
'विषयी वाटणारी आवडरूपी देवता ). तसेच अश्रद्धा 
"ह्या शब्दाचे स्पष्टीकरण (श. ब्रा. १. २, ५. २४.) 
ते श्रद्धा यागविषया$रुचिः ( यज्ञाविषयी वाटणारी 
नावड ) असा करतात. मनूला श्रद्धादेव म्हटले आहे 
ते याच अर्थाने. यज्ञविषयक त्याच्या श्रद्धेला तत्पर- 
तेला मर्यादा नव्हत्या म्हणून ' यज्ञ करण्यात वाटणारा 
आनंद हाच ज्याचा देव *' अक्षी पदवी त्याला 
“मिळाली. दक्षिणा हा यज्ञाचा एक आवश्यक भाग 
असल्याने श्रद्धा याचा अर्थ दक्षिणा देण्याची इच्छा, 
'त्यात वाटणारा आनंद असाही होऊ लागला, 
"बृहदारण्यक उपनिषदातील ( ३. ९. २१) कस्मित्तु 
“दक्षिणा प्रतिष्ठितेति । श्रद्धायामिति ह्या वाक्यावर 
टीका लिहिताना शंकराचाय श्रद्धेचा अथ अस्ति- 
'क्‍यबुद्धिभक्तिसहिता ह्याच्याबरोबरच दित्सुत्वम्‌ 
*( दक्षिणा ) देण्याची इच्छा असा देतात हे लक्षात 
घेण्यासारखे आहे. तैत्तिरीय उपनिषदात (१. ११.३ ) 
श्रद्धया देवम्‌ , अश्रद्धञ्यादेयभ्‌ असे जे सांगितले 
आहे त्यातही देण्याच्या इच्छेने, मनापासून, देण्यात 
आनंद वाटून द्यावे, नाहीतर देऊ नये हाच अथ 
दिसतो. 

यज्ञकर्माविषयी वाटणारा आनंद, ह्याविषयीची 
तत्परता ह्यापुढे श्रद्धेला भक्‍तीला जवळ असणारा 
'असा एक अर्थ येऊ लागला. यज्ञकर्म मागे पडून 
देवांची पुजा सुरू झाली तेव्हा तत्परता ह्या अर्थी 
श्रद्धेची जागा भक्तीने घेतली, इवेताइवतरउपनिषदा- 
तील ( ६.२३ ) यस्य देवे परा भक्‍्तियंथा देवे तथा 
गुरौ ह्या वचनात भकक्‍्तिः ऐवजी श्रद्धा शब्द ठेवला 


नेवेभारत 


मार्च १९७९ 


तरी तोच अर्थ मिळू शकेल, श्रद्धेतल्या तत्परतेच्या 
कल्पनेमुळे ती भक्तीला कशी जवळ आली ते 
भगवद्गीतेतील श्रद्दधाना मत्परमा भकक्‍्तास्ते$तीव 
मे प्रिया: ( १२.२० ) ह्या वाक्यावरून दिसते. 
तत्पर भक्तीची कल्पना गीतेतील ( १२.८ ) मय्येव 
मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ह्या वाक्यांत स्पष्ट 
झाली आहे. त्यांत भाधत्स्व ह्या रूपांत श्रद्धा शब्दांत 
आढळणारा धा धातूच आहे आणि निवेशय मधला 
नि-विश्षु धातूचा अही तोच भाहे. श्रतूच्या ऐवजी 
मनस्‌ आणि बुद्धीचा उपयोग भक्तीच्या कल्पनेत 
आहे. 

परंतु श्रद्धा आणि भक्ती ह्या एकमेकांना अशा 
जवळ आल्या असल्या तरी ते शब्द अगदी समानाथेक 
मात्र नाहीत. देवादिकांच्या संदर्भात वर म्हटल्या 
प्रमाणे देवे परा भक्‍्तिः किवा देवे परा श्रद्धा असे 
म्हणता येईल; परंतु यज्ञीयसंदर्भात श्रद्धया ह्यते 
हवि: ह्या ऐवजी भक्त्या हृयते हविः असे म्हणणे 
शक्‍य नाही. 

श्रद्धा ह्या शब्दाला अशा तर्‍हेने विदवास (191011), 
अभिलाषा ( 068170 ), भक्ति ( तल०ळ ) 
असे अर्थ प्राप्त झाळे असले तरी कोणत्या तरी 
विशिष्ट संदर्भात त्याचा जो अर्थ असेल तद्वाचक 
शब्द भाषांतर करताना ठेवला म्हणजे अडचण वाट 
नये. क्रग्वेदांत इंद्राविषयी श्रद्धा बाळगा असे म्ह्टले 
असता तिथे ७४]? ने काम भागावे, १७४०७०1 
हा अर्थे अभिप्रेत नाही, तेव्हा श्रद्धा शब्दांचे 191001 
असे भाषांतर केले असता त्यांत श्रद्धेची सर्व कल्पना 


उमटत नाही, ते भाषांतर अपुरे ठरते असे मानण्याचे 
कारण दिसत नाही. 


१. पहा प. 1,॥त्'ह, 111101०806 11ता ., 364. 


ग्रेथ-परीक्षण 


* अरिस्टॉयटलचे काव्यशास्त्र ' (२ री आवृत्ती )- डॉ. गो. वि. करंदीकर; मोज प्रकाशन: 


मुंबई, १९७८; पृ. १६ -- २३२; किमत १८ रुपये. 


प्रा. गो. वि. करंदीकर यांनी लिहिलेल्या 'ऑरिस्टॉ- 
टलूचे काव्यशास्त्र ' या ग्रंथाची ही दुसरी आवृत्ती 
आहे, पहिली आवृत्ती १९५७ मध्ये प्रसिद्ध झाली 
होती. या दुसऱ्या आवृत्तीत, त्यानंतरच्या २० 
बर्षातील पाश्‍चात्त्य पंडितांनी अँरिस्टॉटलच्या काव्य- 
झास्त्रासंबंधी जे नवे संशोधन व विवेचन केले 
आहे, त्याची दखल घेण्यात आली आहे. तथापि 
पहिल्या आवृत्तीची सर्वसाधारण मांडणी या दुसर्‍या 
आवृत्तीतही तशीच ठेवण्यात आली आहे. 

या ग्रंथाचे प्रस्तावना, भॅरिस्टॉटलच्या काव्य- 
शास्त्राचे भाषांतर, त्यातील प्रत्येक प्रकरणावरील 
भाष्ये आणि ४ परिशिष्टे असे महत्त्वाचे भाग आहेत. 
याशिवाय ग्रंथाच्या शेवटी संदर्भग्रंथांची यादीही 
दिलेली आहे. मराठी वाचकांना ऑँरिस्टॉटलच्या 
काव्यशास्त्राचा चिकित्सक परिचय करून देण्यास 
प्रस्तुत ग्रंथ अत्यंत उपयुक्त आहे. 

या ग्रंथाची प्रस्तावना अनेक महत्त्वांच्या विष- 
यांचा परामशं घेते. ग्रीक वाड्मयाचे स्वरूप, कला- 
साहित्यविषयक प्लेटोची भूमिका, काव्यात्मक सत्य, 
शोकांतिकेचे घटक व परिणाम, काव्यात्म भाषेचे 
वैशिष्ट्य, यांसारखे महत्त्वाचे विषय. प्रस्तावनेत 
चिले आहेत. विशेषतः ऑँरिस्टॉटलच्या व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाची घडण, त्याची विचारपद्धती यासंबंधीचे 
लेखकाचे विवेचन महत्त्वाचे आहे. भाषांतर प्रकर- 
णात मूळ काव्यक्षास्त्रातील १२६ प्रकरणांचे सुबोध 
मराठी भाषांतर दिले आहे. हे भाषांतर वाचताना 
अधूनमधून मूळ इंग्रजीवळणाची आठवण तौत्रतेने 
होते हे खरे. तथापि प्राचीन ग्रीक निरूपणपद्धती 
कशी वैशिष्ट्यपूर्ण होती, हेही या भाषांतरावरून 
लक्षात येईल. 

वरिशिष्टातील अँरिस्टॉटल आणि संगीत, त्याचा 
नैतिक आदश, अथेन्समधील ग्रीक रंगभूमी यांची 


अनुक्रमणिका 


माहिती उद्बोधक आहेच, तथापि अँरिस्टॉटलच्या 
काव्यश्ास्त्रीय विचारावरील आव्हान देणार्‍या काही' 
प्रतिटीकाही स्वतंत्र परिशिष्टात दिल्या आहेत. 
त्यामुळे स्वतः लेखक म्हणतो त्याप्रमाणे अरिस्टॉटल- 
बद्दल आंधळी निष्ठा निर्माण होण्याचा धोका 
निश्चितच टळेल. 

मोज प्रकाशनाने अत्यंत उत्तम स्वरुपात हे पुस्तक 
प्रकाशित केले आहे. हे पुस्तक आता. पदवी व 
पदव्युत्तर मराठी वाडूमयाच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक 
पाठ्यपुस्तक म्हणून खरे तर नेमले गेले पाहिजे. 


-रा. ग. जाधव. 


“* तराणा ' $ ( काव्यसंग्रह)- अमृत देशमुख; 
प्रकाशक व्ही. आर. भुसारी; नांदेड; १९७९: 
पृष्ठे १२-८०. किमत ५ रु. 


जीवनातील सुखदुःख, आझ्यानिराशा यांचा वेध 
घेणारा प्रा. अमृत देशमुख यांचा * तराणा * हा. 
पहिला काव्यसंग्रह आहे. प्रीती, ग्रामजीवन, स्त्री- 
जीवन, देश-भक्ती इत्यादी विषयांवरल्या या कविता 
आहेत. या कविता वाचल्यानंतर एका श्रद्धाळू, संवे- 
दनक्षम आणि प्रामाणिक मनाच्या सहवासात आपण. 
काही क्षण वावरलो याची सुखद जाणीवच उरते. 
या मनाचा एक विशेष म्हणजे आपण माणस 
आहोत याचे नेमके भान या मनाला आहे. त्यामुळे 
हे मन सुखाला आणि दुःखाला सारखीच दाद देते. 
“ अट्टाहास स्वर्गाचा 
माझा नच कधी देवा 
हसण्याचा नरकात 
मोह परी मला व्हावा 
« प्राथना ' या पहिल्याच कवितेतून व्यक्‍त होणारी 


ख्६ 


हो समतोल वृत्ती देवत्व आणि दानवत्व आपणातच 
आहे याची कबुली देते. त्याचप्रमाणे ही वृत्ती 
आपल्या बाळाला मायेचे पांघरूण, प्रेमाचे दागिने व 
संत्याचे खेळणे आपण द्यावयास हवेत असे म्हणते 
(-सुखनिद्रा ); तसेच वडिलांच्या तृप्त जीवना- 
पाठीमागे परंपरेने चालत आलेली अनेक वंदनीय 
मुल्ये आहेत हेही सुचविते. ( * माझा बाप! ) 
ही कविता आकाश्ापेक्षा पृथ्वीवरील जीवनातच 
अधिक रस घेणारी आहे. जमिनीवरच्या सुख- 
दुःखांशी ती एकरूप झालेली आहे. आणि त्यातही 
दुःबाचेच रंग तिला अधिक जवळचे वाटतात. आणि 
त्यातूनच जीवनचितन स्फ्रते. या जीवनचितनास 
आत्मपरीक्षणाची जोड असल्याने कवी कधी 
गोंधळूनही जातो. आपणाला नेमके काय पाहिजे हेही 
त्यास कळत नाही. आपल्या उभ्या आयुष्याचे 
गणित चुकलेच आहे. तरीपण नव्याजुन्या पद्धतीने 
हे गणित सोडविण्याची त्याची जिद्द आहे. 
( गणित! ) 
प्रीतिभावनेचा रम्य आविष्कार हा या कवितेचा 
आणखी एक लक्षणीय विशेष ठरावा. प्रेयसीचा 
सहवास ही प्रेममंदीराची वाट व्हावी असे कवीला 
वाटते( ' तराणे ' ) तर प्रेयसीने आपली पापणी 
मिटल्यावर आपल्या प्रेमाची अतृप्त कहाणी गुदमरून 
गेली असे कवी म्हणतो ( * अतृप्त कहाणी ' ) या 
कवितांप्रमाणेच ' शीळ ', “ क्षण ', याही प्रेमकविता 
लक्षात राहण्याजोग्या आहेत. उत्कट आणि तरल 
छटांनी बह्रणारे हे प्रेम दुःखाच्या झळ्यांचाही 
स्वीकार करते. 
ग्रामीण जीवन, तेथील संस्कृती यांच्यावर कवीचा 
पिड पोसलेला आहे. ग्रामीण स्त्रीच्या व्यथा-वेदनांचे 
सुरही या कवितेतुन ऐकू येतात. सासरी पाणवठ्या- 
वर गेल्यावर नायिकेला माहेरचा पाणवठा आठवतो 
आणि प्रियकराच्या आठवणींचे मोहोळ तिच्या अंत:- 
करणाला दुःख देऊ लागते (: पाणवठा "); तर 
पनितिधनानंतर क्तेबगारीने संसार यशस्वी करणारी 
स्त्री- 
* जीथं भरती सागरा 
काय मागू दुजं दान 
आता मिटव पापणी 
देवा संपलं भजन * 


नवभारत 


मार्च १९७९ 


असे म्हणत आनंदाने, तृप्ततेने मरणाला सामोरी 
जाते ( “देवा संपलं भजन ! ) . 


अनेकांगाने जीवनाचा वेध घेणारी ही कविता 
कधी या संस्कृतीच्या मर्यादेने, खुजेपणाने, विकृतीने 
दुःखी होते. आणि ती उपहासाचा आश्रय घेते. प्रेम- 
पत्रे प्राइझ बाँड असणे, लग्नानंतरचे निरनिराळ्या 
पोजमधील़ फोटो धान्याचे कार्ड असणे अथवा 
पत्नीच्या वडिलांनी दिलेला प्रत्येक शब्द मुख्य- 
मंत्र्याचे आश्‍वासन असणे इत्यादी कल्पनांतून जो 
उपहास व्यक्‍त होतो तो आपल्या संस्कृतीच्या मर्या- 
दाच दर्शवितो. (“जरा ) तर * भाग्यरेषा , 'सोड 
नेवेद्य आरती ', * माझी किमत ?, * वाढ दिक्स!; 
“ जनाचे इलोक * इत्यादी कवितांतून व्यक्‍त होणारा 
उपहास हा अंतर्मुख करणारा उपहास आहे. आपल्या 
सांस्कृतिक जीवनाची इयत्ताच जण तो मोजतो आहे 
असे वाटते. ण 


असे असले तरी कवी निराझ्ञावादी नाही. या 
देशाचा उत्कर्ष होणारच असा त्याचा आत्मविश्वास 
आहे. तो शक्‍ती, जोम, गीत एवढेच नव्हे तर फूल, 
गंध आणि दान, दाता या साऱ्या गोष्टी नव्या 
मागतो आहे. ( एक नवी साथ हवी १) या नव्या 
गोष्टीच प्रेरक आहेत असे त्यास वाटते. * मशाल ', 
'हाक', 'नेता' इत्यादी कवितांतूनही हाच भाव व्यक्‍त 
होतो. “तराणा ' मधील कविता ही अश्ली बहुविध 
विषयांना वाहिलेली कविता आहे. अलंकरणाचा सोस 
कवीला नाही. जे जसे भावले तसे ते त्याने मांडलेले 
आहे. पण कलात्मकतेची वूजही त्यावरोवर राख- 
लेली आहे. कवीचे स्वत:चे मनोगत, रसिक आणि 
कवी यांच्यातील संवाद अधिक सुगम करणाऱ्या 
मा. नरहुर कुठुंदकराच्या शुभेच्छा आणि काव्यातील 
भावानुभवास अनुरूप असे भ. मा. परसावळे यांचे 
स्हपुष्ठ ही या काव्यसंग्रहाची वैशिष्ट्ये ठरावीत. 
इंदिरा संत, वि. म. कुलकर्णी यांच्या कवितेशी नाते 
जोडणारी हो कविता रसिकांच्या अपेक्षा उंचाव- 
णारी. कविता आहे असे म्हणावेसे वाटते. 


पंडित टापरे 


प्रंथ परीक्षणं 


संशोधन साधना! डॉ. वसंत स. जोशी, प्राज्ञ- 
पाठझयाळा मंडळ, वाई ; फेब्रुवारी १९७६, पू. १८४ 
मूज्य रुपये बारा. 


प्राचीन मराठी वाडमयाचे ख्यातनाम संशोधक व 
अभ्यासक डॉ. वसंतराव जोशी यांचे ' संशोधन 
साधना ' हे पुस्तक म्हणजे त्यांच्या ' काही संशोधन- 
पर लेखांचा पहिला संग्रह '. संग्रहाला तकंतीथं 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची प्रस्तावना लाभलेली आहे. 
य़ा पुस्तकात ' इतिहास व समीक्षा या दोन्ही गोष्टींचे 
उचित मीलन ' झाले आहे या महत्त्वाच्या बाबीकडे 
तकेतीर्थांनी आवर्जून लक्ष वेघलेले आहे. 

मा संग्रहातील दहा लेखांपैकी सहा लेखात " राम 
आहे : रामकथा हा त्यांचा विषय आहे. (“ प्राचीन 
संशोधनात काही ' राम ' नाही” असे म्हणणार्‍यांनी 
हे भरघोस रामकथाविवेचन वाचावे ). दोन ल्ख 
7 घवळे! आणि ' लघु रुक्मीणी स॑वर ' यासंबंधी 
म्हणजे * कृष्ण ' विषयक आहेत. उरलेले दोन लेख 
अगदी वेगळयाच स्वरूपाचे आहेत : त्यातील एक 
आहे. * मराठीतील समानार्थक जोड शब्द हा. 
“संक्षोधकांचे तीर्थक्षेत्र ' हा तंजावर येथील सरस्वती- 
महालासंबंधीचा लेख केवळ अपूव असा आहे. 

नवोपलब्घ कृतींचे सर्वांगीण विवेचन करण्याची 
डॉ. जोशी यांची स्वतःची अशी एक * शिस्त ' आहेः 
आपले प्रतिपादन ' मनःपूत ' होऊ न देता ते 
* झास्त्रपूत ' व्हावे यासाठी लागणारी विलक्षण प्रज्ञा 
त्यांच्याजवळ आहे. या शिस्तीमुळेच त्यांच्या लेख- 
नाला फापटपसाऱर्‍याचे स्वरूप सहसा कुठे आलेले 
दिसत नाही. 

भावार्थ रामायणातील चंद्रसेनाख्यांनाचा अप्रसिद्ध 
अध्याय, मुक्‍तेश्‍वरकृत अहिमहिरावण वध ', भावाथं 
रामायणाचे अज्ञात उत्तर कांड, सरस्वती-महाळा- 
तील रामायणे आणि “ रघुनाथकथामृत य़ा कृतीं- 
संबंधीच्या विवेचनात उपलब्ध कृती व त्यांचे 
संस्कुत मधील व मराठीतील अन्य रामायणे यांचे 
परस्परसंबंध; एकमेकींशी असणारे लागेबांधे यांची 
प्नौलिक चर्चा आहे. या सर्वच लेखनातून डॉ. जोशी 
ग्रांच्या सक्ष्मशोधक दृष्टीचा सुखद प्रत्यय येतो. 
संतोषमनीकुत ' लघु र्वपीणी सैवर ' ही डाँ. जोशी 
यांनी मराठी वाड्मयात टाकलेली फार मोलाची 


भर आहे. 
त. भा. & 


५७ 


नवोपलब्ध कुती या वाड्‌मयीन दृष्ट्या नेहमी'च 
मोठ्या गुणवत्तेच्या असतातच असे नव्हे. रंगनाथाचे 


* र॒घुनाथकथामृत ” किवा * सरस्वती महालातील 
रामायणावरील उपलब्ध मराठी रचना ' या गोण 


कृतीच ठरतील. पण त्यांचा शोध व त्यांपासून 
घ्यावयाचा बोध यांचे महत्त्व मात्र कमी मानून 
चालणार नाही. असे गौण कवी ( किंवा कृती ) 
तत्कालीन वाडूमयविषयक आदशे ( 0ठाःपा8 ) 
स्पष्ट करीत असतात: काही वाडूमयीन प्रवृत्ती 
आणि प्रेरणा यांच्यावर त्यांच्या त्यांच्या कुवतीप्रमाणे 
प्रकाश टाकत असतात. 

नामदेव आणि महदाइसा यांच्या अन्‌क्रमे राम- 


कथेचा व * धवळ्यां'चा डॉ. जोशी यांनी मांडलेला 
अभ्यास मला महत्त्वाचा वाटतो. या अभ्यासातून 


निघणारे : “ नामदेवांची वृत्ती भावकवीची होती. 
त्यामुळे दीर्घ स्वरूपाची रचना त्यांच्याकडून होऊ 
झ्कली नाही.”; आणि “ एका वास्तव कथेला दैवी 
कल्पनांचा स्पर्धे झाल्याने तिला एखाद्या परीकथेचे 


स्वरूप प्राप्त झाले आहे.” यांसारखे निष्कषे 
संशोधन आणि समीक्षा यांचे निकटचे नाते स्पष्ट 


करणारे आहेत. 

डॉ. जोकी यांची वृत्ती अनाग्रही आहे. आधारा- 
वाचून ते लिहीत नाहीत हाही त्यांचा मला लक्ष- 
णीय विक्षेष वाटतो. भाषाविज्ञानाच्या क्षेत्रातही 
ते समानार्थक जोडशब्दांचा मागोवा घेत शिरले 
आहेत याचाही मला भानंद होतो. उणीक म्हणून 
नव्हे, तर स्नेहभावाची एक सुचना करावीशी 
वाटते. नव्या भाषाविज्ञानाशी त्यांनी चांगला परि- 


चय करून घेतला तर प्राचीन मराठी वाडूमयाची 
५ झाषिक श्रीमंती त्यांना जशी जाणवेल, जशी 


त्या क्षेत्रातही त्यांना तवी भर घालता येईल, तशीच 
समानार्थक जोडशब्दांची चर्चा अधिक शास्त्रशुद्ध 
पायावर उभी करता येईल. क 

€ वाडमयाचा इतिहास ' ( झाह0ळा$ र्ठा 
॥श७प!७ ) आणि “ वाड्मयीन इतिहास ' 
(1७१४ पा 079 ) यांतील सुक्ष्म भेद 
अधिक स्पष्ट होण्याची गरज मला तरी नेहमीच 
वाटत आलेली आहे. ' संशोधन ' म्हणजे प्राचीन 
वाहूमयाचे; समीक्षा मात्र आधुनिक वाडूमयाची; हे 
दुढमूल ( गैर ) समज उन्मळून टाकले पाहिजेत. 
अशा या संधि 'काळात सांझे सित्र डॉ. बसंतराव 


ष्ट 


जोंशी यांच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्या 
पुरी करण्याची ' संधी ' त्यांना मिळो. 

- पंडित आवळीकर 

ह ळोकवाडूमय १: टॉलस्टॉय विद्षोषांक-नोव्हेंबर 

-डिसेंबर १९७८; संपा. सदा कऱ्हाडे; लोकवाडूमय 

प्रकाशन गृह प्रा. लि. मुंबई; पृ. ४० किमत ३ रु. 


“ होकवाळूमय “ यां नियतकालिकाने टॉलस्टॉय- 
विशेषांक ( नोव्हें.-डिसें. ७८ ) काढला आहे. तो 
टॉलस्टॉय यांच्या १५० व्या जयंतिसोहळ्या निमित्ताने 
असावा. या अंकात काउंट लिओ टॉलस्टॉय (१८२८ 
-१९१० ) यांचे विचारवंत, कलावंत, माणूस व 
महात्मा असे सर्वांगीण दर्शन थोडक्यात घडवण्याचा 
प्रयत्न आहे. वैचारिक विभागात टॉलस्टॉय यांची 
धर्म-नीतिविषयक विचारसरणी ( फादर जो. मा. 
पिठेकर व गार्गी सरदेसाई ); रशियन क्रांतीच्या 
संदर्भात त्यांच्या साहित्याची व विचारसरणीची 
छेनिनकृत मीमांसा ( रघुनाथ कऱ्हाडकर व सरला 
कारखानीस ); महात्मा गांधींचा पत्रव्यवहार व 
लेख; टॉलस्टॉय यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रकाशझोत 
टाकणारी गॉर्कीची टिपणे ( सदा कऱ्हाडे ) असे 
उद्बोधक व महत्त्वपूर्ण लेख आहेत. टॉलस्टॉय यांच्या 
साहित्यदरशनात प्र. श्री. नेरूरकर यांनी ' युद्ध आणि 
झ्ांतता ' या कादंबरीचा करून दिलेला संक्षिप्त परि- 
चय; टॉलस्टॉय यांच्या तीन कथा व एक कविता 
यांचा अनुवाद व त्यांच्याविषयी पानपुरके यांचा 
समावेश आहे. शिवाय ' दीपस्तंभ “ या सदरातील 
छोटे टिपण नेमक्या व यथार्थ शब्दांत त्यांच्याविषयी 
बरेच महत्त्वाचे सांगून जाते. वरीलपैकी फादर 
पिठेकर व गार्गी सरदेसाई यांचे लेख मुद्देसुद व सरस 
उतरले आहेत. सरदेसाईंनी टॉलस्टॉयची वैचारिक 
जडणघडण उत्तम तऱ्हेने द्शंविलळी आहे, टॉलस्टॉय- 
प्रणीत धर्माला व्यापक असे मानवतावादाचे, विशव- 
बंधुत्वाचे अधिष्ठान आहे. त्यामुळे नीतीचा विचार 
हा त्यांचा आंतरिक धमंश्रद्धेचा एक अंज म्हणूनच 
प्रकटतो. ख्थिस्ताचा मूलत: ' माणसाचा धर्म ' त्यांना 
अभिप्रेत होता; पण पुढे त्यास धर्मपीठाचे व धर्म- 
सत्तेचे भ्रष्ट रूप प्राप्त झोले. या प्रस्थापित धर्म- 
सत्तेवर व तिला पोषक राजसत्तेवर त्यांनी प्रवर 
ठौका' केली आहे. खाजगी मालमत्ता व' भांडवलशाही 


खि. 


नवभारत 


माचे १९७९ 


यांना टॉलस्टॉयचा विरोध होता; पण त्याविरुद्ध 
संघष करणे त्यांना मान्य नव्हते. हीच त्यांच्या प्राग- 
तिक विचारांची मर्यादा होय. हे सरदेसाईंनी योग्य 
बिइ्लेषण केले आहे. आणि यावरच लेनिनच्या 
टीकेचा रोख होता. लेनिन हे टॉलस्टॉयचे एक अग्न- 
गण्य व महत्त्वपूर्ण समीक्षक, टॉलस्टॉय यांच्या 
वाडुमयात क्रांतिपूवे रशियन समाजाचे--विदोषतः 
तत्कालीन सरंजामशाही, जमीनदारी, धर्मसत्ता 
यांविषयी ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या व जनसामान्यांच्या 
मनात असलेला असंतोष व क्षोभ- यांचे चित्रण 
आहे. म्हणून लेनिनने त्यांच्या साहित्याचा ' रशियन 
क्रांतीचे दर्शन घडवणारा आरसा ' असा गौरवपूर्ण 
उल्लेख केला आहे. पण त्याचवरोबर टॉलस्टॉय 
यांची धाभिक श्रद्धा व अन्यायाविरुद्ध नकारा- 
त्मक, साधुत्वाची दृष्टी लेनिनळा मानवण्याजोगी 
नव्हती, त्यावर त्यानें प्रथर टीकेची झोड 
उठवली. या संदर्भात रघुनाथ कऱ्हाडकर यांनी 
ल्ेनिनच्या लेखाचा केलेला अनुवाद मुळापासुनच 
वाधण्याजोगा आहे. मात्र टॉलस्टॉय यांच्या साधु- 
वृत्तीमुळेच सत्य-अहिसा या तत्त्वांच्या उक्ति- 
कृतीमुळे महात्मा गांधी प्रभावित झाले व त्यांनी 
टॉलस्टॉयना गुरु मानले, महात्मा गांधींच्या दक्षिण 
आफ्रिकेतील कार्यासंबंधीचा त्यांचा पत्रव्यवहार व 
गांधींचे टॉलस्टॉयच्या सत्याग्रहावरील टिपण हे या 
संदर्भात लक्षणीय आहे. टॉलस्टॉयमधील * माणूस '; 
त्यांचे लौकिक व्यक्तिमत्त्व गार्कीच्या टिपणातून 
अंशतः प्रकटले आहे. अश्या रीतीने टॉलस्टॉयच्या 
वाचकांना व अभ्यासकांना उपयुक्त वाटावा, असा 
हा विशेषांक मौलिक आहे. तथापि या विषयाचे व 
विशेषांकाचे हे महत्त्व लक्षात घेता, ह्याचे संपादन 
अधिक काळजीपुर्वक व निर्दोब व्हावयास हवे होते. 
हिया दोष ओोजाग आढळतात. उदाह- 
हिताय अ सबंधी चुकीचे कालनिदेश दोन 
आहेत. ( पू. ५ वर १९५८; पू. ३३ 

). पृ. ५ नंतरचा मजकूर एकदम पृ. ७ 
पृ. ६व ८ वाचावी लागतात. 


संग्राह्य आहे. 
7 एस. डी. इनामदार 


अनुक्रमणिका 


सार-संकलन 


आणखी एक चळवळ : 


मराठीत ग्रामीण साहित्य पूर्वीही होते आणि 
आजही आहे. तथापि ग्रामीण साहित्याची संघटित 
अक्षी चळवळ अलिकडेच रुजू लागली आहे, असे 
दिसते. नुकतेच अहमदनगर जिल्ह्यातील बोटा या 
खेडेगावी एक ग्रामीण साहित्य संमेलन पार पडले. 
त्याचे उद्घाटन डॉ. बाबा आढाव यांनी केले. 
अध्यक्षपदी प्रा. डॉ. अ. वि. तोडमल हे होते. या 
संमेलनात कथाकथन, काव्यवाचन याबरोबरच 
ग्रामीण जीवन व साहित्य या विषयावर एक परि- 
संवादही घेण्यात आला. विशेष म्हणजे या संमेलनात 
प्रसिद्ध दलित लेखक व कवी दया पवार उपस्थित 
होते. 
भारतीय जीवनाच्या व संस्कृतीच्या संदर्भात 
ग्रामीणता ही एक अतिशय व्यापक व सर्वेसमावेशक 
अशी संकल्पना आहे. भारतीय साहित्याचे भारती- 
यत्व नेमके कल्लात आहे हे सांगणे सोपे नाही. 
तथापि पारंपरिक भारतीय समाज हा शेकडो 
वर्षांच्या ग्रामव्यवस्थेश्ीच बद्ध झालेला आहे. ग्रामीण 
मन ज्या रीतीने जीवनाच्या अनुभवांचा अर्थ करते; 
त्या रीतीतच कुठेतरी भारतीयत्बाची बीजे लपलेली 
असावीत ! ज्याला आपण लोकसाहित्य म्हणतो, ते 
लोकसाहित्य ही ग्रामीण मनाचीच वास्तव अभि- 
व्यक्‍ती आहे. या ग्रामीणतेला आधुनिकतेच्या 
विचारांनी व आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेने गेल्या 
शतकापासून मूलभूत आव्हान दिलेले आहे. खेडी 
बदलत आहेत, तेथील जीवनाची सरणी नवे रूप 
घेत आहे. तेथील व्यतींचे भाणि समूहांचे जीवन 
नव्या प्रेरणांनी ढवळून निघत आहे. थोडक्यात, 
आरमजीवन हे एका मूलभूत परिवतंनाच्या टप्प्यावर 
येऊन ठेपळे आहे. या टप्प्याचा कलात्मक वेध घेणे 
हे आज-उद्याच्या ग्रामीण साहित्याचे ऐतिहासिक 
काये आहे, असे म्हणता येईल. 

पण खरे प्रश्‍न येथेच सुरू होतात : ग्रामीण जीवन 
कसे आहे व कसे असावे हे दोन प्रश्‍न आहेत, 


हे लक्षात घेतले नाही, तर ग्रामीण जीवनाचे 
चित्रण हे दिशाहीन होण्याचा धोका आहे. याचे 
गमक बोटा येथील ग्रामीण साहित्य संमेलनात जे 
विचार व्यक्‍त झाले, त्यातून दिसुन येतो. उदा: 
डॉ. बाबा आढाव यांना ग्रामीण साहित्याने ' केवळ 
आक्रोश करीत बसू नये, तर समतेच्या समाजाची 
स्वप्ने रंगवावीत ' असे वाटते; तर डॉ. आनंद 
यादव यांना “ नुसते हसवणारे कथाकथन ग्रामीण 
साहित्याचे नुकसान करीत आहे' असे वाटते. संमेल- 
नाध्यक्ष डॉ. तोडमल यांना, खेड्यापाड्यातील 
लेखकांनी न्यूनगंड बाळगू नये, असे वाटते. डॉ. 
अनिल अवचट यांना खेड्यातील दडपश्ञाहीखाली 
पिचणाऱर्‍्या समाजाचा आवाज, ग्रामीण साहित्याने 
मोकळा करावा, असे वाटते. या सगळ्या व पुष्कळदा 
परस्परविरोधी अद्या अपेक्षा पाहताना वर म्हटल्या- 
प्रमाणे ग्रामीण जीवनाबद्दल काही पु्वंग्रह वा गृहीत 
कल्पना बाळगल्या जात आहेत असे वाटते. ग्रामीण 
समाज जसा आहे तो तसाच का असावा व भावी 
ग्रामीण समाज कसा असावा या कल्पना सामाजिक 
शास्त्रज्ञांना महत्त्वाच्या वाटल्या, तरी प्रत्यक्ष ग्रामीण 
जीवन हे समाजशास्त्रीय आखणीत नेमके काटछाटून 
त्याचे चित्र कसे तयार करता येईल ? उलट 
ग्रामीण समाज ही अतिशय दीघ परंपरा असलेल्या 
समग्र भारतीय समाजाची एक अवशिष्ट पण 
बदलाधीन अवस्था आहे. प्रत्येक ग्राम तेथील संस्था, 
संघटना, लोकसमूह आणि या सर्वांचे परस्परसंबंध, 
तसेच या संबंधांमागील निरनिराळ्या वृत्ती- 
प्रवृत्तींनी रूपास येणारे व्यक्तिजीवनाचे ब सामूहिक 
जीवनाचे नाट्य हे पारंपरिक भारतीय समाजाच्या 
महासागराचे एक बिंदुले आहे. जे ब्रह्मांडी ते पिडी 
असे म्हणतात; त्याप्रमाणे भारतीय संस्कृतीच्या 
ब्रह्मांडाचे ग्रामजीवन हे एक पिंड आहे. सूर्याचे 
प्रतिबिंब ओंजळीतील पाण्यात पडावे, तसे समग्र 
भारतीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब ग्रामीण जीवनात 
लुकलुकत आहे. या दृष्टीने ग्रामीण जीवनाचा व्यापक 


द० 


सांस्कृतिक संदर्भ लक्षात घेऊन ग्रामीण साहित्य 
लिहिणे, हे प्रतिभावंताचे कार्य आहे. हा व्यापक 
संदर्भ सुटला, तर ग्रामीण जीवनाचे चित्रण एकांगी 
वा पक्षपाती आणि वत॑मानी वा वृत्तपत्रीय होण्याची 
भीती आहे. म्हणूनच ग्रामीण जीवनाचा जिवंत 
अनुभव हाच केवळ समर्थ ग्रामीण साहित्यनिमितीस 
पुरेसा ठरणार नाही; तर ग्रामजीवनात घुसळण 
चालू असलेल्या समग्र भारतीय संस्कृतीच्या आशया- 
चाच अर्थे करू शकणारी ममंभेदक आधूनिक 
नागर कल्पनाशक्ती त्यासाठी अत्यावश्यक आहे. 
ती नसेल, तर ग्रामीण मराठी चित्रपटांमध्ये करावे 
तसे स्वप्नरंजन त्यात येईल किवा सामाजिक दस्त- 
ऐवजाची कळा त्यास येईल. पण ती मर्मभेदक 
कल्पनाशक्ती असेल तर, केवळ दलित साहित्यच 
नव्हे, तर भारतीय तथाकथित नागर साहित्यही 
ग्रामीण साहित्याच्या प्रवाहातच मिसळून जाईल. 
कारण साहित्य हे संस्कृतीचे प्रतिविब असते आणि 
आधुनिकतेचे खरे आव्हान भारतीय संस्कृतीच्या 
ग्रामजीवनाच्याच अंगाला आहे, त्याचे ताणतणाव 
हे ग्रामीण जीवनातच सळसळत आहेत, भारतीय 
नागर समाजाच्या बाबतीत आधुनिक संस्कृतीचा 
संदर्भ पुरेसा ठरेल व ठरतोही. मात्र ग्रामीण साहि- 
त्याला क्षेकडो वर्षांच्या ऐतिहासिक परंपरेचे गुंते 
उकलणे भाग आहे. 

हे गुंते उकलताना इतिहासाचे भान राखणारी 
वस्तुनिष्ठ प्रज्ञा नि मनामनांची सुक्ष्म सुखदुःखे संवेदू 
शकणारी क्तांतदर्शी प्रतिभा यांची गरज आहे. कोण- 
त्याही सामाजिक-राजकोय विचारप्रणालींच्या किवा 
आदक्ंवादाच्या आधारे घेतला जाणारा ग्रामीण 
जीवनाचा कलात्मक वेध हा ती गरज भागवू झकेल 
असे वाटत नाही. ग्रामीण साहित्याच्या चळवळीने 
त्या श्रुवतार्‍याकडे पाहूनच वाटचाल करणे इष्ट 
ठरेल. 
* अँलिल इन वबंडरहंड !-- 

सरकारी अर्थसंकल्पाचा प्रतिवाषिक सुर्योदय 
होण्यापुर्वी आथिक सर्वेक्षणाची गुलाबी पहाट फुटत 
असते. म्हणजे अथंसंकल्पातील पुढे ताप देणारे 
(सुर्य) करांचे ओक्षे स्वीकारण्यास सामान्य माण- 
सांचे मन तयार करण्याची तरतुद अर्थसंकल्पपुर्व 
आथिक सर्वेक्षणात केली जाते. म्हणजेही असे की, 


नवे भारत 


मार्च १९७५ 


देशाच्या आथिक स्थितीचे एक सुखद आश्यावादी 
चित्र त्यात रेखाटलेले असते. यंदाही १९७९-८० चा 
अथेसंकल्पपू्वे अहवाल लोकसभेला २३ फेब्रु. रोजी 
सादर करण्यात आला. 
अर्थसंकल्पाचा हा वाषिक सोहळा नित्यनेमाचा 
असला, तरी त्यातील नाट्य कमी होत नाही. फेब्रु. 
वारी महिन्यात बाजारातील अनेक लहानमोठ्या 
वस्तूंना अर्थसंकल्पाचे डोहाळे लागतात. काही वस्तू 
अवचित दिद्ेनाशा होतात, काही भागाऊ किंवा 
ज्यादा किमत घेऊन मोठ्या मिनतवारीने सामान्य 
ग्राहकांना उपलव्ध करून दिल्या जातात. फेब्रुवारी 
महिन्यातील सर्वांत दुदेवी ग्राहक धरूमपान करणारा 
असतो आणि सर्वांत बेचन माणूस लहानमोठा 
उत्पादक असतो. व्यापारी हा वर्षभरच अस्वस्थ 
राहणारा वर्ग होय. गृहिणी जरा सुशिक्षित असेल, 
तर अथंसंकल्पाने भीतो घातलेल्या वस्तु खरेदी 
करण्याची मोहीम बहुधा ती घरातील पुरुषांच्या 
माथी मारते. ही अर्थसंकल्पीय वातावरणनिर्मिती 
मोठी नाट्यपुणच म्हणावी लागेल. कारण तिच्यात 
भावी अथंसंकल्पाच्या उलटसुळूट प्रतिक्रिया रटरटत 
असतात आणि पुढे काय घडेल, याबहृल एक उत्कंठा- 
पूर्ण ओत्सुक्य शिगेला पोहचलेळे असते. 
यंदाचे आथिक सर्वेक्षण हे भरमसाठ करांचे सुचक 
आहे, असे सर्वसाधारणपणे मानळे जाते. हा मजकूर 
वाचकांच्या हाती पडे, त्यावेळी हे भाकीत खरेही 
झालेले असेल ! पण हे भाकीत खोटे ठ रावे, अश्लीच 
आमची सदिच्छा आहे. 
आधिक सर्वेक्षणात सरकारची खरी चिता व्यक्‍त 
झाली आहे, ती सहाव्या योजनेच्या खर्चाबावतची. 
हा सचे उभा करण्यासाठी करवाढ अटळ आहे, हा 
1. गा कक, असमाधानाच्या इतरही 
ह्‌ आहेत. उदाहरणार्थ रोजगार 
त, जमीनसुधारणा 
त्रातीह उद्योग आत- 
टाचे ,_ नोंदणीकृत नागरी बेकारांची 
सख्या गेल्या वर्षात १४ टक्क्यांनी वाढली, गरिबीचे 
उच्चाटण करण्याच्या मोहिमा फारक्या यशस्वी 
झाल्प़ा नाहीत. विशेषत: गरीब शेतकरी, शेतमजर 
भूधारणा यांसारख्य़ा घटकांकडे पुरेसे लक्ष देण्यात 
आलेले नाही, इत्यादी. गेल्या तीन वर्षांत चलून- 


सार-संकलन 


पुरवठा ५० टक्क्यांनी वाढला आहे व त्यामुळे 
किमतवाढीचा धोका आहे, हेही आथिक सर्वेक्षणात 
नमूद केलेले आहे. पण या असमाधानकारक गोष्टीं- 
बरोबरच काही चांगल्या गोष्टीही आथिक सर्वेक्षणात 
नमूद केलेल्या आहेत. उदा., स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन 
( जी. एन. पी. ) यंदा साडेतीन टक्क्यांनी व 
औद्योगिक उत्पादन आठ टक्क्यांनी वाढेल आणि 
देशातील अन्नधान्य १२ कोटी ८० लाख टनांपर्यंत 
वाढेल, असा आशावाद त्यात प्रकट केलेला आहे. 
एकूण घाऊक व किरकोळ किंमतीच्या पातळ्या 
बऱ्याचश्या स्थिर राहिलेल्या असून परदेशो हुंडणा- 
वळीचा उपयोग भांडवली वस्तूंसाठी व पर्यायाने 
विकासप्रकल्पांसाठी केला जात आहे. एकूण देशाची 
आथिक स्थिती पुष्कळशी समाधानकारक असून 
शेती, उद्योगधंदे व वस्तूंच्या किमती याबाबत मोठा 
आक्यावाद व्यक्‍त झालेला आहे. 


तथापि या आक्षावादालाही निराशेच्या काळ्या 
कडा आहेतच, असे तज्ञांचे मत आहे. 


विशेषत: उत्पादन वस्तू आणि कडधान्ये यांच्या 
किमती वाढलेल्या आहेत, असे तज्ञांनी सरकारी 
आकडेवारीच्या आधारे दाखवून दिले आहे. सामान्य 
ग्राहकाला हे अनुभवाने पटल्यासारखे आहे. कापड, 
घरगुती वस्तु व यांत्रिक उपकरणे, पादत्राणे, 
सौंदयंप्रसाधनाच्या सर्वसामान्य वस्तू, ओषधे 
यांसारख्या वस्तूंच्या किमती सामान्य माणसाला 
जाचक ठरणाऱ्याच आहेत. शेतमालाच्या पडल्या 
भावांनी, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांचे फारच 
नुकसान होत आहे. शेतमालाचे सरकारी दरही 
समाधानकारक नाहीत, अशी या वर्गांची तक्रार 
आहेच. साखरेसारख्या गोड पदार्थालाही देशाच्या 
अर्थव्यवस्थेने विलक्षण कडवटपणा आणलेला आहे. 
देशाच्या एकूण आथिक स्थितीतील एकूण असम- 
तोल सतत वाढतच आहे, असे टीकाकारांचे म्हणणे 
आहे. खेडोपाडी भूक व उपासमार यांनी गरीब 
माणूस नाडलेला आहे, तर नागरी समाजासाठी 


34 


इष्ट ठरणारे धान्यसाठे सरकारी- खरेदीने वाढत 
आहेत. स्वावलंबनाचे तत्त्व असेच फसवे ठरले आहे. 
खाद्यतेलांच्या आयातीसाठी होणारा सध्याचा वाषिक 
खर्च पुर्वीच्या गहू आणि मिलो यांच्या आयात 
खर्चाएवढाच राहिलेला आहे. वीज, पोलाद 
सिमेंट, कोळसा, खते यांची एकतर वानवा आहे. 
किवा भरमसाठ दराने त्यांची आयात करावी 
लागत आहे. या सर्वांत भर म्हणूनच की काय 
सुव्यवस्थित अशा मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या राष्ट्रीयी- 
करणाच्या धोरणाशी एक सत्तागट चृंबाचुंबी करत 
आहे. शेतीला अग्रक्रम द्यायचा म्हणजे नेमके काय 
करावयाचे, याबद्दलही अनिश्चितता आहे. एकण 
आथिक सर्वेषण आणि त्याच्या खांद्यावर उभा 
राहणारा अर्थसंकल्प आश्या - निराशेच्या लांब लांब 
सावल्या टाकत येत आहे, हेच खरे ! 

एक गोष्ट मात्र सर्वांत महत्त्वाची. ती म्हणजे 
लोकसंख्या वाढीचे नियंत्रण. सरकारी आथिक स्वे- 
क्षणात या समस्येचे मोठे काव्यात्म वर्णन केले आहे. 
कुटुंबनियंत्रणाची मोहीम जर अधिक तोब्र केली 
नाही, तर एका मंतरलेल्या जगात जीव तोडन 
घावणारा माणूस शेवटी जसा मूळच्याच जागेवर 
राहतो, तशी आपल्या अथंव्यवस्थेची दशा होईल, 
असे म्हटले आहे, यासाठी ' अलिस इन वंडरलेड'चा 
मामिक दृष्टांतही दिलेला आहे, रोजगार वाढवन 
आणि जीवनमान उंचावूनही लोकसंख्येच्या भरम- 
साट वाढीमुळे आपण अद्भुत सृष्टीतील अलिस 
प्रमाणेच जिथल्यातिथेच राहू. या अँलिस इन वंडर- 
लंडचा विचार प्रत्येक सुज्ञ नागरिकाने करणे भाग 
आहे यांत शंकाच नाही. खरे तर विकसनशील 
देशांचे अर्थसंकल्प हे गरिबाच्या मनोरथांसारखेच 
काहीसे फसवे असतात. पण ही फसवणूक आपणा- 
सही माहीत असते. शेवटी व्यक्‍ती काय, समाज काय 
व राष्ट्र काय ही सर्व एका प्रेरक आत्मवंचनेच्या 
आधारेच जगत असतात. म्हणूनच अर्थेसंकल्पपुर्व 
आथिक सर्वेक्षणाच्या ' गुलाबी ' पहाटेचे आम्ही 
स्वागत करतो. 


३२ नवभारत मार्च, १९७९ 


च्ञ्य् 


€€€€€>€€€€>€>€><€>€>€>€>€3€>€€>€€ €9€%€>€>:>6 
द्र ध्श््& ५६००००८ द्रव्य 


काव०३ * प७॥1517)5॥॥॥1, 
1००१०९8 * 4209/4174 
7८/९८ - 0195-215 


*५**** २११११२१२१२१२२१११२११२११११२१२११११२१२२२१२१२१२१२०१ 


शा झापले आपाशयाए$ 
तु), १10, 8000 त्यया! 


2094-05, शएतयावे्टवा, ४01.१ए]17१-416005 (1818191119) 


म 1ढर्णरबदेणाय नः 
$(९९ & ॥॥०॥/ $(९श (३50७ 
*€9€3€9>€>€3€3€>€3€3-६9>€>€>€>€9>&>€9€६>€&€3>€9898 &5& 82 


“€3€>€>€3 €3€>€3€>€3€3€3€>€>€€9€>€><€>€>€9€€93€9&€ € €9€9€9€9€>€>€>€>€>€>€>€>&> 
“६ €€€€€€€€>€€9€€€€€>€€€>€€3€>€€3€3€€3€9€3€€€€€€3€3€>€3€>€७ 


य 


नवभारत 5॥ए 0७). 5॥', ष0. - 
छिर%२-८%३०%४२९४८२८७ २६% ०७ २९% १८७२०७२०७२ २०७ ळी 


फराहुफाड्छाळासंडळ येकाला 


मराठी 

(१) वैदिक संस्कृतीचा विकास : तकंतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ..... . . ३०.०० 
(२) अहदतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वाध ) : ............... ७५.०० 

ब्र. स्वामी केवलानंदसरस्वती नवर गाधयातता अडक 
(३ ) इतिहासाचे तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले .............. टुजजूणये 
(४) क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य : डॉ. रा. भा. पाटणकर ...... . १०.०० 
(५) सिंधु संस्कृती, क्ग्वेद व हिंदु संस्कृती : प्र. रा. देशमुख ......« रुळळ्र 
(६ ) पुरोहितवर्गव्चस्व व भारताचा सामाजिक इंतिहाता&. ५५५३५ 


डॉ. सुमंत मुरंजन 


आड डेक डा ८.०० 
(७) चार्वाक: इतिहास आणि तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले .... . ६.०० 
(८) मानवाचा आदश उ ळे. मानवेंद्रनाथ रॉय .............. ६.०० 
न. 
2 


(९ ) नवमानवतावाद अनु, गोवधन पारीख ....... बळ कड कीर ५.०० 
(१०) गीता-प्रवेश : डॉ. गो. वि. देस्थळी  ..... ७७ ज मेक ५.०० 
(११) लोकशाहीचे धोके : पन्नालाल सुराणा ................ ४.०० 
(१२) भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श : सौं. कमल पाध्ये ............ ४.०० 
(१३) हिंदी साहित्यविचार : प्रा. प्यारेलाल गोहेला. ७७.5: ३.०० 
(१४) महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना : .......... 

चा. अ. दाभोलकर कड अ भलासर २.०० 
(१७) श्री. यशवंतराव चव्हाण-अभिनंदनग्रंथ ................. २०.०० 
(१५) संशोधन साधना : डॉ. वसंत स. जोली .... ह डळकरकडच १२.०० 


(१८) आनंदाचा डोह : प्रा. रा. ग. जाधव 
(१९) भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज 


क्ृुत ) बालकांड : .... १२.०० 
(२०) तरंगयामिक व पुंजयामिक : मा. ग, टोळे 


रा. ग, जाधव ..... ९.०० 
"०७७७००० ० क यायाचा 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 


ग्रंथ विक्रेत्यांना २० टक्के कमिद्वान. 


&-2::4:%6:02-%<:2<440962962 ५८२८५८० ५८२८% 
धमा मासिक पां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापुन मे. पुं. रेगे 
यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


वळ, ) ८:02: 
"करखगघर चिज, 
पदम १] 


